मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वष ३४ 
एप्रेक १९८१ 


अक ७ 


महाराष्ट्‌ राज्य साहिल संस्कृती मंडळ पुरस्छत 
प्राक्षपाठझ्याला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


गृवभारा 


वर्षं ३४ अंक ७ एप्रिल १९८१ 
किमत २ रुपये। वाषिक वगंणी १८ रुपये. 


भध्यक्ष व विश्वस्त 
तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


हवशा ्विव33िमामात 


ष्यवस्थापकोय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक “ नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेत, वाई-४१२ ८०३ 
( जि. सातारा ) 


१२2 3 प नी प 
पप्रिळ १९८१ नख्या 
अनुक्रम 
संपादकीय वार्धक्य हा रोग तब्हे ४१ 
न “प्र. शं. मराठे 
बौदवाद व 
वाद थाणि मार्क्सवाद १ | अंध-परीशणे ड्रं 
-“ग!तम [श > री 3 शू 
>> - वैदिक संस्कृतीचे पेलू !, “ मुकज्जी !, 
दाभरतीच प तेहालि भोतिकवाद १२१ | ह स्स 
मातला घागत ४८ 
महानुभाव पंथाचे अवेदिकत्व : ० का मडान्हा 
एक पुनार्वेचार-पुरवणी २०॥ 7 सहजीवन, ' तेजस्वी नेतृत्व व कतृंत्व : 
-रा. पां, निपाणीकर इंदिरा गांधी ', ' प्रोफेसर सत्तिगिरी ', 
फुल तत्त्वज्ञानी होते काय? २३ 'झळ', ' कवडसे ', ' महायात्राचक्र!, 
-शरद्‌ पाटील “तीस वर्षाचे मूल !, ' त्रइनुस्पशे 
लोकायतद्शेन : सिंधुसंस्कृती ते विसावे वाचकांचा पत्रव्यवहार ष्र 
-आ. ह. साळुंखे 
लेखक-परिचय 


& गौतम शिदे : कवी (प्रवतेक ह्या संग्रहाचे कते), * गुंफा ! 
बौद्ध धर्म-साहित्याचे चिकित्सक लेखक; टागोरनगर, १-२५०/३३ 
मा. खेरकर : तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक, इंदिरानगर, नागपुर-३. 

भाऊराव पाटील कॉलेजमध्ये संस्कृत व व्यापारी कायदा या विष 
चौकाजवळ, उरुण-इस्लामपूर (जि. सांगली) & शार 
राजकीय-सामाजिक कायंकतं; ' असंतोष ', वाडी 


ह्या अनियतकालिकाचे संपादक व 
५८, मुंबई-४०० ०८३. ७ दि. 
& रा पां. निपाणीकर' : कमंवीर 
यांचे प्राध्यापक, १४५ उण, शिवाजी 


दू पाटीळ : माक्‍संवादी विचारवंत लेखक व 
-भोकर रस्ता, धुळे-४२४ ००२. 


“ आ. ह. 
साळुंखे : लालबहाद्दूर शास्त्री कॉलेज, सातारा येथे संस्कृतचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, विश्‍वकोशा- 
तोल संस्कृत व धर्म विषयांचे अभ्यागत संपादक, ४०२ गुरुवार पेठ, सातारा. ॥ प्र. श.यादाते 


सामाजिक कार्येकते व डॉक्टर, वाई (सातारा) ५ गो. वि. द्व 
प्रगत संस्कृत अध्ययन केंद्र, पुणे विद्यापीठ, पुणे; ( निवृत्त) संपाद 
लॉफ तोळत; अेश्तात कॉहिंज पुरणे; त्ये प्रोफेसर, भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन केंद्र, पुणे. 
& यशबंत पाठक : मनमाड येथील कला-वाणिज्य महाविद्यालयात मराठीचे प्राध्यापक, कुलकर्णी 
ब्लॉक्सू, भगतसिंग मैदान, मनमाड-४२३ १०४. ५ सतीश ३ 


नेत अधियांव पद, वि. कुलकर्णी : मराठी विदवकोशाच्या 
विज्ञान व तंत्रविद्या कक्षेत अभियांत्रिकीच्या विविध शाखांचे संपादक, विइववकोश, वाई-४१२ ८०३, 
1१ श्यामकांत कुलकर्णी १ मराठी कथाकार, ७२ ष्‌ 4 क/९ आनंदबाग, नवी पेठ, पुणे-४ ११०३०, 


२. य्य 


स्थळी : भूतपूर्व संस्कृत प्राध्यापक, 
क अन एन्‌सायक्लोपीडिक डिक्शनरी 


संपादकीय- 


ग्रीक परंपरा आणि भारतीय परंपरा 


युरोपमध्ये सोळाव्या-सतराव्या शतकात उदयाला आलेल्या आणि अठराव्या शतकात स्थिर 
झालेल्या ' आधुनिक ' समाजाची सांस्कृतिक परंपरा ही ग्रीक-ख्त्रिचन किंवा ग्रीक-रोमन-ख्त्रिश्‍चन 
आहे. आधुनिक समाज युरोपमध्ये उदयाला आला आणि त्याच्या उदयापूर्वी त्याच खंडात त्याच्या एका 
भागात, ग्रीक संस्कृती आणि दुसऱ्या भागात रोमन संस्कृती नांदून विलयाला गेली होती एवढाच 
भौगोलिक आणि कालिक संबंध ग्रीक संस्कृती (किवा ग्रीक-रोमन संस्कृती) आणि आधुनिक यरोपोय 
संस्कृती यांच्या दरम्परान नाही. ह्या संस्कृती सांस्कृतिक सातत्याच्या, वैचारिंक-नैतिक सातत्याच्या 
धाग्याने जोडल्या गेल्या आहेत. न्यूटनची गणिती भौतिकी ही आधुनिक संस्कृतीची एक वैश्षिष्ट्यपूर्ण 
अशी निभिती, तिचा आदश आणि स्फूतिस्थान आहे. पण न्यूटन-गॅलिलिओच्या मागे आकिमिडिस आहे; 
भाणि आकिमिडिसच्या मागे युक्लिड आणि त्याच्यामागे प्लेटो आहे. ही अखंडित आणि एकविध अज्ली 
परंपरा आहे. बायबलमध्ये ग्रथित झालेल्या ख्थिस्ती धमंश्रद्धेला बौद्धिक आकार देण्याचे काम ख्त्रिस्ती 
धर्मशास्त्रज्ञांनी प्लेटो आणि ऑरिस्टॉटल यांच्या संकल्पनांच्या साहाय्याने केले आणि आजही स्त्रिस्ती 
धर्मशास्त्राची (एक) भाषा ही प्लेटो आणि असरिस्टॉटल यांनी घडविलेली भाषा आहे. ही कदाचित्‌ 
समजण्यासारखी गोष्ट आहे. धामिक श्रद्धा स्थितिप्रिये असते. पण आजच्या माणसाला सर्वकष आणि 
सुव्यवस्थित अशा नीतीची रचना करायची असेल तेव्हा त्याच्यापुढे कोणकोणते शक्‍य असे पर्याय उभे 
असतात हा प्रश्‍न जेव्हा स्टुभट . हॅपशायरसारखा समकालीन तत्त्ववेत्ता उपस्थित कग्तो तेव्हा तो 
जसा स्पिनोझञाप्रणीत नीतीचा असा एक पर्याय म्हणून निदेश करतो तसाच अँरिस्टॉटीलिअन नीतीचाही 
करतो. कदाचित्‌ कादंबरी हा वाडूमयप्रकार वगळला तर आज प्रचलित असलेले सर्वे युरोपीय सा हित्य- 
प्रकार मळात ग्रीक होते. आधुनिक युरोपीय विवेचक गद्याचे आदशे त्याला ग्रीक आणि लॅटिन गद्यां- 
पासून लाभले आहेत. आधुनिक राजनीतिशास्त्रज्ञाला लोकशाही समाजाच्या 'घप्रेयामागची प्रेरणा आणि 
तत्त्वज्ञान यांचे सर्वोकृष्ट विवेचन आणि समथंन बहुधा पेरिक्किसच्या भाषणात आढळेल. तेव्हा ग्रीक 
संस्कृती आणि आधुनिक युरोपीय संस्कृती यांच्यांत महत्त्वाचे भेद असले तरी महत्त्वाची साम्येही आहेत 
आणि ह्या साम्यांवर आधारलेल्या सातत्याच्या जाणिवेने आधुनिक मग ग्रीक संस्कृतीशी जोडलेले असते. 
भारतात जो आधुनिक समाज आकार घारण करीत आहे, जो घडण्याच्या प्रक्रियेत आहे, 
त्यालाही एका उन्नत आणि प्रगल्भ अशा संस्कृतीची पाइवंभूमी आहे. अध्यात्म आणि तत्त्वज्ञान, 
जीवनाचे श्रेष्ठ आदश आणि त्यांच्यावर आधारलेल्या नीतीची संकल्पना, जीवनातील खोल समस्यांच्या 
जाणिवेने, मानवी अस्तित्वाच्या सौंदर्याने आणि भीषणतेने भारलेले साहित्य, ललित कला, सृष्ट 
पदार्थांच्या गुणधर्मांचे सुव्यवस्थित ज्ञान, शिल्पकला, युद्धकला, राजकीय आणि सामाजिक तत्त्वज्ञान, 
इ. मानवी संस्कृतीच्या अनेक अंगोपांगांनी बहरलेली अश्ली ही संस्कृती होतो. पण ही संस्कृती आणि जी 
आधुनिकता आपल्या समाजात रुजविण्याचा प्रयत्न आपण करीत आहोत तिच्यात दरी आहे; 
साम्यापेक्षा भेद अधिक आहेत. नि 
आधुनिकतेची तीन वैशिष्ट्ये नमूद करता येतील : (१) वैज्ञानिक विचारपद्धतीची स्पष्ट 
कल्पना आणि तिच्यावरील काबू, विज्ञानावर आधारलेले तंत्रज्ञान, आणि वैज्ञानिक ज्ञानाचा आणि 
तंत्रज्ञानाचा पद्धतशीरपणे करण्यात येणारा विकास, (२) व्यक्तीच्या स्वायत्ततेच्या मूल्याचा स्वीकार 


र 


दोन भवभारंत दाँग्रेल, १९८१ 


ब्पक्‍तीला स्वतःचे कल्याण कश्यात आहे ह्याचा निणंप करण्याचा आणि ते साधण्याचा प्रयत्न करण्याचा 
अधिकार असतो, ह्या स्वायत्ततेत व्यक्तीचे व्यक्तित्व, तिची प्रतिष्ठा सामावलेली असते हो कल्पना; 
स्वायत्त व्यक्ती म्हणन सवं माणसांचा दर्जा समान असतो भाणि म्हणन सामाजिक न्याय ठयक्तींच्या 
समानतेवर आधारलेला असला पाहिजे ही कल्पना. (३) तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे इहवाद. इहवादाची 
सारभूत संकल्पना अशी की व्यक्‍तीच्या समग्र कल्याणाचा आशय काहीही असला तरी त्याच्यात तिचे 
ऐहिक कल्प्राण हा घटक अनिवायंपणे अंतर्भूत असतो आणि माणसांचे ऐहिक कल्याण साध पहाणारा 
वैयक्तिक आणि सामाजिक व्यवहार ' स्वायत्त ' असतो. म्हणजे ह्या व्यवहाराला धामिक प्रामाण्याचे 
अधिष्ठान देणे आवश्‍यक नसते आणि शक्यही नसते 

आधुनिक युरोपोय संस्कृतीत प्रकट झालेल्या आणि प्रभावी ठरलेल्या सर्वे प्रेरणा ह्या तीन 
तत्त्वांवर आधारलेल्या आहेत किवा त्यांच्याशी सुपंगत आहेत असा ह्याचा अर्थ नव्हे. त्यांच्याशी विसं- 
गत असलेल्या प्रेरणांचाही आविष्कार ह्या संस्कृतीत आढळतो. उदा. अस्तित्ववाद किवा फॅसिझम. पण 
ही तीन तत्त्वे तिची मध्यवर्ती तत्त्वे, तिचे विशिष्ट स्वरूप घडविणारी तत्त्वे आहेत. दुसरी गोष्ट अज्ली 
की आधुनिकतेच्या संदर्भातच अस्तित्ववादाचा किवा फॅसिझमचा उदय आणि त्याचा आशय अथंपूर्ण 
ठरतो. स्वतःला प्रस्थापित करताना ही तत्त्वज्ञाने जी तत्त्वे नाकारतात- उदा. व्यकक्‍्तिवाद किवा विवेक- 
वाद ( रॅशनॅलिझम ) -ती ग्रीक संस्कृतीत स्थिर झालेली तत्त्वेच न 

ह्याचा अर्थ असा की ग्रीक संस्कृती आणि आधुनिक संस्कृती यांच्यात साम्ये असली तरी मह- 
त्वाचे भेदही आहेत. उदा. व्यक्‍तीची स्वायत्तता आणि ह्या त्वायत्ततेवर आधारलेली व्यक्तींची समानता 
ही तत्त्वे ग्रीक संस्कृतीत आढळत नाहीत. आणि म्हणून ग्रोकांना गुलामगिरीची प्रथा निषिद्ध नव्हती 
आणि ग्रीक संस्कृतीत विज्ञानही नव्हते. किवा असे म्हणता येईल को ज्या स्वरूपाचे विज्ञान ग्रीक 


संस्कृतीत होते त्या स्वख्पाचे विज्ञान भारतीय संस्कृतीतही होते. आणि ही आधुनिक विज्ञानांपेक्षा 
वेगळ्धा वळणाची विज्ञाने होती. 


पण ग्रीक संस्कृती आणि आधुनिक संस्कृती यांच्यांत जे भेद होते त्यापेक्षा त्यांच्यांत असणारी 
साम्ये अधिक महत्त्वाची होती. उलट, भारतीप संस्कृती आणि आधनिक संस्कृती यांच्यांत असलेल्या 
साम्यांपेक्षा त्यांच्यामधील भेद अधिक महत्त्वाचे आहेत. थोडक्प़रात असे म्हणता येईल की आधनिकतेची 
बीजे प्रीक संस्कृतीत होती; आ"ण ती भारतीय संस्कृतीत नव्हती. ग्रीक संस्कृती आणि आधुनिकता 
यांच्यामध्ये अंतर आहे. भारतीय संस्कृती आणि आध्निकता यांच्यामध्ये दरी आहे. 

ह्या दृष्टीने ग्रीक संस्कृती आणि भारतीय संस्कृती यांची तुलना उदबोधक ठरेल. 

ग्रीक संस्कृतीमध्ये  श्रुती'ला, शब्दप्रामाण्याला, प्रमाण धमंग्रंथ-स्क्रिप्चसं- ह्या संकल्पनेला 
स्थान नाही. म्हणजे अलौकिक शक्‍तींनी मानवासाठी प्रकट केलेल्या, मानवाने ज्याचे केवळ श्रद्धेने ग्रहण 
करायचे आहे अश्या ज्ञानाला स्थान नाही. म्हणून प्रत्येक ग्रोक विचारवंत स्वत:ला गवसलेले म्हणून जे 
श्वान इतरांपुढे मांडतो ते त्याने स्वतः मिळविलेले, त्याला लाभलेले ज्ञान असते; ते सत्य आहे व 
म्हणून त्याला यथाथपण ज्ञान म्हणता येईल हे दाखवून देण्याची जबाबदारी त्याला स्वीकारावी लागते. 
आणि ह्या ज्ञानाची पारख करण्याचा अधिकार इतरांना असतो ह्या भूमिक्रेमध्ये जिज्ञासूंची (वेचारिक) 
स्वायत्तता आणि समानता अनस्यत आहे. 

ह्या भूमिकेचे दुसरे अंग आहे. श्रौत ज्ञान हे जसे विश्वाचे अंतिक सत्स्वरूप प्रकट करते त्याप्रमाणे 
ते मानवाचे अंतिम श्रेयही प्रकट करते. ग्रीक संस्कृतीला श्रौत ज्ञानाचे अधिष्ठान नसल्यामुळे मानवी' 
श्रेयाचा आहय आणि त्याचा आकार निश्चित करणे हेही मानवी बुद्धीचे कार्ये ठरते. ह्यामुळे मानवी 
श्रेय किवा कल्याण आणि मानवी नीती हाही वैचारिक चिकित्सेचा विषय होतो. ह्या भूमिकेत बौद्धिक 
स्वायत्ततेबरोबर नैतिक स्वायत्तताही अनुस्यूत आहे. माणसाने स्वतःच्या कल्याणाविषयीचे, योग्य काय 
श्राहे आणि अयोउय काय आहे ह्याविषयीचे तिणंग्र अवरीस स्वत: घ्यायचे आहेत. । 


संपादकीय तीन 


ह्या वैचारिक आणि नैतिक स्वायत्ततेमध्ये व्यक्‍तीची परंपरेच्या कोशापासून मुक्‍तता करण्याचे 
स्ामथ्ये माहे. पॉपरच्या शब्दांत बोलायचे तर ही स्वायत्तता * खुल्या” समाजाच्या शक्‍यतेचे अधिष्ठान 
आहे. न ी | 
ह्याच्या उलट, भारतीय संस्कृतीत श्रुतीला, अलौकिक शकक्‍तींनी प्रकट केलेल्या ज्ञानाला, जे 
श्रद्धेने स्वीकारायचे असते आणि बोद्धिक चिकित्सेपलीकडे असते अशा सत्याला मूलभूत महत्त्व आहे. 
सत्य शोधून काढणे आणि निदि्चित करणे हे बृद्धीचे कायं आणि अधिकार नव्हे. तर श्रद्धेला प्राप्त 
झालेल्य़ा सत्याचे परिष्करण करून, त्यात प्रथमदर्शनी आढळणाऱ्या विसंगती दूर करून, त्यात गर्भित 
असलेले निष्कर्षे स्पष्ट करून त्याची सुव्यवस्थित मांडणी करणे एवढेच बुद्धीचे कायं आहे. धाभिक 
क्षेत्रातील ज्ञानाविषयीच्य़ा ह्या भूमिकेची छाया ऐहिक क्षेत्रातील ज्ञानावरही पडली, भारतीय विचार- 
.वंत एक ठपक्ती म्हणून स्वत:ला गवसलेळे ज्ञान इतरांपुढे मांडीत नाहीत ; त्याचे प्रामाण्य सिद्ध करण्याची 
जबाबदारी स्वीकारीत नाहीत. एका विशिष्ट दार्शनिक परंपरेचे पाइक किवा घटक म्हणून त्या परंपरे- 
तील अधिकृत ग्रंथांवर ते भाष्य करतात. विशिष्ट दार्शनिक परंपरेच्या मुळाशी ' क्रषी ' असतो. सत्याचा 
निर्णेय करण्यात मानवी बुद्धीचे.कार्य गौण, दुय्यम आहे ह्या कल्पनेमुळे वेचारिक स्वायत्तता क्षीण रहाते. 
* अधिक्रारभेदा'ची कल्पता दृढ रहाते. बुद्धीच्या ठ्पापाराहून अन्य मार्गाने ज्परांना ज्ञान लाभले आहे अद्या 
अधिक्रारी व्यक्तींची विधाने चिकित्सेपलीकडची ठरतात. त्याचप्रमाणे परंपरेकडून लाभणारा वारसाही 
असाच श्रद्धेय ठरतो. “ वृद्धास्ते न विचारणीयचरिता: ” 


कोणत्याही प्रगल्भ संस्कृतीत नैसर्गिक पदार्थांच्या गुणधर्मांच्या आणि नैसर्गिक प्रक्रिया ज्या 
सामान्य नियमांन! अनुसरून चालतात त्यांच्या अनुभवापासून लाभलेल्या ज्ञानाचा साठा संग्रहीत केलेला 
असतो आणि ह्या ज्ञानावर आधारलेल्या कमीअधिक प्रगत असलेल्या तंत्रज्ञानाचाही तिच्यात समावेश 
झालेला असतो. अभ्युपगमांच्या ( हायपॉथिसिस ) आधारे ह्या ज्ञानाला सुव्यवस्थित बोद्धिक आकार 
देण्याचा प्रयत्नही तिच्यात आढळतो. मानवी बुद्धीचे हे स्वाभाविक व्यापार आहेत. उदा, ग्रीक आणि 
भारतीय ह्या दोन्ही तत्त्वज्ञानांमध्ये परमाणुवादाचा विक्रास झालेला आढळतो. भारतीय परमाणुवादा- 
पेक्षा ग्रीक परमाणुवाद आधुनिक भौतिकोतील परमाणुवादाच्या अधिक जवळ आहे. पण हा योगायोग 
आहे. ग्रीक परमाणुवादासारखी बौद्धिक रचना भारतीय परमाणुवादी करू शकले असते. तसेच ' बौज 
ह्या संकल्पनेवर आधारलेली अँनॅक्झोगोरसची विश्‍वाविषयीची उपपत्ती आणि सांख्यांची * गुण' ह्या 
संकल्पनेवर आधारलेली उपपत्ती ह्यांच्यांत लक्षणीय साम्य आहे. आधुनिक स्वरूपाचे विज्ञान ग्रोक 
संस्कृतीत नव्हते आणि अर्थात्‌ भारतीय संस्कृतीतही नव्हते. ह्या बाबतीत दोन्ही संस्कृती सारख्याच 
अवस्थेत होत्या, 

पण एक' महत्त्वाचा भेदही आहे. ग्रीकांनी निगामी (डिडक्टिव्ह ) पद्धतीचा, निगामी व्यवस्थेचा 
(डिडक्टिव्ह सिस्टिम) शोध लावला आणि भूमितीला, गणिताची शाखा म्हणून, तिचे सम्यक रूप दिले. 
मानवी संस्कृतीतील ही अभूतपूर्व आणि खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारक घटना होती. गणिताचे शास्त्र त्याच्या 
स्वतःच्या स्वरूपात मानवी संस्कृतीत प्रथमच प्रकट झाले. गणिताच्या विकासाचा राजमार्ग मोकळा 
झाला. प्रतलावरील वेगवेगळ्या आकृती आणि वेगवेगळ्या घनाकृती यांच्या गणधर्मांचे अनभवावर आणि 
तर्कावर आधारलेले ज्ञान अनेक संस्कृुतींन होते त्याप्रमाणे भारतीय संस्कृतीतही होते. पण ह्या ज्ञानाला 
निगामी उप्रवस्थेचा आकार देऊन शास्त्राचे स्वरूप त्याला देण्याची कामगिरी ग्रीकांनी पार पाडली. 


येथे ग्रीक विचारवंतांच्या दुसऱ्या एका ममंदृष्टीचा (इन्साइट) संबंध पोचतो. निसर्गाच्या 
घडणीचे आणि नैसर्गिक प्रक्रिप्रांचे नियम गणिताच्या तत्त्वांवर आधारलेले असले पाहिजेत ह्या ग्रीक 
तत्त्ववेत्त्यांच्या विश्‍वासात ही ममंदृष्टी आढळून येते. तेव्हा गणित हो ग्रीकांच्या दृष्टीने केवळ बौद्धिक 
रचना नव्हुती, गणिताची तत्त्वे ही निसगेरचनेची तत्त्वे होती. मणिताचा-भूमितीचा-विकास करताना 


चार नंबंभारले एप्रिल, १९८१ 


अनभवाच्या पलीकडे जाऊन, किवा त्याला बाजूला सारून, केवळ बृद्धिगम्य, अमूतं संकल्पना आणि 
तत्त्वे यांच्या आधारे. गणिताची तत्त्वे सिद्ध करायची असतात. पण ह्याबरोबरच ह्या तत्त्वांच्या आधारे 
अनुभवाला प्रतीत होणाऱ्या नॅसगिक घटनांचा उलगडाही करायचा असतो. अनुभवापलीकडें जाणाऱ्पा 
संकल्पनांची घडणं करणे आणि त्यांच्या परस्परसंबंधांचा शोध घेणे, आणि ह्या बुद्धीने सिद्ध केलेल्या 
संकल्पनाव्यूहाचा वापर करून अनुभवाला येणाऱ्या नैसर्गिक घटना-प्रक्रियांचा उलगडा करणे ह्या, 
वैज्ञानिक पद्धतीत अंतर्भूत असलेल्या दुहेरी चलन-वलनाचे भान ग्रीक तत्त्ववेत्त्यांना होते. उदा. प्लेटोचे 
: ॥10९81911008 1108 09 88४९0! हे वचन प्रसिद्ध आहे. ह्याचा अथ असा की ग्रहगोलांची 
गती कोणत्यातरी भूमितीय वक्राला अनुसरून चालत असणार हा जसा प्लेटोचा ठाम विश्वास होता 
त्याप्रमाणेच ग्रहांची आकाशात वेळोवेळी जी स्थाने दृष्टीला पडली असतील त्या सर्वांची सुसंगत व्यवस्था 
लावील असाच वक्र त्यांच्या गतीचा नियम म्हणून मान्य होऊ शकेल अशी प्लेटोची भूमिका होती 
तिच्यात वैज्ञानिक विचारपद्धतीची बीजे होती. वस्तंच्या दृश्य गुणधर्मापलीकडे जाणारे, स्वतंत्रपणं 
संकल्पनांची व्यवस्था निर्माण करणारे पण सवं निरीक्षणांची सुमंगत व्यवस्था लावण्याचे बंधन ह्या 
संकल्पना-व्यूहावर, त्याच्या प्रामाण्याची अट म्हणून लादणारे, आधुनिक विज्ञान ह्या प्लेटोच्या भूमिकेत 
प्रतिबिबित झाले आहे. म्हणून युक्लिड, आ्किमिडिस, केप्लर, गॅलिलिओ, न्यूटन ही एक परंपरा आहे. 

ह्या स्वरूपाचे गणित आणि विज्ञान भारतीय संस्कृतीत उदयाला आलेच नाही. भारतीय 
विज्ञान बऱ्याच प्रमाणात वस्तूंच्या दृश्य गुणधर्मांच्या पातळीवरचे राहिले आणि ज्या संकल्पनाव्यूहाच्या 
साहाय्याने त्यांचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न झाला त्यांचे अनुभवांच्या कसोटीवर परीक्षण करण्याचा 
प्रश्‍न कधी उद्भवला नाही. 

८ रूप, “आकार ' (फॉर्म) ही ग्रीकांच्या दृष्टीने मूलभूत महत्त्वाची गोष्ट होती. वस्तूचे सार 
तिच्या रूपात आणि ज्या कार्यात (फॅक्शन) हे रूप भाविष्कृत होत होते त्या कार्यात होते. वस्तूची 
वास्तवता (रिअँलिटी) म्हणजे तिचे रूप. ह्या वस्तूंच्या रूपांचा शोध ग्रीकांनी साहित्यात, शिल्पात, 
तत्त्वज्ञानात, नगरराज्याच्या घडणीत आणि मानवी नीतीत घेतला. भारतीयांची धारणा वेगळी होती. 
: नामरूप ! हे क्षणभंगुर, म्हणूत आगन्तुक होते. निराकार उपादान हे त्यांचे वास्तव होते. ह्या 
उपादानाशी एकात्म होणे हे त्यांचे श्रेय होते. म्हणून ग्रीकांप्रमाणे वस्तुरूपांचा शोध त्यांनी घेतला नाही. 
तर ज्या उपादानातून वस्तुरूपे उद्भवतात आणि ज्याच्यात ,ती विलीन पावतात त्याचा शोध घेण्याचा 
त्यांनी प्रयत्न केला, 


गौतम शिंदे 
बोदधवाद आणि माक्‍संवाद 


“ (00१0) 8 3पतवाळ 80णाा घा एका?” 
--17, 13. 1. 8111060177 


“ नवभारत ' ऑगस्ट १९८० च्या अंकात शरद्‌ 
पाटील यांनी माझ्या पत्रावर विस्तृत प्रतिक्रिया 
व्यक्‍त केलेली आहे. (मी 'सैद्धांतिक चर्चेत शिरलेलो 
नाही ' असे लिहिले असतानाही) त्यांनी माझे महा- 
चर्चेत स्वागत केलेले आहे. तथापि त्यांनी मला 
* दलित विचारवंत ' हा किताब कसा काय देऊ 
केला ते समजलेले नाही. मी स्वतःला कोणत्याही 
बाबतीत ' दलित ' समजत नाही. मो बोद्ध आहे. 
जर मागासलेला असा ' दलित ' चा अर्थे असेल तर 
पाटीलसुद्धा त्यातून सुटत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी 
« दलित असा विशेष उल्लेख करण्याचे कारणच 
नव्हते. पाटील हे हिंदू असल्यामुळे पारंपरिक दृष्टि- 
कोनातुनच त्यांनी मला पाहण्याचा प्रयत्न केला असे 
म्हणावे लागेल. 

प्रा. रेगे यांनी त्यांच्या लेखात (फेब्रु. १९८०) 'ज्ञान- 
प्रामाण्य हे वर्गीय असते की स्वायत्त असते ?' असा 
प्रश्‍न उपस्थित करून, जर ते स्वायत्त असेल तर 
वर्गीय व्यवहार हा भ्रांत व्यवहार ठरेल, असा निणेय 
दिलेला आहे. एका अर्थाने त्यांनी समन्वयाची भूमिका 
चकीची कशी आहे ते दर्शविलेले आहे. वैशिष्ट्य 
म्हणजे या विचाराला बाजू देण्यापलीकडे पाटील 
काही करू शकलेले नाहीत. रेगेंचे विचार समज- 
ण्यास त्यांच्या पत्राचा उपयोग झाला. म्हणून “त्यांनी 
मार्क्सेवादधाजिणी चर्चा केली ' हा आरोप मी मागे 
घेतो. 
समग्र स्पष्टीकरण आणि सवैज्ञतेचा 
अध्यारोप 

रेगे मला पाठविलेल्या पत्रात लिहितात : 'जेव्हा 
ल्लोक माक्‍संवाद आणि फुले-आंबेडकरवाद यांचा सम- 

न. भा. १ 


न्वय साधू पाहतात, तेव्हा एक तर ते बोद्धिकदृष्ट्या 
अप्रामाणिक असतात किवा त्यांनी माक्‍संवादाचे 
ताकिक स्वरूप ध्यानात घेतलेले नसते. त्यामुळे, 
॥[७यडां8हा] 0 ९७1615]]7 9110 10१6001029 
छणांला ०)७1]5 10 टांए 81 ॥11101816 
8110 1०81] ७181811001 0 शिग्टशेछ 18 
0५ 18 1109819010 0 616012 1100 
8 7801018] ता8]02ण8 ७011 116 16[016- 
8३61811४08 0 81% 001९1 1१6010०0९४ ० 
छिप्तत॥1811 07 116 1१60102५ ० ?11]6 
8110 1110601581 पणाला 13 10. हाला 8 
00४8] 10680102४7. ? ( उपा 6, 1980). 
वस्तूंच्या अंतिम आणि समग्र स्पष्टीकरणाचा दावा 
करणाऱ्या कोणत्याही विचारसरणीबाबत असा 
समन्वय चुकीचा ठरतो, असा एक सावंत्रिक नियम 
रेगेंनी मांडलेला आहे. या विचाराच्या पादवंभूमीवर 
शरद्‌ पाटील यांचा आरोप पाहता येईल. त्यांच्या 
मते : ' हजारो वर्षांनी जन्माला आलेल्या भांडवल- 
दारी समाजाचेही मार्गदातेपण बुद्धच करू शकतो, 
असे म्हणणे म्हणजे बुद्धावर सर्वेज्ञतेचा अध्यारोप 
करणे असा आहे. यातून ' सर्वेज्ञता ' म्हणजे काय 
किंवा अंतिम आणि समग्र स्पष्टीकरण म्हणजे काय? 
असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ शकतो. आणि एकाची 
* सर्वेज्ञता ' दुसऱ्याशी तुलना करता “ अपूर्णता ' 
ठरू शकते. धर्मशास्त्रांच्या बाबतीत असे अनेकदा 
घडलेले आहे. मार्क्सची सवेलक्षी विचारसरणी 
मानली तर तीही अपूर्ण ठरते. एकूण सवेज्ञतेचा 
किवा समग्रत्वाचा दावा हा मूलतःच चुकीचा ठरतो. 
माक्‍संच्या वेळी असलेला शतकापूर्वीचा समाज आणि 


र्‌ नवभारत 


परिस्थिती आणि सद्यःकालीन समाज आणि परि- 
स्थिती यात भेद आहे की नाही? जर असेल तर 
माक्‍संचे विचार बदलत्या समाजपरिस्थितीमुळे या 
काळाला लागू नाहीत; जर नसेल तर समाज आणि 
परिस्थितीत कोणतीही घडामोड न घडता त्यांत 
अपरिवतंन मानावे लागेल. वस्तुस्थितीकडून विचारां- 
कडे जाण्याचा बौद्धवादाचा एक मार्गे आहे. तसा 
तो माक्‍संवादाचाही असु शकतो. बुद्धाचे विचार 
अडीच हजार वर्षांनीही मार्गदर्शक आहेत म्हणून तर 
तो ' मार्गेदाता ' आहे. त्याच्यासमोर भांडवलदारी 
अथेव्यवस्था स्पष्ट स्वरूपात नसली, तरी त्याने 
आर्थिक विषमतेतून उद्‌भवणाऱ्या दु:खांचा बराच 
विचार केलेला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
म्हणतात, 


“ बोद्धधर्माच्या अभ्यासकाला पुढील प्रकारचे 
प्रश्‍न विचारले जातात $ 


बुद्धाने एखादा सामाजिक संदेश दिला आहे काय? 
बुद्धाने न्याय शिकवला आहे काय? 

बुद्धाने प्रेम शिकवले आहे काय? 

बृद्धाने स्वातंत्र्य शिकवले आहे काय? 

बुद्धाने समता शिकवली आहे काय? 
बुद्धाने.वंधुता शिकवली आहे काय? 

बुद्ध काले माक्‍संला उत्तर देऊ शकतो काय ? 


बुद्धाच्या धम्मावर चर्चा करताना हे प्रश्‍न आता- 
पर्यंत क्वचितच विचारले गेलेत. वृद्धाचा सामाजिक 
संदेश होता असे माझे उत्तर आहे. तो या सर्वे 
प्रश्‍नांना उत्तर देतो. परंतु आधुनिक लेखकांनी हे 
प्रश्‍न पुरून टाकले आहेत.” * डॉ. बाबासाहेब, बुद्ध 
काले मार्क्सला उत्तर देऊ शकतो, असे का म्हणतात ? 
असे म्हणणे बुद्धावर सर्वेज्ञतेचा अध्यारोप करणे 
ठरते काय ! बौद्ध तत्त्वज्ञानाने स्वतंत्र मानसशास्त्राला, 
स्वतंत्र तकंशास्त्राळा, स्वतंत्र कला-जाणिवांना जन्म 
दिला आहे. समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र 
यांसारख्या शास्त्रांमध्ये मोलाची भर टाकलेली आहे 
व ही शास्त्रे समृद्ध केलेली आहेत. आणि जवळ- 
जवळ या सर्वांना वृद्धाने स्पर्श केला आहे. तरीही 
तो परिपूर्णतेचा दावा करीत नाही.' (वत्सगोत्राशी 
झालेला संवाद पहा.) 


एप्रिल » १९८१ 


वर्गे-कलह 

“आद्य गणसमाजाच्या अंतापासुनचा मानव- 
समाजाचा इतिहास हा वर्गलढ्याचा इतिहास माहे, ' 
हे ऐतिहासिक भोतिकवादाचे सूत्र नाकारून शरद्‌ 
पाटील यांनी पोथिनिष्ठ माक्‍संवाद्यांना धक्काच 
दिलेला आहे. एंगल्सचे म्हणणे त्यांनी नाकारले आहे. 
त्यांनी ' आथिक भेद म्हणजेच वर्ग का ? ' असा एक 
मार्मिक प्रश्‍न उपस्थित केलेला आहे. डॉ. बाबा- 
साहेबांच्या मते : “ समाज हा नेहमीच वर्गांचा 
बनलेला असतो, वरगंकलहाची उपपत्ती प्रतिपादन 
केल्यास अतिशयोक्तिही ठरू शकेल. परंतु समाजात 
ठळक वर्गांचे अस्तित्व ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांचा 
पाया भिन्न असु शकेल. तो आथिक असेल किंवा 
बौद्धिक असेल किंवा सामाजिक असेल, परंतु 
समाजातील व्यक्‍ती ही नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या 
वर्गाची सभासद असते. ?* थोडक्यात, वगे म्हणजे 
आधिक भेद असे म्हणता येणार नाही. चातुर्वणं हे- 
देखील वर्ग ठरतील. आणि शोषणाचेही विविध प्रकार 
घ्यानात घ्यावे लागतील, मासंवादी विचारवंतांना 
आथिक वर्गाव्पतिरिक्‍त वर्ग ही कल्पना अमान्य दिसते. 
म्हणून ते इतर वर्गाना ' गट ' म्हणतात. एंगल्सने जे 
ब्लॉच याला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट लिहिले आहेः 
५: आथिक घटक हा एकच मानवी जीवनाचा निर्णा- 
यक आहे असे जो सांगतो तो आमच्या सिद्धान्तास 
निर्थक अव्यक्त व अशक्य करून टाकतो.” * 
म्हणून माकसेवादी विचारवंतांना वर्गे-कल्पना नीट 
तपासुन पहावी लागेल, त्याचप्रमाणे आथिक वर्गांची 
प्रारंभीची रूपेही ध्यानात घ्यावी लागतील, बुद्ध- 
कालीन गणसमाजाचा विचार करता आथिक 
वर्ग-जाणीव स्पष्ट स्वरूपात होती असे म्हणणे चूक 
ठरेल. त्याचप्रमाणे आथिक वर्ग-जाणिवा नव्हत्याच 
असेही म्हणणे चूक ठरेल. वर्गसंघषे अथवा वर्ग- 
कलहाचा सिद्धान्त कोसळ्चा राजा पसेनदी आणि बुद्ध 
यांच्या संवादातुन स्पष्ट होतो. पसेनदी म्हणतो, 
५ शिवाय राजाराजांमध्ये नेहमी कल्ह असतो. तसेच 
सरदारांमध्ये, ब्राह्मणांमध्ये, गृहस्थांमध्ये, मित्रा- 
मित्रांमध्ये ... ”* या पसेनदीच्या म्हणण्याला बुद्धाने 
नकार दशेविलेला नव्हता, बुद्ध जेव्हा परित्राजक 
अवस्थेत भटकत होता, तेव्हा शाक्य-कोल्यिंमध्ये 
समेट घडून आल्याचे त्याला सांगण्यात आले, त्याने 


चंफडाफफ़सि बड 


बौद्धवाद आणि माक्‍संवाद ३ 


परत यावे असा निरोप पाठविण्यात आला. परंतु 
बुद्धाने विचार केला, ह्या समेटामुळे त्याचा प्रश्‍त 
सुटलेला नसून तो विस्तारित झालेला आहे. या 
सामाजिक कलहावर उपाय शोधला पाहिजे असे 
त्याला वाटू लागले. डॉ. बाबासाहेबांनी पुढील प्रकारे 
त्या विचारांचे दर्शन घडविले आहे. (हे वर्णन पसेन- 
दीच्या वर्णेनाशी जुळते आहे.) 

“ हा कलह केवळ राजांमध्ये आणि राष्ट्रांमध्येच 
नव्हे तर उमरावांमध्ये आणि ब्राह्मणांमध्ये, गृहस्थां- 
मध्ये, आई आणि मृलांमध्ये, मुलगा आणि आईमध्ये, 
वडील आणि मुलामध्ये, बहीण आणि भावामध्ये, 
मित्रामित्रांमध्ये चालू आहे. 

राष्ट्रांमधील कलह हा प्रासंगिक असतो. परंतु 
वर्गांमधीळ कलह हा नित्य आणि चिरस्थायी असतो. 
जगातील सवे दुःखांचे आणि हालअपेष्टांचे हेच मूळ 
कारण आहे. ” 

यावरून वगेसंघर्षाचे अथवा वर्गकलहाचे सम्यक्‌ 
ज्ञान बुद्धाला होते हे स्पष्ट आहे. बाबासाहेब 
म्हणतात : “' कोणत्याही समाजात नोकर आणि 
मालक असे केवळ दोनच स्पष्ट वर्ग असतात असे 
मार्क्सने कोठेही म्हटलेळे नाही. ”“ मासं बुद्धापेक्षा 
वेगळे काय सांगतो ? 
खाजगी मालकी : दुःखाचे कारण 

खाजगी मालकी नाहीशी करून दुःखाचा विरोध 
करणे हे समाजाच्या कल्याणाच्या दृष्टीने आवश्यक 
आहे याची वृद्धाला जाणीव होती. त्याने उभारलेल्या 
भिक्षुसंघाची या दृष्टीने पहाणी करता येईल. भिक्षूंना 
फक्त आठच वस्तू वापरण्याची परवानगी होती. त्या 
व्यतिरिक्त कोणतीही संपत्ती वापरण्यास भिक्षूला 
मनाई होती. संघास मिळालेली देणगी सवे संघाची 
मालमत्ता होई. त्यावर खुद्द बुद्धाचाही अधिकार 
नसे. बुद्ध आनंदाला विचारतो : “ मालकी नसल्या- 
कारणाने, मालकीच्या लुप्ततेमुळे हाव उद्‌भवू शकेल 
काय? ” 

“ नाही भगवान्‌ ” 

“ म्हणून आनंद हे मूळ आहे, अधिष्ठान आहे, 
उगमस्थान आहे. हाव असण्याचे कारण मालकी, ”* 

अद्याच आशयाचा संवाद महानिदान सुत्तन्तातील 
(दीघनिकाय मधील १५वे सुत्तन्त) आधार घेऊन 


अनुक्रमणिका 


वाबासाहेबांनी ' दि बुद्ध अँड हिज धम्म * मध्ये 
दिलेला आहे. “ हे वगेकलहाचे किंवा वगंलढ्याचे 
योग्य विश्‍लेषण आहे यात आइचये नाही असे 
बाबासाहेब म्हणतात. 

6 पृ) एंड 181160 ०0060; 91181) ए- 
818 0 61888-5परि'पष्ट्टाठ, (116'8 6811 100 
10 १०७५, ? १ 

याच आझयाचा बुद्ध आणि आनंद यांच्यामधील 
संवाद बाबासाहेबांनी आणखी एके ठिकाणी घेतला 
आहे. भदन्त कोसल्यायन यांनी त्याला आनंज-सप्पाय 
-सुत्तत्त (मज्झिम निकाय १०६) असा संदभ 
दिलेला आहे. वृद्ध म्हणतो, “ ... जर मालमत्ता 
नसेल तर अधिक मालमत्तेचा द्रव्यलोभ निर्माण 
होईल काय? ” 

“निर्माण होणार नाही, भगवान्‌ ” 

“: जर खाजगी मालमत्तेबद्दल प्रेम नसेल तर 
शांतता प्रस्थापित होणार नाही काय? ” 

“५ होईल, भगवान्‌ ” 
अद्याच धर्तीचे संदभे आपणाला पराभव ( सुत्त- 
निपात ) मध्ये तसेच अंगुत्तर निकाय, चतुक्‍्क 
निपात मध्ये सापडतात. “ गरीबी ' हे दुःखाचे 
कारण आहे याची बुद्धाला पुरेपुर जाणीव होती. 
वृद्ध पुढीलप्रमाणे प्रवचन देतो : 

“ आणि जेव्हा तो कर्जबाजारी होतो तेव्हा तो 
उसने घेतो आणि तेसुद्धा दुःखकारक आहे काय? ” 

“ खात्रीने, भगवान्‌ तेसुद्धा दुःखकारक आहे, ” 

आणि जेव्हां हुंडी भरण्याची वेळ येते तेव्हा तो 
काही देत नाही आणि ते त्याला जतवररदस्तो करतात, 
हे दुःखकारक नाही काय ? “आणि जेव्हा जबरदस्ती 
केली जाते तेव्हा तो परतफेड करू शकत नाही 
आणि ते त्याला घेरतात हेसुद्धा दुःखकारक नाही 
काय? ” 

“ खात्रीने भगवान, हे सुद्धा दुःखकारक आहे. ” 

“ आणि जेव्हा ते त्याला घेरतात तेव्हाही त्याने 
परतफेड न केल्याने ते त्याला बांधून ठेवतात हेसुद्धा 
दुःखकारक आहे काय? ” 

“< खात्रीने भगवान्‌ हेसुद्धा दुःखकारक आहे. ” 

“ अशाप्रकारे भिक्षुंनो ! संसारात गुरफटलेल्या 
माणसाला गरीबी, कर्ज, उसनवारी, जबरदस्ती, 
घेराव आणि बंधन हे सवे दुःखकारक ठरते. “या 


2-2. जड ४”. ण 


-करखगघडचिघजजचजा” 
मरन 


राज्य मराठा 


ठी संर थेद्वारे 
सगणकीकृत 


-4 नवभारत 


जगात गरीबी आणि कर्जे हे दुःखदायक आहे. ” 
म्हणूनच बांबासाहेब बुद्धाची * दुःख ' ही संकल्पना 
भोतिक आहे असे स्पष्टपणे सांगतात." जरी दुःख 
ही संकल्पना विविध अर्थाने घेतली जात असली, 
तरी अनेकदा “गरीबी * या अर्थानेच बोद्धसाहित्यात 
हा शब्दप्रयोग केला असल्याचे दिसून येते, असे 
बाबासाहेबांचे म्हणणे आहे. “ बुद्धाने त्याचे 
विचार संघापुरतेच मर्यादित ठेवले होते असे अनेक 
टीकाकारांचे म्हणणे आहे. परंतु बुद्धाची प्रवचने 
सावंजनिक ठिकाणी किंवा उघड्यावर होत असत. 
बुद्धाच्या प्रवचनांना हजारोंचा समुदाय जमत असे. 
बुद्ध त्यातूनच दासांना भरपूर वेतन आणि सुखसोयी 
द्या असा उपदेश श्रेष्ठींना करू शकला. ' अत्ता हि 
अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिय्रा ? 7 ४ 
५ आपणच आपले मालक आहोत, आपला मालक 
दुसरा कोण असणार ? ' ही जाणीव तिर्माण 
करून बुद्धाने एकप्रकारे एकाची दुसऱ्यावर मालकी 
या तत्त्वालाच नाकारले आहे. ' विनय पिटक ? मध्ये 
सांगितलेल्या कठोर नियमांहून, खाजगी संपत्ती 
नाकारणारे नियम दुसरीकडे कुठेही आढळत नाहीत, 
असे बाबासाहेबांचे म्हणणे रास्त आहे.” खाजगी 
संपत्तीवरील निर्बंध हा कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचा 
हो. बाब, उपयुक्तता ( 6510९तांश]०ए ), काळ, 
परिस्थिती आणि मानवी समाजाची प्रगती याच्यावर 
अवलंबून आहे; बोद्धधम्म आवश्‍यक त्या ठिकाणी 
खाजगी संपत्ती नाकारण्याच्या आड कधीच येणार 
नाही, असे बाबासाहेबांचे प्रतिपादन आहे.“ 


“कम्युनिस्टांच्या सिद्धांताचा सारांश एका 
वाक्यात सांगता येईल व ते म्हणजे खाजगी मालकी 
र बीड हक 


रद्द करणे. 
बोद्ध धर्मात हा सारांश पूर्वीच मांडला गेलेला आहे. 


जगाची पुनरंचना 


माक्‍संच्या मते, तत्त्वज्ञानाचे कार्ये जगाची 
पुनरंचना करणे आहे. जगाच्या आदि अथवा उगमाचे 
स्पष्टीकरण करण्याच्या उद्योगात वेळ दवडणे नव्हे. 
ब॒द्धाचेही हेच मत होते हे त्याच्या ब्राह्मण पोट्ठ- 
पादाशी झालेल्या संवादावरून स्पष्ट होते. (अप्रका- 
शित निबंध). हाच संवाद बाबासाहेबांनी * दि बुद्ध 
अँड हिज धम्म ' मध्ये दिलेला आहे.” मज्झिम 


एप्रिळ, १९८१ 


निकायात हाच संवाद मालुंक्‍्यपुत्राशी दाखविण्यात 
आला भाहे.* बुद्ध म्हणतो : 

“ किळ्च मालुंक्यपुत्त मया अब्याकतं ? ' सस्सतो 
लोको * ति मालुंक्‍्यपुत्त मग्ना अब्याकतं, असस्सतो 
लोको' ति... पे०..., अन्तवा लोको' ति... पे०.. ., 
अनन्त वा लोको' ति... पे०..., तं जीवंतं सरीरं 
,..पे०..., अज्नं जीवं अञ्जं सरीरं ' ति...पे०.. ., 
“होति तथागतो परम्मरणा ! ति,...पे०..., न होति 
चन च होति तथागतो परम्मरणा? ति ' नेव होति 
न न होति तथागतो परम्मरणा' ति मया 
अब्याकतं ॥ ” (मालुंक्‍यपुत्रा, मी कोणत्या गोष्टी 
सांगितल्या नाहीत? जग शाश्‍वत आहे की अश्ाइवत 
आहे, जगाला अंत आहे की ते अनन्त आहे; 
जीव आणि शरीर हे एकच को वेगवेगळे आहेत, 
तथागत मरणानंतर जिवंत रहातो को जिवंत रहात 
नाही की, जिवंत रहातोही आणि जिवंत रहातही 
नाही की, जिवंत रहातो असे नाही आणि जिवंत 
रहात नाही असेही नाही, या गोष्टी मी सांगितल्या 
नाहीत.) 

मग बुद्धाने कोणत्या गोष्टींना आपल्या धर्माचा 
विषय बनविला? 

बुद्ध म्हणतो : “ किज्च मालुंक्‍्यपुत्त मया 
ब्याकतं ? *' इदं दुख्ख'ति मालुंक्यपुत्त मया 
ब्याकतं, “ अयं दुक्‍्खसमुदयो'ति. ..पे०,.., अयं 
दुक्खनिरोधो'ति...पे०...अयं दुकक्‍्खनिरोधगामिनी 
पटिपदा'ति मया ब्पाकतं ॥ ”? 

(मालुंक्‍्यपुत्रा, मी कोणत्या गोष्टी स्पष्ट केल्यात? 
दुःख आहे, हे दुःख निर्माण होणारे आहे, हे दुःख 
नष्ट होणारे आहे, ह्या दुःखाचा अंत करणारा मध्यम 
मार्गे आहे. या गोष्टी मालुंक्‍्यपुत्रा, मी तुला 
सांगितल्या) बुद्धाच्या धम्माचे काये जगाची पुन- 
रंचना करणेच आहे. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात, 
6 गृ७७ ]पा']080 0 ]1)118111018 18 0 
7'8००॥8॥प०, ॥॥९ फ०॥.” * 


बुद्धाचे अर्थशास्त्र 

* कालं माक्‍संने मांडलेले अर्थशास्त्र आंबेडकरांनी 
स्वीकारले, परंतु हे अर्थशास्त्र कार्यान्वित आणण्या- 
साठी मात्र संसदीय लोकशाही सांगितली! * हे 
प्रा. कसबेचे एक आवडते गृहीतज्बंका आहे. परंतु हे 


बौद्धवाद आणि मार्क्सवाद ष्‌ 


गृहीत पद चुकीच्या पायावर आधारलेले आहे. 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बृद्धाकडून अथंशास्त्र 
स्वीकारले आहे. याचे स्पष्ट दशन आपणाला त्यांच्या 
अप्रकाशित * 3पतत0 8 01 1११] ॥छाऊ” 
या निबंधात दिसुन येते. (त्याचा संक्षिप्त मराठी 
अनुवाद प्रसिद्ध झालेला आहे.) ' दि बुद्ध अंड हिज 
धम्म? मध्येही त्याचे हवे तेवढे पुरावे आहेत. त्याला 
भदन्त आनंद कोसल्यायन यांनी दिलेल्या संदर्भावरून 
त्रिपिटकातही हे पुरावे आहेत हे दाखवून देता येईल. 
या विचारांच्या आधारे “ वर्गकलहाच्या उत्पत्ति- 
स्थिती-ल्याचे क्रांतिशास्त्र बुद्धाने त्रिपिटकात सांगि- 
तले होते ” असे म्हणण्याचे मी धाडस करतो. माक्‍संचे 
टीकाकारांच्या प्रहारांतून वाचलेले सिद्धान्त बुद्धाने 
पूर्वीच सांगितले होते. तेवढ्या बाबतीत बौद्धांचे किवा 
आंबेडकरांचे माकसंशी भांडण किंवा मतभेद असण्याचे 
कारण नाही; परंतु याचा अर्थे आंबेडकरांनी काले 
माक्‍संचे अथंशास्त्र स्वीकारले असा होत नाही. उलट, 
कालं माक्‍संने आर्काषित क्षालेल्यांना त्यांनी बुद्धाचे 
५ धर्मचक्रप्रवतन सुत्त ' अभ्यासायला सांगितले होते." 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १४-१०-१९५६ च्या 
भाषणात सांगतात : “1110 11811.00]60 01 
उपवतेणाडणा 18 10. 808 टा]086 186 
डपणींभागष्ट ण एए॥8॥107. पढ पूणय 
871868, (1९1 ७॥8 13 116 ए80 01 1)98 
7६]18] ? 1 61070 1181, ॥९७] हाळ 
फ88 वि 00017त उ3पतत08, 1०0 08 त0 
1100 88४ ६७892 8; 118त 101 10000 
०7०१४॥॥ ७०18211109 110 30ततत 8 ॥ाणा- 
80 80008 0७० निा०प8च्यात छते ”0पय 
97076१ ४७दा'७ 1000106 शक्चाक फ98 
७०॥॥.” * आंबेडकरांचे हे बौद्धवादाचे प्रतिपादन 
माक्‍संवादी विचारवंतांना फारच धक्कादायक ठरेल 
यात वाद नाही. डॉ. बाबासाहेब काले माक्‍संच्या 
“दास कॅपिटलचा उपयोग काय ?” अशा स्पष्ट 
शब्दांत आपली भूमिका मांडतात, त्यांनी काले 
मार्क्सचे अर्थशास्त्र स्वीकारले, असे म्हणणे किती 
व्याघाती आहे हे दिसून येते. ज्या ग्रंथावर माक्‍सं- 
वाद्यांच्या क्रांतीची मदार आहे तो ग्रंथच आंबेडकरांनी 
निकालात काढला आहे. * चातुर्वर्ण्याविरुद्ध ांबेड- 
करांनी जन्मभर जो ऐतिहासिक संघर्षे केला त्याचे 


बंडखोरीचे एक पवे दीक्षाविधीच्या वेळी संपले; पण 
त्याच क्षणी आंबेडकरांनी दुसऱ्या एका महान 
ऐतिहासिक बंडखोरीला प्रारंभ केला. ती बंडखोरी 
प्रस्थापित बौद्धधर्म संस्थेविरुद्ध आशिया खंडभर 
पसरलेल्या आणि सरंजामी, लष्करी, भांडवलदारी 
राजसत्तांची पाठराखणी करणार्‍या प्रस्थापित वोद्ध 
भिक्षुसंघाविरुद्ध होती. ” * असे प्रभाकर वैद्य यांचे 
मत आहे. परंतु त्यांनी आंबेडकरांनी इथल्या साम्य- 
वाद्यांशी आणि जगातील माक्‍संवादाशी पुकारलेली 
बंडखोरी ध्यानात घेतलेली नाही. धर्मांतराचा अभ्यास 
करणारांनी ही गोष्ट दुलेक्ष्न चालणार नाही. डॉ. 
आंबेडकरांच्या मते: ( माक्‍कसंवादावर झालेल्या ) 
“ टीकेमुळे माक्‍संने उभारलेल्या तत्त्वप्रणालीच्या 
डोलार्‍्याचे तुकडे तुकडे झालें आहेत. समाजवादाचे 
नि:संशय आगमन हा मार्कसंवादी सिद्धान्त आता 
पूर्णपणे फोल ठरला आहे. ' ( अप्रकाशित निबंध ) 

म्हणूनच समन्वयाची भाषा करणारांनी आंबेड- 
करांना अभिप्रेत असलेले बुद्धाचे क्रांतिशास्त्र सम- 
जून घेतले पाहिजे. 
रोज्यसमाजवाद 

डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेला राज्यसमाजवादाचा 
विचार समता आणि स्वातंत्र्याचा योग्य समेळ आहे. 
आंबेडकरांनी भांडवल्शाही नाकारली कारण स्वातं- 
त्याच्या नावाखाली आथिक विषमतेने ती गरीबांना 
गांजवून टाकते. त्याचप्रमाणे त्यांनी साम्यवाद 
नाकारला, कारण समतेच्या नावाखाली तो 
माणसाचे स्वातंत्र्य आणि कतेत्व हिरावून घेतो. 
रशियासारख्या साम्यवादी राष्ट्रात वरगविनाशाच्या 
प्रयत्नातून वेगळ्या प्रकारची सामाजिक विभागणी 
झालेली आहे. “ रशियाच्या नजरबंदी शिबिरात 
आणि सुधारगृहांत डांबलेल्यांची संख्या तेथील 
लोकसंख्येच्या पाच ते दहा टक्के आहे. हे लोक 
एकप्रकारे अस्पृश्य समजले जातात आणि त्यांच्या- 
कडून वेठबिगारीही करून घेतली जाते. ” “ आंबेड- 
करांनी भांडवलशाही आणि साम्यवाद ही दोन्ही 
टोके टाळून समाजवाद मान्य केला. परंतु हा समाज- 
वाद त्यांनी बुद्धाकडूनच घेतलेला आहे. राज्य 
समाजवादासाठी ' नियोजित अर्थशास्त्र ' आणि 
* संसदीय लोकशाही ' या दोन्ही गोष्टी त्यांना एक- 
त्रच हव्या होत्या. त्या त्यांना | बुद्ध तत्त्वज्ञानात 

स्ट्ड्य च 


1: नवभारत 


सापडल्या. म्हणूनच त्यांना ' दास कॅपिटल 'ची 
आवश्यकता वाटली नाही. वुद्धाने राज्यसमाज- 
वादाची कल्पना मांडलेली नव्हती. तथापि वृद्ध 
तत्त्वज्ञानात या गोष्टींची पाळेमुळे आहेत यात वाद 
नाही. लोकश्याही पद्धती भिक्षसंघात प्रचलिति होती. 
साळपत्रक नावाच्या मतपत्रिकेचा उपयोग करूत ते 
गुप्तमतदान घेत. वौद्ध लेण्यांतून दिसुन येणारी 
विस्तोणे सभागृहे आणि बैठकांची व्यवस्था पाहिल्या- 
वर आपण आजही आउचर्यंचकित होतो. खाजगी 
संपत्ती कुठपर्यंत नाकारायची याला काळाची आणि 
सार्वजनिक हिताची कसोटी लावून ठरवायचे 
असते. बाबासाहेबानी ती कसोटी लावून राज्य 
समाजवादाची व्यवस्थित मांडणी केलेली आहे. 
स्पष्ट मांडणीचे श्रेय बावासाहेबांना दिलेच पाहिजे. 
बुद्ध, फुले, आंबेडकरांचे मूल्यमापन 

“ दासप्रथाअंतक सामंतप्रथाक क्रांतीचे वैचारिक 
नेतृत्व करणारा बुद्ध “, “ अब्राह्मणी तत्त्वज्ञानांचा 
पुरस्कार करणारे ' शूद्र तत्त्वज्ञानी (7?)00181 
0111059011101)? फुले ” आणि “ फुलेंची जाति- 
व्यवस्था-अंताची चळवळ अतिश्ूद्रांची बनविणारे 
एकमेव भारतीय नेते आंबेडकर,” हे शरद्‌ पाटलांनी 
केलेले बुद्ध, फुले आणि आंबेडकरांचे मूल्यमापन, 
या मूल्यमापनातून आपणास जो अथंबोध होतो तो 
एवढाच को हे तिन्ही थोर पुरुष समाज-क्रांतिकारक 
किवा समाज-सुधारक होते. माक्संकडे चटकन्‌ 
आधिक-नक्रांतीसाठी वळायला हे उपयुक्‍त असते. परंतु 
त्यातून ह्या थोर पुरुषांच्या आथिक विचारांकडे 
दुलेक्ष होते. विज्षेषतः आंबेडकरांनी बुद्धाकडून 
स्वीकारलेल्या आथिक विचारांकडे हेतुपुरस्सर दुलंक्ष 
केले जाते, प्रा. रेगेंनीदेखील समन्वयसंबंधात फुले- 
आंबेडकरांचा विचार “ भारतीय जातिव्यवस्थेचा 
निषेध ' या मर्यादित अर्थानेच केळेला होता. प्रा. 
कसबेदेखील “आंबेडकरांचे समाजशास्त्र आणि काले 
माक्‍संचे अर्थशास्त्र यांचा सुरेख मेळ घालनच चळ- 
वळी उभाराव्या लागतील.” ** असा तयार मांडतात. 
परंतु, आंबेडकर म्हणजे समाजशास्त्र आणि मार्क्स 
म्हणजे अर्थशास्त्र ही सोईस्कर विभागणी गबैर-आक- 
लनाची द्योतक आहे. बुद्ध, फूले आणि आंबेडकर 
यांनी केवळ सामाजिक विचार मांडला असे म्हणणे 
या थोर पुरुषांवर अन्याय केल्यासारखे होईल. 


एप्रिल, १९८१ 


माक्स विरुद्ध माकसंवादी 

समाजाचे नीति-तत्त्व होईल असा, विज्ञानाशी 
(860108) सुसंबद्ध, सामाजिक जीवनात समता, 
स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे नैतिक नियम समाविष्ट 
करणारा आणि दारिद्रच निषेधक या चार निकषांवर 
वाव!साहूवांनी जगातीळ प्रचलित धर्म तपासले व 
त्यांना या सर्व कसोट्यांवर उतरणारा एकंच धर्म 
आढळला, तो म्हणजे वौद्धधमं.'' बौद्धधर्माव्यतिरिक्‍त 
दुसरा कोणताही धर्म ह्या चारी कसोट्यांवर टिकू 
शकत नाही. हिंदूधम तर पराकोटीचा विरोधी. 
भाणि अशा विज्ञान-विरोधी हिंदूधर्माचे पुरस्कर्ते 
मार्क्सवादी ! ' धर्मनिष्ठा आणि क्रांतिनिष्ठा ! जर 
परस्पर विरोधी आल्या तर काय करणार याचा 
कधी मार्क्‍संवाद्यांनी विचार केला आहे काय? 
क्रांतिनिष्ठेने चळवळीत सामील झालेला कामगार 
जातीय द्वेषातुन एकमेकांची डोकी फोडायला तयार 
होतो, ही कसली क्रांतिनिष्ठा ? बानी देशपांडे म्हण- 
तात: “ कुठल्याही ऐतिहासिक घटनेप्रमाणे धर्माचेही 
मार्क्सवाद याच दृष्टिकोनातुन मूल्यमापन करीत 
असतो. देव, धर्म, संत, महात्मे यांच्या समाजातील 
ऐतिहासिक व क्रांतिकारी कार्याचे मूल्यमापन ऐति- 
हासिक भोतिकवादाच्या दृष्टीनेच होऊ शकते ... 
भारतातदेखीळ कुठल्याही पूजाअर्चेला आम्ही कम्यु- 
निस्ट कधीही विरोध करीत नाही. ” * असे समर्थन 
हे मार्कसेवादाच्या बुरख्याआड लपलेले जातीय आणि 
रूढीप्रिय हिदू करीत असतात. डॉ. बाबासाहेबांच्या 
मते : “ देव, धर्म व राष्ट्र या संबंधाच्या कल्पना 
मतलबी लोकांनी स्वतःचे श्रेष्ठत्व राखण्याच्या 
उद्देशाने बहुजन समाजामध्ये पसरून ठेवलेल्या आहेत, 
या कल्पनांचा फायदा भांडवलशाही, जमीनदारश्ाही 
व साम्राज्यशाही यांना मिळत आहे आणि या 
कल्पनांचे निर्मूलन केल्याखेरीज जगात कायमची 
खरी झ्ांतता नांदावयाची नाही व बहुजन समाज 
सुखी व्हावयाचा नाही हा कम्युनिस्टांचा सिद्धांत 
आहे. पण त्याची कल्पना कितीशा कामगारांना 
असेल ? देव व धर्म यांच्यासंबंधीची कम्युनिस्टांची 
मते उघडपणे प्रतिपादण्यात येतील तर कम्यु- 
निस्टांना सध्याच्या स्थितीत तरी कामगारांमध्ये 
एकही अनुयायी सापडावयाचा नाही.” * १९२९ 
सालचे हे विचार नुकतेच उच्चारल्यासारखे 


-करखगघर चिघळत) 
-रड र टु च 2 ध धग त 


बौद्धवाद आणि मार्क्सवाद ७ 


वाटतात. त्या लेखात बाबासाहेब म्हणाले होते, 
“पुढारी कम्युनिस्ट परंतु अनुयायी कम्युनिस्ट नाहीत, 
असे दृद्य आपणाला दिसून येते.' पण जर पुढारी 
सत्यनारायणप्रिय असतील तर पुढारीदेखील कम्यु- 
निस्ट नाहीत असे म्हणावे लागेल. “ जातिपद्धती ही 
केवळ श्रमाचे विभाजन नसुन ते श्रमिकांचे विभाजन 
आहे” * म्हणून श्रमिकांचे संघटन बांधताना 
जातिप्रथा ठोकरून लावली पाहिजे. परंतु ही 
जाति-व्यवस्था धमंक्षास्त्रांच्या पायावर आधारलेली 
आहे. धर्म सांगतो म्हणून अस्पृश्यता पाळायची, 
जातिभेदासह जाती टिकवायच्या. म्हणूनच बाबा- 
साहेब म्हणाले होते : हिंदूंना “ जातिनाशनासाठी 
धर्मनाश करावा लागेल ” * “ हिंदूंना स्मृतींनी 
सांगितलेल्या धर्माचा उच्छेद करावा लागेल 7" 
“ जातीला देवादिकांचा आधार आहे, म्हणूनच 
त्यांच्या आश्रयाने जाती पवित्र बनल्या. त्या देवाचा 
व पावित्र्याचा तुम्हाला नाश करावा लागेल. 
अधिक स्पष्ट सांगायचे म्हणजे तुम्हाला शास्त्रांचा 
अधिकार व वेदांचा नायनाट करावा लागेल.” 
बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भाषा काहींना विध्वंसक 
वाटेल परंतु ती विधायक आहे. ज्यांना जातिनाश 
करायचा आहे त्यांता देवाची कल्पना नाकारण 
अपरिहार्य आहे. परंतु माक्‍संवादी विचारवंत त्से 
करू इच्छित नाहीत. त्यांना क्रांती फुटण्याची भीती 
वाटते. पण असली फुसकी आणि तकलादू क्रांती 
हवीच कद्याला ? देवांच्या नावाखाली माणसे कापा- 
यला परवानगी देऊन तुम्ही श्रमिकांचे संघटन बांधू 
शकणार नाही. क्रांतिवीर फुले म्हणतात: “ तुम्ही 
सत्यनारायण करण्याकरिता कर्जेबाजारी होऊन 
ब्राह्मणाचे नादी लागू नका... तुम्ही आपल्या सवं 
बनावट पोथ्या जाळून टाका, ” 

फुलेंइतकीही वैचारिक भूमिका हे मार्क्सवादी 
विचारवंत घ्यायला तयार नाहीत आणि हे म्हणे 
सत्यक्षोधक ! 
नाम-रूप सिद्धान्त 

बद्धाने काही सिद्धांत पूर्व-प्रचलित शब्दप्रयोगांच्या 
साहाय्याने मांडलेत. परंतु त्यांचा गर्भितार्थ पूर्व-प्रच- 
लित शब्दप्रयोगांच्या गर्भित अर्थाहून भिन्न आहे. 
पुनर्जन्म, ताम-रूप, कर्मविपाक इ. सिद्धांतांच्या 
ब्राबतीत नीट आकलत केले नाही, तर बुद्धाला 


समजून घेताच येणार नाही किवा पूवंग्रहांमुळे अर्थ- 
विपर्यास होईल. 

बुद्धाने आत्मा नाकारणारा नाम-रूप हा एक 
स्वतंत्र सिद्धांत मांडला होता. नाम (0011801008- 
10९85) आणि रूप (1018161718) 6538971100) 
म्हणजे एकप्रकारे मानवी व्यक्‍्तित्वाच्या घटक- 
द्रव्यांच्या विच्छेदताचा, त्यांच्या परीक्षणाचा आणि 
विश्लेषणाचा सिद्धांत होय. “ सजीव प्राण्याचेच 
सामूहिक नाव म्हणजे नाम-ख्प”"' मानवी 
व्यक्तित्व हे शारीरिक आणि मानसिक्र मूलद्रव्यांनी 
बनलेले असते, त्यालाच अनुक्रमे रूप-स्कंध आणि 
नाम-स्कंध म्हणण्यात येते. ' नाम, चित्त, मन आणि 
विज्ञान हे सवे शब्द परस्परपर्यायी आहेत. 
बुद्धाचे असे मत होते, की जेथे रूप किंवा काया असेल 
तेथे नाम किवा मन हे त्याच्यावरोबरच येते. मार्क्सच्या 
भते : “ सजाण अस्तित्व याहून विज्ञान दुसरे तिसरे 
काहीही असु शकत नाही. आणि मानवाचे अस्तित्व 
हा त्याचा प्रत्यक्ष जीवन प्रवाह (110-]1)700685) 
आहे. जीवन हे विज्ञानाने निर्धारित केले जात नाही, 
तर जीवनामुळे विज्ञान ( 0018010ए8576888 ) 
निर्धारित केले जाते.” ' * मानवी अस्तित्व” 
किवा “ जीवन ? यांनीच विज्ञान निर्धारित केले जाते 
असे मार्क्स म्हणतो, “ मन किवा विज्ञान हे भोतिक 
तत्त्वांनीच उत्पन्न झालेले आहे असे माक्‍संवादाचे 
स्पष्ट म्हणणे आहे.” * बुद्धाचे म्हणणे काय होते? 
चक्षविज्ञान कसे उत्पन्न होते याचे उत्तर बुद्ध असे 
देतो : 

“ चकखूच पटिच्च रूपे च पटिच्च उप्पजति चक्‍ख्‌ 
विज्जान । ” 

याचा खुलासा भन्ते कोसल्यायन असा करतात : 
“जर डोळे आणि खूप या दोन्हींच्या मदतीनेच चक्षु- 
विज्ञानाची उत्पत्ती होते, तर त्याचा स्पष्ट भावाथे 
असाच होतो की रूप तसेच डोळे (> भोतिक पदार्थ) 
यांनीच नामाची (> चित्त) उत्पत्ति होते.' “ परंतु 
हे पटण्यासारखे नाही. कारण डोळा हा निर्जीव 
भौतिक पदार्थ या अर्थाने बुद्धाने विचारात घेतलेला 
नाही, निर्जीव डोळ्यातून (> भौतिक पदार्थ ) चक्षु- 
विज्ञान निर्माण होणे अशक्‍य आहे. ' सजीव डोळा 
हे देखील नामरूपाचे लघुरूप म्हणता येईल (?) 
डोळा एकाचा काढून दुसऱ्याला लावता येतो; परंतु 


स्वये. 


“ऐओञर्यओा औऊ 
"कखगघनचिछजसखज, 
या च तथद्थन 


य 


टं नवभारत 


तो सजीव असेपर्यंतच त्याचा उपयोग असतो, नंतर 
नाही. बुद्ध भोतिकपदार्थातून नामाची उत्पत्ती होते 
असे मानत नाही. त्याचे फक्त एवढेच म्हणणे आहे 
को, विशिष्ट भौतिकपदार्थावरोवर नामाचा अपरि- 
हायेपणे उद्भव होतो. बुद्ध आणि माक्‍संच्या 
आकलनांतील हा भेद आहे. बावासाहेबांनी, विद्युत्‌- 
क्षेत्र आणि चृंबकीयक्षेत्र यांचे उदाहरण देऊन ज्या- 
प्रमाणे विद्युतक्षेत्राबरोबर चुंबकीय क्षेत्र उद्‌भवते 
त्याप्रमाणे नाम-रूपाचा परस्परसंबंध आहे असे का 
मानू नये असा प्रश्‍न केला आहे. * 'विज्ञान हे ज्ञान- 
मूलक, भावनाप्रधान आणि संकल्पक असते.' 
आणि आत्म्याकडून जी कामे अपेक्षिली जातात, 
उदा. पाहुणे, अनुभवणे, विचार करणे इ. कामे 
मन करीत असल्यामुळे आपोआपच आत्म्याचे 
कसलेच कार्य उरत नसल्यामुळे त्याचे अस्तित्व 
नाकारले जाते. वृद्धाची नामरूप उपपत्ती अज्ञी 
शास्त्रीय आणि आत्मा नाकारणारी आहे. 


जन्म-म्रत्यूची कल्पना 
बौद्ध परिभाषेनुसार रूप (काया) हे पृथ्वी, आप, 

तेज आणि वायू या चार मूलतत्त्वांनी बनलेले असते. 
ते नाम ( मन ) याचा संपर्क तुटला की मृत होते 
(१183016). (या ठिकाणी विद्युतूक्षेत्रापेक्षा लोह- 
चुंबकाचे उदाहरण घेतल्यास अधिक बरे होईल. 
त्यामुळे, ज्याप्रमाणे चुंबकत्व जाऊन केवळ लोखंड 
उरते त्याप्रमाणे मृत शरीराची कल्पना करता 
येईल.) ' अशा रीतीने चार मूलतत्त्वांचे विघटन 
झाल्यावर ही मूलतत्त्वे बाहेरील मूलतत्त्वांमध्ये 
मिसळून जातात. * ही झाली मृत्यूची कल्पना. 
आता बुद्धाची जन्माची कल्पना कोणती ? स्त्री- 
पुरुषाच्या समागमातुन मनुष्य जन्म होतो असेच 
बुद्धाचे म्हणणे आहे. ब्राह्मण स्त्री आणि क्षत्रिय 
पुरुष यांचा समागम झाला तर त्यातुन माणूसच 
जन्माला येईल की दुसरा एकादा प्राणी जन्माला 
येईल ? असे बुद्ध अश्‍वलायनाला विचारतो. त्यावरून 
ही गोष्ट स्पष्ट होते.” 
बुद्धाची पुनजन्म कटपना 

भन्ते नागसेन आणि राजा मिलिंद यांच्या- 
तील संवाद देऊन पाटील यांनी “ (बुद्ध ) एका 
नामरूपाने केलेल्या कर्मविपाकातून दुसरे नामरूप 


एप्रिळ, १९८१ 


जन्माला येते असे मानीत होता ' असा निष्कर्ष 
काढताना एकप्रकारे बुद्धावर हिंदुप्रणीत कर्मविपा- 
काची कल्पना लादण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. नाम- 
रूपाचा सिद्धांत समजण्यासाठी मिलिंदने पुन्हा पुन्हा 
प्रश्‍न विचारल्याचे दिसून येते; इतकेच नव्हे तर 
त्यानंतरचेही कित्येक प्रश्‍न याच मुह्याशी निगडित 
असल्याचे दिसून येते. मूळ संवाद असा सुरू होतो: 

(६) राजा म्हणाला : “ पुजनीय नागसेन, कोण 
पुनर्जन्म घेतो ?” ( पटिसंधियति ). 

“ महाराज, नाम आणि खूप पुनर्जन्म घेतात. ” 

“ काय, हे नामरूप स्वतःच पुनजंन्म घेते 
(16- 0011180185) ? ” 

“ हे नाम-रूप स्वतःच पुनर्जन्म घेत नाही 
महाराज; परंतु महाराज, ह्या नाम-रूपाने एकादा 
माणूस चांगले किंवा वाईट कृत्य करतो आणि ह्या 
कृत्यामुळे दुसऱ्या नाम-रूपाचा पुनर्जन्म होतो.” “ 

या संवादातून एक स्पष्ट होते, की नामरूपाच्या 
कृत्यांतुन निर्माण होणारे दुसरे नामरूप हे पहिले 
नसून ते भिन्न आहे. थोडक्यात, नामरूपाचे हे विवन 
चन स्थित्यंतराचे विवेचन आहे. एका अवस्थेतून 
दुसरी अवस्था निर्माण होते आणि पहिल्या अवस्थेचे 
परिणाम दुसर्‍या अवस्थेला भोगावे लागतात, हा 
त्याचा सरळ अर्थ आहे. त्यात दुसरी अवस्था ही 
पहिल्या व्यक्तीची असू शकते किंवा ती दुसऱ्या 
व्यक्‍तीचीही असू शकते. हाच संवाद बाबासाहेबांनीही 
दिला आहे.” १ “ माणूस मरतो, परंतु त्याचे कायं 
इतर व्यक्तींमध्ये पुनर्जन्म घेते. उदा. जेंव्हा एकादा 
माणूस पत्र लिहितो तेव्हा लिहिणे संपलेले असते, 
परंतु अक्षरे उरतात. त्याचप्रमाणे स्कंध नाश पाव- 
तात ( 018801ए० ), परंतु कृत्ये ( १७6७१8 ) 
भावी काळात फलनिष्पत्तीसाठी उरतात.” "” 

बुद्ध सर्व-उच्छेदवादाविरुद्ध होता; तसेच तो 
सर्वे-अस्तित्ववादाविरुद्ध होता. मृत्यूनंतर रूप-स्कंध 
विच्छेंदित झाल्यावर त्याचे पृथ्वी, आप, तेज आणि 
आणि वायू हे मूल-घटक आकाश या अवकाशात. 
इतर मूल-तत्त्वांमध्ये मिसळून जातात, असे त्याचे 
म्हणणे आहे. त्यांचे पुनरुत्पादद आणि अवि- 
नाशित्व वुद्धाला मान्य आहे. * बाबासाहेब म्हण- 
तात बुद्धाच्या मते, “ आत्मा नसताना पुनर्जन्म 
असू शकतो,” (पा, ३७१) सृष्टीचा कम्म-नियम 


आ मिड सिड 
-करखगघरच 


व्या तथदध वेश- 
-चफनशमकररवछ 
गठीच कास 


बौद्धवाद आणि मार्क्सवाद ९ 


गोतम बुद्ध पूर्वजन्म | पुनर्जन्म या कल्पनांना लाव- 
ताना दिसतात. आंबेडकरांनी आंब्याच्या कोयीचं 
नि आंब्याचं उदाहरण देऊन आंब्याचा पुनजेन्म 
होतो असे सांगितलेय. (पा. ३७१) ' निसर्गाच्या 
कम्म-नियमाला धरून मानवी प्राण्याचाही असाच 
पुनर्जन्म बौद्धधम्माला अभिप्रेत आहे. गौतम बुद्धांचा 
पदार्थाचे पुनरुत्पादन (10७९०७७101) ) यावर 
विश्वास होता; परंतु आत्म्याच्या पुनर्जन्मावर 
विश्वास नव्हता (पा. २३८) ." उर्जा (810४१) 
तष्ट होत. नाही असे विज्ञानाचे ( 800100 ) 
म्हणणे आहे. बुद्धाचेही तसेच म्हणणे आहे. बुद्धाच्या 
जन्म आणि मृत्यू यासंबंधीच्या कल्पना एकदा 
ध्यानात आल्यावर त्याच्या पुनर्जन्माच्या कल्पनेबद्दल 
गूढ राहत नाही. 


बीजनियम 


बुद्धाची कर्मविपाकप्रणाली ही क्तुचक्राप्रमाणे 
अटळपणे घडणारी काये आणि परिणाम याची 
चिकित्सा आहे. सृष्टीमध्ये विशिष्ट सुव्यवस्था 
निर्माण करणारे जे नियम दृष्टोत्पत्तीस येतात, त्यांना 
बौद्ध परिभाषेत क्तु-नियम किवा बीज-नियम 
म्हणतात. तशाच प्रकारची रचना सामाजिक घडा- 
मोडीत असते व ही घडामोड माणसाच्या कृत्यातून 
(कम्म) घडत असते; त्यातूनच नैतिक व्यवस्था 
कुशल किंवा अकुशल निर्माण होते. त्याला सर्वेस्वी 
कारण माणसाचे आचरण असते. बुद्धाने सामाजिक 
घडामोडीतील कम्म-नियम शोधून काढलेले आहेत. 
म्हणून त्याचा धम्म हा एक शोध (१15007०7१५) 
आहे. विशिष्ट कृत्यांतून विशिष्ट परिणाम निष्पन्न 
होतात हे तो सांगतो, म्हणून तो ' मार्गदाता ' आहे. 
कम्माचे चार प्रकार पाडले जातात: 
९१. दिट्ठधम्म वेदनीय कम्म (तात्काळ फळ 
देणारे कम्म), 
२. उपपज्जवेदनीय कम्म (ज्याचा परिणाम 
फार कालांतराने होतो ते कम्म), 
३, अपरापरिय वेदनीय कम्म ( अनिश्चित 
काळाने फळ देणारे कम्म), 
&. अहोसी कम्म (परिणामविरहित कम्म)”. 
चौथ्या कम्माचे असे स्पष्टीकरण देण्यात येते, की 
ते कम्म दु्बेल असल्यामुळे त्याचा काही परिणाम 
न.भा, २ 


होत नाही किवा इतर त्यापेक्षा प्रबळ असलेल्या 
कम्मामुळे ते बाद होते. बुद्धाचे हे कमंविपाकाचे 
(कार्य-परिणामाचे) विवेचन किती परिशुद्ध आहे 
ते सांगण्याची गरज नाही. बुद्धाने केलेली ती शास्त्रीय 
चिकित्सा होती. काल माक्‍संचा विरोधविकासवाद 
याच प्रकारच्या कम्म नियमांनी बंधित आहे असे 
दाखविण्याचा एंगल्सने प्रयत्त केलेला आहे. “ एंगल्सने 
मनुष्येतर सृष्टीस (योग-प्रतियोग-संयोग - थेसिस 
-अंटिथेसिस-सिथेसिस) हा त्रिपुटीक्रम लावताना 
बीजांकुरांचे उदाहरण दिले आहे. ५५% माक्‍संने हाच 
त्रिपुटीक्रम ' भांडवल या ग्रंथात आथिक स्पष्टीकरण 
देताना उपयोगात आणला आहे, असे एंगल्सचे म्हणणे 
आहे. एंगल्सने दिलेले बीजांकुराचे उदाहरण आणि 
बुद्धाचा बीज-नियम; त्याचप्रमाणे त्यांचे आपापल्या 
उपपत्तींसाठी बुद्ध आणि माक्‍सं यांनी केलेले उपयोजन 
यांतील साम्य पाहण्यासारखे आहे. विजयवर्धेन यांनी 
म्हटल्याप्रमाणे “ माक्‍संवाद हे बोद्धधर्माच्या पुस्त- 
कातील फाटलेले पान असून ते चुकीने वाचले गेले 
आहे प ५५ 

समन्वयासंबंधी बोलता बोलता एकाद्या हिंदू- 
सारखे शरद्‌ पाटील बुद्धातून काय कालबाह्य आहे 
हे दर्शविण्याचा अनाठायी प्रयत्न करतात; बुद्धाला 
न समजून घेता. आंबेडकरांचे समग्र ग्रंथ अभ्यास- 
ल्याचा दावा करणार्‍या शरद्‌ पाटलांना आंबेडकरांची 
मार्क्सेवादासंबंघीची आणि बौद्धवादासंबंधीची 
भूमिका ध्यानात येऊ नये काय? बुद्धाचा सम्यक्‌ 
हिंसेचा विचार आणि अराजकवाद यातील फरक 
त्यांना माहीत नाही काय ? अतिशूद्रत्व अथवा 
अस्पृश्यता नाकारून हिंदुधर्माला सोडचिट्ठी दिलेल्या 
बौद्धांना पुन्हा ते पहिल्या पातळीवर आणू पाहतात 
काय? 

बुद्धाचा मागे लोकशाहीचा आहे. माणसांची मने 
वळवून समाज-परिवर्तन करणे हा त्याचा मागे. 
कम्यूनिझम विरोधकांना नष्ट करतो. माणसे ठार 
केली की विरोधच राहत नाही. आंबेडकरांना म्हणू- 
नच कम्युनिझमची कार्य-पद्धती अमान्य आहे. बुद्ध 
आणि माक्‍सं यांच्यामधील मुख्य भेद आहे तो इथे. 
यापुढे शासनविरहित समाजाची कल्पना अशक्य 
कोटीतील ठरेल. आणि जिथे शासन असेल तिथे 
त्याच्यावर देखरेख ठेवणारी प्रतिशक्‍्ती आव्यक 


१० नवभारत 


असते. म्हणून लोकशाहीत विरोधाला महत्त्व असते. 
त्याशिवाय मानवी-समाजाची प्रगती होणार नाही, 
डॉ. बाबासाहेबांनी, कामगारांच्या हुकूमश्ाहीनंतर 
समाजाला कोणत्या ना कोणत्या सरकारची आव- 
हयकता असेल की नाही या प्रश्‍नावर माक्‍संवाद्यांना 
निरुत्तर केलेले आहे. 

माक्‍संला आमचा आंधळा विरोध नाही. ज्यावेळी 
त्याने सांगितलेल्या काही गोष्टी पूर्वीच बुद्धाने सांगि- 
तल्या होत्या असे आम्ही म्हणतो, तेव्हा त्या एक- 
प्रकारे आम्हाला मान्यच असतात. परंतु याचा भर्थ 


संदभ 


सद्‌ 
गाट छेपतेताळ &1व पाड 1118111018 - (>), 111/159. 


मज्झिम निकाय, २/३/१. 


0 धा ६. टु टू नळ 


अनुवाद. 
७. (>), 1/45. 


पफप्रिळ, १९८१ 


सवे माकसंवाद मान्य आहे असा होत नाही. 

दुसरी गोष्ट, ज्यासाठी माक्‍संवादाकडे जायचे 
त्या गोष्टी पुर्वीच बुद्धाकडे असल्यामुळे 'समन्वयाचा 
प्रश्‍न? बोद्धांपुढे नाही. तो माक्‍संवाद्यांपुढे असू शकतो. 
बुद्धाचा मार्ग थोडा दूरचा; परंतु खात्रोलायक आणि 
सुरक्षित मार्गे आहे. बोद्धांना माक्‍्संशी ' तात्त्विक 
समन्वय ' करण्याची म्हणूनच गरज नाही. * व्याव- 
हारिक समन्वय * कोणी किती आणि कसा करायचा 
हा देश-काल-परिस्थितीचा विचार करून 'सोड- 
विण्याचा प्रश्‍न आहे. 


भै 


कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहिरनामा, पान ३९, तळटीप. 

101. 8818881000 81106त78' एण2७ 81 8९७७5, ४०. 1/15. 
मार्क्सचा भोतिकवाद, पा. १०६, पां. वा, गाडगीळ. 

पत्ता ७8 01 उ्या] [श8'% या आंबेडकरलिखित अप्रकाशित निबंधाचा मराठी 


८. जी. आय. पी. रेल्वे दलित वग कमचारी परिषद, १२-२-१९३ ८, आंबेडकरांचे अध्यक्षीय 


भाषण. 
९, अप्रकाशित निबंध. 
१०, (>), 111/168, 169. 
११. कांत, 169. 
१२. 1७ांत, ए॥1/424. 
१३. एंव, ए/369, 370. 
१४. एत, ॥1/370. 


१५. प 8०४७ १110060181, ए०]. गा, ]. 129. 


१६. धम्मपद, पा. ८४. 


१७. प॥॥७ 800160 41100९0181, ४०, शा, 70. 131. 


१८. 107. 


१९. कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहिरनामा, पा. ५८, कालं माक्‍्सं, 


२०. (>), 1४/230. 
२१. मज्झिम निकाय, ६३-६. 
२२. (>), 1॥/281. 


फ्रेडरिक एंगल्स, 


२५, 


ष्‌ ०, 


बौद्धवाद आणि मार्क्सवाद ११ 


: डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना ', पा. ७८, प्रा, रावसाहेब कसबे. 
गृ॥18 3ए०)० 8110600191, ४०]. 11, ७. 130. 

101१, . 162. 

मंथन/दिवाळी अंक १९७९, पा. २५. 

प॥०१४॥७ 01 1). 41110001८8, 0. 62, 53, 6१. 1,. 8. 38167. 
जातिप्रथेचा तुरुंग/३, डॉ. राम मनोहर लोहिया. 

808168 8110 ॥॥110171108, ]. 47. 

डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना, पा. १३०. 

उपतवा७ 81त प॥९ "0७ ० परा8 1१01, ७. 13. 

दत्ता बाळांचे भध्यात्म आणि रजनीश्ांचा समाजवाद, पा, ५७. 

बहिष्कृत भारतातील अग्रलेख, पा. २२९. 

जातिभेद निर्मूलन, पा. २१. 

मुक्ति कोण प्थे ? 

जातिभेद निर्मूलन, पा. ७१, 

उक्त, पा. ६१. 

महात्मा फुले : समग्र वाळूमय, पा. २४०, 

(>), 184. 

बौद्धधर्म और माक्‍संवाद, पा. १६, डॉ. भदन्त आनंद कोसल्यायन्‌. 

8९&ल6त एल] 1, 7१७] 01६18 910 ॥॥'७त॥1 ठर 112015, 0. 2. 
बौद्धघमं और माक्‍संवाद, पा. १८. 

उक्त, पा. १६. 

(>), 7118. 

1॥1त, 0. 186. 

1७०1. 

101व, 111/216. 

४॥॥11.1॥ए1),)/6 (२ए1॥8॥1010058, ४०]. 1, 0. 68; 0७. 1. 3. 11011 012, 
1965. 

(>), 1४/245. 

गृ'॥॥७ 1४४6100 01 3एतत111810-- 7. 1858001 880. 

(>), 17 ]. 236. 

गुंफा, अंक क्र. ३, पा. २, १४ आक्टो. १९७९. 

भगवान बृद्ध आणि त्यांचा धम्म, पा. १९६. 

माक्‍संचा भौतिकवाद, पा. ९० 

1० 1१6४०] 11 016 ॥'0॥11010, 0. 59, 1), 0, ॥]8एए७10118118. 


दि. मा. खेरकर 


४२ 


बुद्धधमं व ऐतिहासिक भोतिकवाद 


नवभारत मासिकाच्या मागील काही अंकांतून 
फुले-आंबेडकरवाद व माक्‍संवाद यांच्यात समन्वय 
होणे आवश्यक आहे हा मुद्दा चचिला आहे. हा सम- 
न्वय कसा होऊ शकतो, यासंबंधी कोणीच काही 
सांगितले नाही. आंबेडकरवाद बुद्धधर्मावर अधिष्ठित 
असल्यामुळे या चर्चेत बुद्धतत्त्वज्ञानाचाही उल्लेख 
येऊन गेला आहे. यावरून बुद्धाचे तत्त्वज्ञान सम- 
न्वयवाद्यांना समजले नसावे असे वाटते. समन्व- 
याच्या अट्टाहासामुळे या तत्त्वज्ञानाचे विकृतीकरणच 
होण्याचा जास्त संभव आहे म्हणून या लेखात बुद्ध- 
धर्मातील काही मूलभूत तत्त्वांची चर्चा करून माक्‍से- 
वाद्यांच्या काही सिद्धान्तांचेही स्वरूप स्पष्ट केले आहे. 
शेवटी डॉ. आंबेडकरांनी वुद्धधर्माकडे कोणत्या दृष्टि- 
कोनातून पाहिले हे स्पष्ट करून माक्‍संवादी म्हणतात 
तसा समन्वय होणे कितपत शक्‍य व उचित आहे 
याचा निर्णय वाचकांवरच सोपविला आहे. 

बुद्धधर्माचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी प्रथम धर्माचे 
मूलभूत अंग कोणते याचा विचार करू. सर्वसाधारण 
मनुष्य ज्या धर्मात जन्म घेतो त्या धर्माचा म्हणजे 
धमसंस्थेचा दास असतो. त्याची धर्माची कल्पना 
संकुचित असते. धमंसंस्थेने सांगितलेल्या आचार- 
विधीचे पालन करणे म्हणजेच धर्माचे पालन करणे 
होय अशी त्याची कल्पना असते, पण भारतात धर्मं 
हा शब्द व्यापक अर्थानेही वापरला जातो. सत्याचा 
'शोध करणे, जीवनाचे रहस्य द्योधून काढणे ह्यालाही 
धर्माचरण असे नाव देता येते. सत्याचा शोध करण्या- 
बाबत हिंदुधरमे व बुद्धधर्म या दोहोमध्ये पुढीलप्रमाणे 
मार्गदर्शन मिळते. 

१) दोन्ही धर्म मनुष्य हा उत्क्रान्तिशील प्राणी 
आहे, तो स्वतंत्र नसुन बद्ध आहे, स्वातंत्र्यप्राप्ती 
करणे हे त्याचे जीवितकार्य आहे असे सांगतात. 


२) माणसास दुःख का होते ह्या प्रश्‍नाबाबत 
दोन्ही धर्माचे जवळजवळ सारखेच उत्तर आहे. हिंदु- 
धर्मात माणसामध्ये असलेला काम दुःख निर्माण 
करतो असे सांगितले आहे (गीता). बुद्धधर्मात तृष्णे- 
मुळे दुःख निर्माण होते असे म्हटले आहे. दुःख- 
निर्मितीचे हे आंतरिक कारण होय. याच्याकडे 
दुलंक्ष करून दु:खविमोचनाचे कल्पिलेले मार्गे चिर- 
स्थायी स्वरूपाचे असु शकत नाहीत. 

३) माणसामध्ये असलेल्या । तृष्णेमुळे मनुष्य 
आसक्त बनतो; यालाच मायेत गुरफटणे असे म्हण- 
तात. दोन्ही धर्मात माणसाने आसकक्‍्तीपासून मुक्‍त 
झाले पाहिजे अशी विधाने आहेत. मनुष्य आसकक्‍्ती- 
पासुन मुक्‍त क्षाला म्हणजे स्थितप्रज्ञ बनतो. या 
अवस्थेत सवं विकार नष्ट होत असल्यामुळे बुद्ध- 
धर्मात याला तिर्वाणाची स्थिती असे म्हटले आहे. 

४) मनुष्य अज्ञानी असल्यामुळे तो सुखाचा शोध 
बाह्य वस्तृत करतो. तो बाह्य वस्तूस अधिकाधिक 
महत्त्व देतो, तसतसे त्याचे दुःख वाढत जाते. पुढे सुख 
बाह्य वस्तुत नसुन ते आंतरिक आहे असा अनुभव 
जसजसा वाढत जातो, तसतसे तो बाह्य वस्तूपासून 
मुक्‍त होत जातो. त्याच्या सुखाची गुणवत्ता वाढत 
जाते. शेवटी सुख पूर्णपणे आंतरिक आहे याचा 
अनुभव भला म्हणजे तो ज्ञानी होतो. 

वरील विवेचनावरून हे स्पष्ट होते की पाश्‍चि- 
मात्त्य धर्मात न आढळणारी उत्क्रान्तीची कल्पना 
फक्त भारतीय धर्मात आहे, हीच धर्माची मूल्भूत 
कल्पना होय. उत्क्रान्तिकल्पनेचा प्रथम उल्लेख सांख्य” 
तत्त्वज्ञानात आढळतो. उत्क्रान्तीची कल्पना मनुष्य 
स्थितिशील नसून गतिशील आहे. हे दर्शविणारी 
आहे. गीतादी अन्य ग्रंथांतही मोक्षप्राप्ती करणे हे 
जीवनाचे ध्येय आहे असे सांगितले आहे. बुद्धधर्मात 


बुद्धघर्म व ऐतिहासिक भौतिकवाद 


मनुष्य सामान्य स्थितीपासुन प्रथमतः अहेतपदास 
पोहोचणे हे जीवनाचे उद्दिष्ट होय असे स्पष्ट केले आहे. 
महुंतपदास पोहोचण्याच्या मार्गाच्या चार पायऱ्या 
कल्पिल्या असुन त्यांवरून मार्गक्रमण करीत असताना 
मनुष्य उत्तरोत्तर आपल्या अज्ञानापासून मुक्‍त होत 
जातो हे दशंविले आहे. ज्याला जीवनाचा कार्य- 
कारणसंबंध समजला आहे असा मनृष्य अज्ञानाचे 
स्वरूप समजून घेऊन त्यातून मुक्‍त होतो, तसतसे 
त्याच्यात मानसिक परिवतंन होत जाते व शेवटी 
तो अहुंताचे स्थान प्राप्त करतो. 

गेल्या शतकात चालंस डाविन या शास्त्रज्ञाच्या 
संशोधनामुळे उत्क्रान्तीची कल्पना जगभर मान्यता 
पावली आहे. फरक एवढाच की, डाविनने उत्क्रान्ती 
सृक्ष्मपेश्षीपासून मनृष्यापर्यंत कशी होत गेली आहे असे 
दाखविले आहे. तर बुद्धधर्मात ती माणसापासून पुढे 
कशी होत जाते हे स्पष्ट केले आहे, जीवनात उत्क्रान्ती 
सुक्ष्मपेशीपासुन मनुष्यापर्यंत झाली हे स्पष्ट झाल्यावर 
ती यापुढेही होत गेली असावी असा अंदाज करण्यात 
आला. बुकारीन, कापिटकीन, नित्से इत्यादी विचार- 
वंतांनी उत्क्रान्तीची पुढची पायरी कशी असावी यावर 
तके केले व त्यावर आधारित तत्त्वज्ञाने रचिली. 
उत्क्रान्तीचा विशेष असा की उत्क्रान्ती एका अव- 
स्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत होत असताना पुर्वीच्या 
अवस्थेतील काही अंश पुढच्या अवस्थेत आढळत 
नाही. उलट या पुढच्या अवस्थेत पुर्वीच्या अवस्थेत 
नसणारा कोणता तरी नवीन अंश आढळतो. यामुळे 
आपणास मागच्या उत्क्रान्तीच्या अवस्थांचे वस्तुनिष्ठ 
आकलन झाले तरी उत्क्रान्तीची पुढची अवस्था कशी 
असेल हे सांगता येत नाही. डाविनने उत्क्रान्ती 
माणसापर्यंत कशी झाली हे सांगितले; त्याच्या पुढची 
अवस्था कशी असावी हे त्यांला सांगता आले नाही. 
तरी पण सामान्य माणसाची उत्क्रान्ती कशी होते 
ह्यासंबंधीचे मार्गदशन बुद्धघधर्मात आढळते. बुद्धाने 
याच्या चार पायऱ्या सांगितल्या आहेत. सामान्य 
माणसाच्या अवस्थेपासुन अहेत अवस्थेश्रत पोहोचत 
असताना मनुष्याचा संविदमध्ये बदल होत जातो; तो 
तो दु:खाच्या कारणापासून मुक्‍त होत जातो. दुःखाच्या 
कारणापासुन (आसक्तीपासुन) जसजसा मुक्‍त होतो 
तसतसा त्याच्या सुखाच्या संकल्पनेत गुणात्मक फरक 
पडत जातो व शेवटी तो निर्वाणाच्या स्थितीस 


4 


पोहोचतो. निर्वाणाच्या अवस्थेत त्याचे सवे विकार 
नष्ट झालेले असतात. 
अत्तवाद व अनत्तवाद 

हिंदुधर्म व बुद्धघधमे यात काही बाबतीत साम्य 
दाखविले आहे, पण या दोहोत फरक का व कसा 
आला ही गोष्ट लक्षात घेणे जरूर आहे. 

भारतात वैदिक काळात धर्माची सुरवात यज्ञ- 
संस्थेपासुन झाली. या संस्थेवर पुरोहितांचे वर्चेस्व 
होते. या आरंभीच्या काळापासुन उपनिषदाच्या 
काळापर्यंत भारतीय विचारात अनेक स्थित्यंतरे 
झाली असली, तरी जीवन स्थितिशील आहे ही 
कल्पना जनसामान्यांत मूळ धरून राहिली. जीवन 
स्थितिशील आहे ह्या कल्पनेवरच सवे तत्त्वज्ञानाची 
व पुढे चातुवेर्ण्याची उभारणी करण्यात भाली. उलट 
बुद्धाने सुरवातीपासुन अनत्तवादाचा पुरस्कार केला. 
तुम्ही ज्याला ज्याला महृत्त्व देता, त्याला त्याला तसे 
महत्त्व नाही ही बुद्धाची शिकवण. मनुष्य ज्या ज्या 
गोष्टीने आकषिला जातो किंवा जी मूल्ये स्वीकारतो 
ती अनित्य होत, ती नित्य आहेत असे समजन 
वागल्याने दुःख निर्माण होते. या शिकवणुकीने लोक 
कमंकांडाचा मार्गे सोडून देऊन संन्यासी होऊ लागले, 
त्यामुळे पुरोहितांत आपली लोकावरील पकड 
नाहीशी होईल, वर्णाश्रमधमंही नष्ट होईल अज्ली 
भीती निर्माण झाली व त्यांनी समाजातील आपले 
स्थान टिकवून ठेवण्यासाठी निरनिराळी शास्त्रे 
रचली व पुर्वीच्या शास्त्रांत बदल केले, ही सामाजिक 
स्थित्यंतरे होत असतानाच भगवद्गीतेचा जन्म 
झाला. भगवद्गीतेने सांख्यतत्त्वज्ञानाची तोडमोड 
करून सवंसंग्राहक अशी विचारसरणी मांडली व 
चातुवेण्येसंस्थेचा पुरस्कार केला. समाज स्थिति- 
शील रहावा म्हणून गीतेने वर्णावर अधिष्ठित अशा 
कतंव्यकर्माचा पुरस्कार केला, गीतेने जीवनातील 
विविध वस्तू ईश्वराच्या विभूती असल्यामुळे त्याचे 
पूजन करणे लाभप्रद होते असे सांगितले. त्या पुळे 
यज्ञयाग केल्याने, पुजाअर्चा केल्याने व वर्ण्याधिष्ठित 
कर्मे केल्याने मोक्षप्राप्ती होते हा विचार दृढ झाला. 
हे तत्त्वज्ञान निर्माण करण्यात गीतेने सांख्यश्ास्त्रातील 
तत्त्वाचा उपयोग केला असला, तरी सांख्यांची 
उत्क्रांतीची कल्पना उखडून टाकली. उदाहरणार्थ, 
व्यक्‍तीची उत्क्रांती तमोगुणाकडून सत्त्वगुणाकडे व 


१४ 


सत्त्वगुणाकडून गुणातीताच्या स्थितीकडे व्हावयास 
हवी, पण गीतेत या गोष्टीचा उल्लेख कोठेच भाढळत 
नाही. गीतेच्या विशिष्ट रचनेमुळे समाज स्थितिशील 
राहण्यास साहाय्य झाले. आपण जी ग्रंथोकक्‍त कर्मे 
करतो त्यांच्याद्वारे मोक्षप्राप्ती होईल अशी लोकांची 
धारणा झाली, पण त्यामुळेच मनुष्य परावलंबी 
बनला, दु:ख कसे होते व त्याची कारणे कशी शोधावी 
व निरसन कसे करावे ह्याचे संशोधन करण्याच्या 
कार्यापासून च्युत झाला. 
बुद्धाने उत्क्तान्तीची दिशा दर्शविली असली, तरी 
डाविनचा उत्क्रान्तीचा सिद्धान्त मान्यता पावला 
त्याप्रमाणे बुद्धाचा सिद्धान्त मान्यता पावू शकला 
नाही हे खरे आहे; व याचे कारणही स्पष्ट आहे. 
उत्क्रान्तीचा प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्षतः प्रत्येकाने 
घेतला तरच त्याचे महत्त्व त्यास पटेल. पण हा 
अनुभव प्राप्त करून घेण्यास जे श्रम घ्यावे लागतात 
ते घेण्याची त्याची तयारी नसते. मनुष्य निरनिराळ्या 
वस्तूंबद्दल आसक्ती वाळगतो, त्यातच धन्यता मानतो. 
त्याच्यापासुन सुटका करून घेऊन स्वातंत्र्याचा नवीन 
अनुभव प्राप्त करण्याची त्याला भीती वाटते, तो रूढ 
सामाजिक कल्पनांतच रुतून राहू इच्छितो, पण जो 
मनुष्य समाजाने घालून दिलेल्या बंधनांत दुःखाचा 
अनुभव घेतो, त्याला ती सामाजिक बंधने झुगारून 
देऊन नवीन मार्गे चोखाळणे शक्‍य होते. 
माणसाची जसजशी उत्क्रान्ती होते, तसतशी त्याची 
सुखाची कल्पना बदलत जाते. त्याच्या सुखाच्या 
कल्पनेत गुणात्मक फरक पडत जातो. सुखाच्या 
कल्पनेत गुणात्मक फरक असतो ही गोष्ट पाश्‍चात्त्य 
देशात जॉन स्टुअटं मील या तत्त्वज्ञाने मांडली. 
त्याची ही कल्पना भारतीय उत्क्रान्तिवादाशी सुसंगत 
अशी आहे. मात्र मीलची स्वातंत्र्याची कल्पना 
सीमित होती. मीलने स्वातंत्र्याचा राजकीय स्वातंत्र्य 
असा अथे केला. यामुळे त्याला त्याची स्वातंत्र्याची 
कल्पना व गुणात्मक सुखाची कल्पना यामध्ये मेळ 
साधता आला नाही. ज्याला आपण राजकोय स्वातंत्र्य 
म्हणतो ते सीमित स्वातंत्र्य होय. ह्या स्वातंत्र्यातही 
मनृष्य अहंभावपूर्ण असतो, व आपल्या विकाराचा 
दास असतो. खरे स्वातंत्र्य अहंभावाचा लय केल्याने 
प्राप्त होते, ही भारतीय कल्पना अवगत असती तर 
आथिक क्षेत्रात त्याने 165868 19170 चे तत्त्व योग्य 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


आहे असे मानले नसते व कदाचित त्याच्या स्वातंत्र्य- 
विषयक विचारास वेगळी दिशा लाभली असती. 

अनेक लोकांस बुद्धाची निर्वाणप्राप्तीची शिकवण 
व आपले दैनंदिन जीवनातील प्रश्‍न याचा संबंध 
दिसत नाही. ह्या गंतागुंतीच्या समाजात मपला 
संबंध व्पव्तीच्या स्वातंत्र्याशी आहे. राज्याचे अधि- 
कार कोणते असावे याच्याशी आहे; आपले प्रश्‍न 
आथिक व सामाजिक आहेत; त्याचा बुद्धाच्या 
शिकवणुकीशी संबंध कोणता असे ते विचारतात. या 
प्रश्‍नाचे उत्तर असे की आपले प्रश्‍न बाह्यतः आथिक 
व सामाजिक दिसत असले तरी ते मूलतः मानस- 
शास्त्रीय आहेत. ते आपल्या जगाकडे पाहाण्याच्या 
दृष्टिकोनाशी संबंधित असतात. माणसाचा प्रश्‍न 
केवळ भाकरीचा नसुत त्यापेक्षा व्यापक आहे. तो 
तृष्णेचा आहे. आपण आहो त्यांपेक्षा काहीतरी 
अधिक बनावे; आपली श्रीमंती, ऐश्‍वये, प्रतिष्ठा 
यांचे प्रदशंन करून, आपण इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहो 
असे भासवावे असे त्याला वाटत असते. व त्यासाठी 
तो पैसा, जात, उपजीविकेचे साधन, धर्म इत्यादी 
साधनांचा उपयोग करीत असतो. माणसाच्या जेवढ्या 
भौतिक गरजा आहित तेवढ्या त्या पूर्ण केल्या की 
झाले; आपण अधिकाचा हृव्य़ास वाळगू नये असे त्यास 
वाटले असते तर त्याला सर्वांच्या सुखाचा दृष्टीने 
आथिक व सामाजिक स्थित्यंतरे घडवून आणणे 
कठीण गेले नसते. पण मनृष्य संग्रहपर (80पृपां8ां- 
11४७) आहे. आपल्या स्वत:च्या स्वार्थासाठी तो 
इतरांना साधन बनवितो, त्यामुळे त्याच्या जीवनात 
कूरता आली आहे. मूळ प्रश्‍न संग्रह्परता नष्ट कर- 
ण्याचा आहे. हा प्रश्‍न सुटला जर जीवनात सुव्यवस्था 
आणता येईल. हा प्रश्‍न मुख्यतः शेक्षणिक आहे, 
आपल्या अहंभावाचे स्वरूप समजून घेऊन योग्य ते 
ज्ञान प्राप्त करण्याचा आहे. हे ज्ञान दुसऱ्याचे अनु- 
करण करून दुसऱ्याच्या कल्पना स्वीकारून प्राप्त 
करता येत नाही. माणसाला ते स्वतःच प्राप्त 
करावे लागते. 

त्याबरोबरच हा प्रश्‍न स्वातंत्र्यप्राप्तीचाही 
आहे. दुसर्‍याच्या अनुभवाने कोणालाही स्वातंत्र्य 
प्राप्त होत नाही. माणसाला दुसऱ्याच्या अनुभवावर 
आधारलेल्या अंतदृंष्टीवर जगण्यापेक्षा स्वतःच्या 
अनुभवाने प्राप्त झालेल्या अंतदेष्टीवर जगावेसे 


बुद्धघर्म व ऐतिहासिक भौतिकवाद 


वाटते. अश्ा प्रकारे जगत असताना जीवनाचा समज 
कसा प्राप्त होईल ह्याचीच शिकवण बुद्धाने दिली. 
आपले प्रश्‍न सोडवत असताना प्रज्ञा व शील यांची 
वृद्धी कशी होते ते दर्शविले, ज्याला जीवनातील 
कार्यकारणसंबंधाचे ज्ञान झाले तो खऱ्या अर्थाने 
प्रज्ञावान व शीलवान बनू शकतो व त्याला जीवनाचे 
सवं प्रश्‍न सोडविणे सोपे जाते. 

काही लोक असे म्हणतील कौ मनुष्य निर- 
निराळ्या मायापाश्यांत अडकलेला असतो हे मान्य, 
त्याच्यामुळे दु:ख तिर्माण होते हेही मान्य. पण सामान्य 
माणसाला त्याच्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्याच्या 
पाशातून मुक्‍त होणे त्याला शक्‍य नसते. येथे मुख्य 
प्रश्‍न असा निर्माण होतो की आपल्याला स्वातंत्र्याची 
खरी तळमळ लागली आहे किवा नाही. ज्याला 
स्वातंत्र्याची तळमळ लागलेली असते तो ह्या दुःख- 
कारक आसक्तोपासून मुक्‍त होत जातो. खरी गोष्ट 
अशी आहे की आज आपली स्वातंत्र्याची कल्पनाच 
बंदिस्त आहे. विविध प्रकारच्या बंधनांनी स्वातंत्र्य 
प्राप्त होते असे आपण समजतो व अश्या बंधनांच्या 
दुष्टचक्रात गुंतून राहातो. पण ज्याला ह्या बंधनामुळे 
सुखाऐवजी दुःखच निर्माण होते हे स्पष्ट दिसते, तो 
ह्या बंधत्तांपासुन मुक्‍त होण्याचा प्रयत्न करतो. 
वस्तुतः हा प्रश्‍न आंतरिक जाणिवेचा आहे. आसक्तीत 
गढलेला मनुष्य नित्याच्या ( 10१1110 ) गोष्टीत 
हर्षे मानतो; पण ज्याला नित्याच्या (100110) 
गोष्टीत कोणताच लाभ नाही असे दिसते तो त्या 
गोष्टीचा त्याग करतो. 

बुद्धाची शिकवण मुख्यत: निषेधक (10881४७) 
आहे. त्याने सामाजिक विकासाचा विचारच केला 
नव्हता. समाजात विधायक काम केले पाहिजे हे 
त्याने सांगितले नाही, असेही म्हटले जाते. ह्या म्हण- 
ण्यात काही प्रमाणात तथ्य असले तरी हा आक्षेप 
बुद्धावर घेण्यापेक्षा त्याच्या शिष्यगणावर घेणे 
अधिक योग्य होईल. बुद्धाच्या शिकवणुकीत जी तत्त्वे 
आहेत त्यांच्या आधारावर त्यांना समाजाच्या बाह्यां- 
गांत परिवतेनाचे कार्य करता आले असते. बुद्धाने 
जीवनाचे भौतिक व आध्यात्मिक असे विभाग पाडले 
नाहीत. त्याने केलेली दुःखाची मीमांसा मानसिक व 
समाजशास्त्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या दु:खास लागू 
पडते; पण त्याचे शिष्य त्याच्या शिकवणुकीच्या 


१५ 


शब्दासच चिकटून राहिले, म्हणून समाज परिवतंनाचे 
कार्य त्यांच्याकडून योग्यरित्या होऊ शकले नाही. 


पण बृद्धाच्या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत समाजरचना 
निर्माण करावयाची म्ह्णजे काय करावयाचे? जेथे 
सर्वेच अनित्य आहे तेथे जीवनाचा विकास कसा 
होणार ? बुद्धाने सवे जीवन अनित्य आहे असे 
म्हटले आहे खरे; पण अश्या जगातही माणसाला 
विवेकाने जगता येते. आपण सध्या आपल्या पूर्वग्रह- 
दूषित अज्ञानाधिष्ठित संकल्पनांमुळे निर्माण झालेल्या 
जगात रहात आहो. पण हे जग अनित्य आहे हे 
बुद्धाच्या वचनावर स्वीकारावयाचे नसुन त्याचा 
प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावयाचा आहे व हा अनुभव 
घेतल्यावर जीवनाची गती लक्षात घेऊन जीवनाच्या 
कोणत्या अंगास कितपत स्थैय द्यावे हा विचार 
आपणास करावयाचा आहे. जीवनात जे जे बदल 
घडवून आणावयाचे ते त्यांचे स्वरूप लक्षात घेऊनच 
घडवून आणावयाचे आहेत. एखादी वस्तू अनित्य 
आहे हे जोपयंत एखाद्याच्या लक्षात येत नाही; 
तोपर्यंत ती नित्य आहे असे मानून चालावे लागेल 
व त्यात त्याला दोष देता येणार नाही. 


बुद्धधर्माचे हे स्वरूप लक्षात न घेताच काही लोक 
बुद्धघर्माचा ऐतिहासिक भोतिकवादाशी संबंध जोड- 
ण्याचा प्रयत्न करतील तर त्यांचे हे कृत्य या दोन्ही 
तत्त्वज्ञानांवर अन्याय करणारे ठरेल. दलित समा- 
जाच्या अज्ञानाचा व गरीबीचा फायदा घेऊन त्यांना 
वर्गकलहात ओढण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात काही 
दलित फसतील; पण त्यामुळे भारतीय संस्कृती व 
बुद्धाचे तत्वज्ञान याच्या विकासास अयोग्य कलाटणी 
मिळेल. कोणत्याही समाजाचा उत्कषं त्या समाजा- 
तील सृजनशील व्यक्तींच्या संख्येवर अवलंबून असतो; 
परकोयाकडून मार्गदर्शन प्राप्त करणाऱ्या पोथी- 
निष्ठामुळे नव्हे. भारतातील माक्‍संवाद्यांना आपल्या 
तत्त्वप्रणालीचा सांधा भारतीय सांस्कृतिक परंपरेशी 
जोडता आला नाही असे प्रा. गं. बा, सरदार म्हण- 
तात ते सवेस्वी खरे आहे. भारताची परिस्थिती 
लक्षात न घेता त्यावर पाठ्चिमात््य विचाराचे कलमं 
केल्याने केवळ दलितांचेच नुकसान होईल असे नसून 
त्यामुळे भारतीय संस्कृतीचे नुकसान होईल. आपल्या 
भौतिक घटनांचे नियंत्रण आध्यात्मिक तत्त्वाने होते 


१६ 


ही कल्पना फक्त भारतीय धर्मातच आढळते. 
व्यक्‍तीच्या उपपत्तीची कल्पना फक्त भारतीय 
धर्मातच स्पष्टपणे मांडली आहे. भगवद्गीतेने तिचा 
उच्छेद केला हो गोष्ट निराळी. 
वुद्धधर्मातील महत्त्वाच्या तत्त्वांचा येथपर्यंत 
मागोवा घेतल्यावर आता आपण मासंवाद किवा 
साम्य़वादाकडे वळू, साम्यवाद ही समाजाचा अभ्यास 
करण्याची एक शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे. समाजाच्या 
दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी होणारे उत्पादन व 
त्याचे विभाजन कसे असावे याचा विचार साम्य- 
वादाने केला आहे; माक्‍संवादाने क्रान्तीचे एक 
शास्त्रच निर्माण केले आहे असे म्हणण्यात येते. पण 
वस्तुस्थिती अशी आहे की उत्पादन व वितरणाच्या 
प्रनाच्या बाह्य स्वरूपाचाच मार्क्सने विचार केला. 
माणसाच्या हेतूचा अभ्यास करून समाजपद्धती कशी 
निर्माण होते हे स्पष्ट करण्याचा माक्‍संने प्रयत्न केला 
नाही. कोणतीही समाजपद्धती ही माणसाच्या मनः 
स्थितीचा ( 118118] 886 ) प्रक्षेप ( ७7००- 
0०101 ) असते. माणसाच्या मनात योग्य तो बदल 
करून समाजात परिवर्तन घडवून आणता येईल ही 
गोष्ट माक्‍संला कधीच उमगली नाही. त्याने संग्रह 
परतेचे म्हणजे तृष्णेचे मानसशास्त्र शोधन काढले 
नाही. आवड्यक असलेल्या वस्तूपेक्षा जास्त वस्तू 
बाळगून त्यांच्या प्राप्तीसाठी मनष्य का धडपडतो 
याचो मीमांसा त्याने कधीच केली नाही. पण मनष्य 
अधिकाधिक लोभ का धरतो हे समजून घेतल्याशिवाय 
णत्याही व्यक्तीस लोभापासुन मुक्‍त होणे कठीण 
जाईल. समाजात आधिक समता प्रस्थापित करण्या- 
साठी मार्क्सवादी हिसेचा मार्ग स्वीकारा असे 
म्हणतात. प्रज्ञा, करुणा, मंत्री यांची वृद्धी करा असे 
सांगत नाहीत. मार्क्सवादी लोक माक्‍संच्या विचारांना 
वेदवाक्याप्रमाणे पुज्य मानतात. माक्‍संवाद हे एक 
शास्त्र आहे असे मानण्यात येते. पण एका विशिष्ट 
परिस्थितीत विशिष्ट भूप्रदेशातील घडामोडीचे 
अवलोकन करून काढलेल्या निष्कर्षास शास्त्र कसे 
म्हणता येईल हे समजणे कठीण आहे. एखाद्याने 
जगाच्या इतिहासाचे अवलोकन करून काही निष्कर्ष 
काढले, तर त्यास महत्त्व देता येईल. पण एका 
विशिष्ट परिस्थितीत काढलेल्या निष्कर्षास त्रिकाला- 
बाधित सत्य मानणे व ते लोकांवर लादणे आत- 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


तायीपणा आहे. त्यामुळे काही देशांत क्रान्त्या होत 
असतील तर त्या क्रान्त्या निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे 
घडलेल्या क्रान्त्या नसून माक्‍संवादाचा प्रभाव 
स्वीकारल्यामुळे लोकांना जी हिंसेची प्रेरणा मिळते 
त्या प्रभावामुळे घडून आलेल्या त्या क्रान्त्या होत 
असे म्हटले पाहिजे. माक्‍संवाद शास्त्र असते तर ह्या 
क्रान्त्या माक्‍संने म्हटल्याप्रमाणे प्रथम औद्योगिक 
राष्ट्रांत घडून आल्या असत्या. पण असे घडून 
आलेले नाही. 

माक्‍संचे विरोधविकासवादाचे तत्त्व हे असेच 
वरवरच्या निरीक्षणावरून निर्माण केलेले तत्त्व आहे. 
समाजाचा विकास संघर्षातून होतो, असे माक्स 
म्हणतो. याचा अथे सहकार्याने समाजाचा विकास 
होऊ शकत नाही असा करावयाचा कापर? विरोध- 
विकासवादाच्य़ा तत्त्वाप्रमाणे कोणतीही कल्पना 
स्वीकारल्यामुळे समाजात एक आघाडी निर्माण होते 
(५1७88). आघाडीला विरोध करणारी दुसरी 
आघाडी निर्माण होते (910]16818). व या दोन 
आघाड्यांच्या संघर्षातून या दोन्हीतील तत्त्वे स्वीकार- 
णारी एक नवीन रचना निर्माण होते (877110- 
818) असे सांगण्यात येते. आथिक परिस्थितीमुळे जे 
वर्ग निर्माण होतात. त्याच्यांत संघष होऊनच इति- 
हासाची प्रगती होते असे माक्स म्हणतो, येथे भांड- 
वल्शाही ही एक आघाडी (1116118), कामगाराची 
हुकूमशाही ही दुसरी आघाडी (9111110818) व 
या दोन्हीच्या संघर्षापासून साम्यवाद्याचे सुखस्वप्नाचे 
वर्गवादरहित राज्य निर्माण होईल हा आदश 
(8711110818). पण या प्रकारचे राज्य रशियात 
वा अन्यत्र कोठेच निर्माण होऊ शकले नाही. माक्‍्सं- 
वाद्यांची विरोधविकासवादाची कल्पना चुकीची होती 
हे स्पष्ट झाले व याचे कारणही उघडच आहे. 
भांडवलदार वर्गात संग्रहूपरतेची (90१18101ए0- 
1088) भावना असते त्याचप्रमाणे भावना कामगार- 
वर्गातही असते. कामगाराचे राज्य आले म्हणून काही 
ती भावना नष्ट होत नाही. ह्या दोन प्रणाली एकत्र 
आल्या म्हणजे माणसाचा अहुंभाव नष्ट होईल किंवा 
त्यांच्यांतील संग्रहूपरता नष्ट होईल असे होत नाही. 
समाज भांडवलशाही असो किंवा भांडवलशाही- 
विरोधी असो, माणसाची तृष्णा तशीच कायम असते. 
समाजाने मार्क्सवाद स्वीकारला व उत्पादनाची 


बुद्धघर्भ व ऐतिहासिक भौतिकवाद 


साधने राष्ट्राच्या हाती आली म्हणजे समाज बदलला 
म्हणजे त्याच्यातील संग्रहपरवृत्ती नष्ट झाली, असे 
होत नाही. म्हणून अश्ना समाजावर सतत नियंत्रण 
ठेवावे लागते. भांडवलश्याहीत माणसाला स्वत:च्य़ा 
विकासासाठी धडपड करण्याचे तरी स्वातंत्र्य असते. 
पण मजुराच्या हुकूमशाहीत हे स्वातत्र्य लोकांकडून 
हिरावून घेऊन त्यात त्यांच्यावर मानसिक गुलामी 
लादली जाते. 

सारांश, माक्‍संवादी म्हणतात त्याप्रमाणे समा- 
जाच्या विकासाचे व्यक्‍तिनिरपेक्ष शास्त्र असू शकत 


नाही. एखाद्या विक्षिष्ट परिस्थितीत असे समाज- 
विकासाचे शास्त्र निर्माण केले तरी ते टिकून राहाणे 
शक्‍य नाही. मनृष्य अर्थाचा गुलाम आहे तोपर्यंत 
असे झास्त्र कदाचित टिकवून धरताही येईल; पण 
माणसाच्या अशानाचा क्षय होऊन अर्थाचे गुलाम 
बनणे अयोग्य आहे ही गोष्ट लक्षात घेतल्यावर अशा 
शास्त्राचे स्वरू्य बदलल्याशिवाय राहाणार नाही. 
बुद्धतत्त्वज्ञानाप्रमाणे कोणतेही सामाजिकशास्त्र त्या 
विक्षिष्ट काळच्या लोकांच्या मानसिक स्थितीचा 
प्रक्षेप (]]7010०॥०॥) होय. ही मानसिक स्थिती 
कायम असताना परिस्थितीप्रमाणे माणसाच्या बाह्य 
अंगात बदल घडवून आणता येतील, पण ह्या बदलां- 
मुळे माणसाच्या मूलभूत प्रकृतीत फरक पडू शकत 
नाही. उलट माणसाच्या जाणीवेत मूलभूत फरक 
पडला म्हणजे त्याने निर्माण केलेल्या शास्त्रात बदल 
झाल्याशिवाय रहात नाही. माक्‍संला जीवनाची ही 
तत्त्वे ( 808 ) लक्षात न घेता आल्यामुळे त्याने 
ऐतिहाप्षिक भौतिकवाद तिर्माण करण्याचा प्रयत्न 
केला, पण तो पूर्णपणे फसला. त्याचा ऐतिहासिक 
भौतिकवाद बरोबर असता तर साम्यवादी राजवट 
आल्यावर राज्य लयास जाईल असे जे भाकित केले 
होते ते खरे ठरले असते. त्याचे हे भाकित खोटे 
ठरले ही गोष्टच ऐतिहासिक भौतिकवाद ठिसूळ 
पायावर आधारलेला आहे ही गोष्ट सिद्ध करावयास 
पुरेशी आहे. 

धर्माच्या बाबतीतही मा्क्संची अशीच चूक झाली. 
धर्म ही अफूची गोळी आहे असे माक्‍संने मानले. 
जो धर्म केवळ भीती व विश्‍वास यावर आधारलेला 
आहे त्यास ही व्याख्या लागू पडेल. पग प्रत्येक 
धर्मास लागू पडणार नाही. उत्क्रान्तिक्रमात माण- 
साचा जसजसा विकास होत जातो, तसतसा त्याच्या 

न.भा. ३ 


-१७ 


धर्मसंकल्पनेतील आश्यय बदलत जातो रानटी माण 
साची धर्माची संकल्पना भोतीवर आधारलेली असते. 
आपल्परा मनातील भीती घालवून देण्यासाठी तो 
देवदेवता, ब्रतवैकल्ये इऱ्यादिकांवर विश्‍वास ठेवतो, 
त्याचा धर्मं बाह्य प्रमाणावर आधारलेला असतो, पण 
माणसाचा जसजसा विकास होत जातो, तसतसे 
त्याच्या धर्माचे स्वरूप बदलते. त्याच्या मनातील 
भीती नष्ट होत जाते, तसतसा त्याचा धमं सृजनशील 
नीतिप्रधान बनतो. मनष्य स्वयं प्रज्ञ झाला म्हणजे 
त्याच्या क्रिया भीतीने घडण्याची शक्यताच नसते. 
अशा स्थितीत धमं व प्रेम हे शब्द समानार्थी बन. 
तात. पाश्‍चात्य देशांत विज्ञानाचा जसजसा विकास 
होत गेला, तसतझ्ली धर्माचो पिछेहाट झाली व अंघ- 
विझ्व्रासावर आधारलेल्या कल्पना गळून पडल्या. 
पण यावरून धर्माचे स्वरूप केवळ विश्‍वासात्मक 
असते असे समजण्याची आवडप्रकता नाहो. एका 
वेगळ्या अर्थाने धर्माचे कायं सत्यज्नोधनाचे आहे असे 
म्हणता येते. हे सत्यशोधन जो करतो त्यास धामिक 
हो संज्ञा देता येईल. बाह्यप्रमाणावर आघारलेला 
स्थितिशील धर्म व सत्यशोधकाचा सृजनशील धमं 
ह्या दोन भिन्न भिन्न गोष्टी आहेत ही जाणीव सदैव 
बाळगणे आवश्यक्र आहे. 

धर्मे ही अफूचो गोळी आहे व भांडवलशाहीच्या 
विनाशाबरोबर धर्माच'ही नाश होईल अशी माक्‍संची 
कल्पना असावी. पण ती पूर्णपणे च्‌क होतो हे आता 
स्पष्ट झाले आहे. रशियात क्रान्ती होऊन सवं सत्ता 
कामगारवर्गाच्पा हातो येण्यास आज साठ वर्षाहू 
अधिक काळ लोटला आहे. या काळात रश्षियात 


विज्ञान व उद्योग यांची प्रचंड प्रमाणात वाढ झालो; 
पण रशियन राज्यकर्त्यांना धम नष्ट करण्यात यज्ञ 


मिळाले नाहो. याचे कारण असे को धर्माचा उगम 
केवळ बाह्य गोष्टीत असतो. धर्म भांडवलशाहीच्या 
आश्रयाने राहातो असे जे धर्माचे निदान करण्यात आले 
होते ते पुर्णपणे चूक होते. धर्माचा उगम माणसाच्या 
भोतीमध्ये असतो व केवळ विज्ञान व तंत्रविद्येच्या 
प्रगतीमुळे लोकांची भीती नष्ट होत नाही. रशिय- 
नांनी धर्माचे मानसशास्त्र लक्षात न घेऊन तो नष्ट 
करण्याचा प्रयत्न केला, धर्माचा उच्छेंद करण्यास 
ऐतिह'सिक भौतिकवाद पुरेसा आहे असे त्यांना 
वाटले; पण त्यात ते फसले ही एकच गोष्ट ऐतिहासिक 
भ्रौतिकवाद तोकडा आहे हे सिद्ध करण्यास पुरेशी 


शट 


आहे. ज्यांना धर्माच्या मानसशास्त्राचे आकलन झाले 
.नाही ते लोकांमधील धामिक' अंधविश्वास नष्ट करू 
शकत नाहीत. भारतातील जातिभेद धमंकल्पनांवर 
आघारलेले आहेत. ते ऐतिहासिक भौतिकवाद तत्त्व 
समोर करून नष्ट करता येणार नाहीत. 

कोणत्याही समाजात मूलगामी धामिक परिवर्तन 
घडवून आणू इच्छिणारांनी काही गोष्टी लक्षात घेणे 
जरूर असते. त्यापैकी एक मुख्य गोष्ट ही, की एखादा 
विश्वास जितका जुना असेल तितक्‍या अधिक प्रमाणात 
त्याचे मनावर दृढ संस्कार झालेले असतात व तित- 
क्याच अधिक प्रमाणात तो विश्वास घालवून देणे 
जिकोरीचे असते. म्हणून कोणत्याही तत्त्वज्ञानाच्या 
आधारे लोकांचा विश्‍वास सहजगत्या घालवून देता 
येईल असे म्हणणे चूक ठरते. दुसरी गोष्ट अशी कौ 
मनुष्य कोणता ना. कोणता विश्‍वास स्वीकारतो, 
तेव्हा तो विश्वास त्याची कोणतीतरी गरज भागवत 
असतो. एखादी भ्रामक कल्पना एखाद्या समाजाने 
स्वीकारली असेल, तर ती कल्पना त्या समाजाची 
कोणती अज्ञानजन्य गरज भागविते हे पहाता आले 
पाहिजे व ही गरज कोणत्या प्रकारचे ज्ञान देऊन 
नष्ट करता येईल हे पाहिले पाहिजे. म्हणजे येथे 
कार्यकारणसंबंधाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
समाजाची ही गरज नष्ट करणे म्हणचेच समाजाला 
सूज्ञ बनविणे होय. या प्रकारचा प्रयत्ल न करता 
केवळ धाभिक कल्पना म्रामक होत असा प्रचार 
करून समाजाचे अंधविश्वास घालवून देता येत 
नाहीत. 

. माक्‍संवाद्यांची त्यांच्या तत्त्वप्रणालीवर जी श्रद्धा 
असते, तिची तुलना भीतीवर अधिष्ठित धर्म मान- 
णाऱ्या लोकांच्या श्रद्धेशी करता येईल. धाभिक व 
माक्‍सेवादी असे दोन्ही प्रकारचे लोक आपल्या तत्त्व- 
प्रणालीचे दास असतात. दोघांनीही जीवनाचा 
खोलवर विचार केलेला नसतो. आपल्या तत्त्वप्रणा- 
लीचा आश्रय केल्याने आपले जीवन सार्थकी लागेल 


असा विःवास त्यानी बाळगलेला असतो. दोन्ही 
प्रकारच्या लोकांनी धर्माचे सृजनशील कार्य असू 


शकते, या मुद्द्याचा विचारच केलेला नसतो. तरीही 
माक्‍संवादी लोक धामिक लोकांपेक्षा आपल्याला 
अधिक समजते या भावनेने वागत असतात, व 
हिंसेचे समर्थन करतात. लास्की, गांधी, सिडने वेब 
इत्यादी छोकांती समाजाचे प्रश्‍त सोडविण्यासाठी 


नवभारत 


पम्निळ, १९८१ 


जी भंतदेष्टी दिली तिचा वापर करून आपल्या 
तत्त्वप्रणालीस मुरड देण्याचे कार्य त्यांना जमत नाही. 

या व यासारख्या अनेक मुह्यांचा विचार न कर- 
ताच मार्क्सवादी अट्टाहासाने आपल्या कल्पना मांडत 
असतात. त्यांचे ठ्यवहार इतर प्रवाहपतित लोकां- 
सारखेच असतात. मानवी जीवनाचे सर्व व्यवहार- 
मुख्यतः आथिक व्यवहार- आपण शोधून काढलेल्या 
नियमाने घडतात. त्यात मानवो बृद्धी व शील यांना 


स्थान नाही अशी त्यांची धारणा असते, जीवनाचे 
प्रत्यक्ष निरीक्षण न करता व स्वतंत्र बुद्धीचा वापर 
न करता कोणत्याही घटनेचा माक्‍संची वचने उद्धृत 
करून अर्थे लावणे हे यांचे काम. या लोकांच्या 
शिकवणीमुळे व कृत्यामुळे समाजातील व्यक्‍ती 
अधिकाधिक प्रमाणात मूढपणे वागू लागल्या तर 
त्यात आइचर्य वाटण्याजोगे काही नाही. 

भारतीय धर्माचे स्वरूप व माक्‍संवाद यावर 
विचार केल्यावर आता भापण डॉ. आंबेडकरांच्या 
विचाराकडे वळू डॉ. आंबेडकरांना बुद्धाच्या धर्मा- 
बद्दल विलक्षण ओढ असली तरी त्यांनी बुद्धधर्माच्या 
सर्वे अंगांचा सांगोपांग विचार केला नाही. बुद्धाच्या 
अनेक अनुयायांप्रमाणे त्यांनी फक्त नैतिक दृष्टि- 
कोनातूनच धर्माचा विचार केला. सदाचार हा 
धर्माचा इ१वास आहे असे ते म्हणत. हिंदुधर्मातील 
अनेक दोष बृद्धधर्मामुळे घालवून देता येतील व 
समाजात समता स्थापन करता येईल असे त्यांना 
वाटे, डॉ. आंबेडकरांनी बुद्धधर्माच्या सवे अंगांचा 
विचार केला नाही हो गोष्ट 'बुद्ध व त्याचा धम्म 
या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेवरूतन स्पष्ट होते. वृद्धाने चार 
आययंसत्यांची (संक्षिप्त प्रतीत्यसमुत्पादाची ) शिकवण 
दिली, दु खाचे कारण तृष्णा असते हे सांगितले. डॉ. 
आंबेडकरांना हे मान्य असल्याचे दिसत नाही. त्यांचा 
दृष्टिकोन केवळ उपयुक्‍ततावादाचा होता. फ्रेंच 
राज्यक्रान्ती लोकशाहीच्या समता, स्वातंत्र्य व बंधुत्व 
या तीन तत्त्वांसाठी झाली आहे असे सांगितले गेले. 
डॉक्टरसाहेबांना ही तत्त्वे प्रिय होती. ह्या तत्त्वाची 
प्रतिस्थापना केल्यानेच लोकशाहीचा विकास होईल 
असे त्यांना वाटे. हीच तत्त्वे बुद्धाच्या प्रज्ञा, करुणा, 
मंत्री या तत्त्वांचे अनुसरण करून जनसामान्यात 
रुजवून लोकशाहीचा विकास साधता येईल असे 
त्यांना दिसले, म्हणून त्यांनी बुद्धघर्म आपला मानला. 
हा धमे समतेवर भर देणारा, चातवेर्ण्याचा बिमोड 


बुद्धघर्म व ऐेतिहासिक भौतिकवाद 


करणारा व मूळ भारतीय संस्कृतीला जवळचा म्हणून 
त्यांनी त्याला मानले. डॉ. आंबेडकरांनी बुद्धधर्माचा 
मानसशास्त्रीय अंश विचारात न घेता समाजशास्त्रीय 
अंशच तेवढा विचारात घेतला व योग्य धामिक 
शिक्षणाने समाजाचे पुनरुत्थान घडवून आणता येईल 
असे मानले. न 
साम्यवादी लोक वर्गकलहाची जी भाषा वापर- 
तात, ती डॉ. आंबेडकरांना मान्य होणे शक्‍य नव्हते 
हे त्यांच्या बुद्ध व त्याचा धम्म या ग्रंथाचे वाचन 
करणाऱ्याच्या सहज लक्षात येईल. आंबेडकरांनी 


माक्‍संवाद्यांचे ऐतिहासिक भोतिकवादाचे तत्त्वज्ञान 
नाकारले. त्यांची स्वातंत्र्यावर अशीच श्रद्धा होती. 


त्यांचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उत्क्तांतिकारी 
समाजवाद्याचा होता. त्यांना ही उत्क्रांती बुद्धधर्माच्या 
माध्यमातुन घटनात्मक मार्गाने घडवून आणून 
सामाजिक व आथिक बदल करावयाचा होता. 
माक्‍सेवाद्यांना समाजपरिवतंनासाठी वगंकलहा- 
शिवाय अन्य मार्ग दिसत नाही. पण विरोधविकास- 
तत्त्वाने जातिसंस्था कशी नष्ट होईल हे कोणीच 
आतापर्यंत स्पष्ट केले नाही. डॉ. आांबेडकरांता 
मात्र. जातिभेद व वर्गंभेद योग्य शिक्षणाने नष्ट 
करता येतील असे वाटे. त्यांचा प्रयत्न आगरकरी 
स्वरूपाचा होता. म्हणूनच त्यांनी भारतात बुद्ध- 
धर्माचा प्रसार करण्याचे ठरविले होते. जेथे हे भेद 
शिक्षणाने नष्ट होत नाहीत असे दिसले असते तेथे 
त्यांनी लढा देण्याचाही विचार केला असता. पण 
त्यांचा लढा बुद्धाच्या शिकवणुकीच्य़ा पाइवंभूमीवर 
अहिसक स्वरूपाचा राहिला असता व तो केव्हा, 
कोठे व कोणत्या प्रकारे द्यावा हे त्या वेळची परि- 
स्थिती पाहून ठरविले असते. लोकांना योग्य शिक्षण 
न देताच वर्गीय लढ्याचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या गळी 
उतरवून त्याना हिसक बनविणे आंबेडकरांना मान्य 
होण्यासारखे नव्हते. 

सध्याच्या काळी भारतात धर्माच्या माध्यमातून 
सामाजिक परिवतंन घडवूत आणावयाचे असेल तर 
त्याच्यासाठी बुद्धधर्मासारखा नीतिपर दुसरा धर्मं 
नाही. हे परिवतन कसे घडवून आणावयाचे याचे 
तंत्रही काही प्रमाणात बुद्धधर्माच्या इतिहासात 
सापडते. प्राचीन काळी बुद्धाच्या शिष्यांनी बृद्ध- 
धर्माचा भारतात व भारताबाहेर प्रसार केला. 
त्यांनी जातिभेदाचा उच्छेद केला; राहाणीमध्ये बडे- 


-१९ 


जाव वाढविण्याऐवजी राहाणीची गुणवत्ता वाढवा 
असा लोकांस उपदेश केला. हिंदुघर्मातील हिसेस 
त्यांचा विरोध होता. त्यांच्या प्रयत्नाने भारतात 
नवीन कल्पना व कला यांची वृद्धी झाली. त्यांनी 
नालंदा व तक्षशिला यांसारखी शिक्षणाची भव्य केंद्रे 
स्थापन करून शिक्षणास ऊजितावस्था' प्राप्त करून 
दिली. आजच्या भारतात याच प्रकारचा प्रयत्न 
भाजही करता येऊ शकेल. बुद्धाच्या तत्त्वज्ञानाच्या 
साहाय्याने भारतीय तत्त्वज्ञानातील वंगुण्ये दूर सारता 
येतील व आजच्या परिस्थितीशी सुसंगत असे बदल 
भारतीय शिक्षणपद्धतीत घडवून आणता येतील. याच 
प्रकारचे कार्ये करण्याचा डॉ. आंबेडकरांचा विचार 
होता. त्यांनी बंगलोरवजीक पाच एकर जमीन 
खरेदी केली होती व तेथे एक संशोधनकेंद्र स्थापन 
करण्याचे ठरविले होते. धमंप्रसारा्थ लोकांना 
प्रशिक्षण देण्याचीही त्यांची योजना होती. बुद्ध- 
धर्माच्या प्रचारास नुकतीच सुरवात केली होती. 
त्यांच्या अकाली मृत्यूमुळे हे काम प्रभावीपणे पुढे 
चालू राहिले नाही. 

कोणतीही नवीन कल्पना समाजातील सवच थरां- 
तील लोक एकदमच स्वीकारतील असे नसते. 
समाजातील स्वतंत्र विचाराच्या सुसंस्कृत लोकांना 
त्या कल्पनेचे आकलन लवकर होते; व हे लोक स्वतः 
प्रयत्न करून समाजातील निम्नस्तरातील लोकांत 
ती नवीन कल्पना पसरवितात. कोणत्याही कल्पनेद्वारे 
समाजपरिवतेन घडवून आणण्यासाठी वर्गकलहाची 
गरज असते, असे म्हणणे बरोबर नाही. भारतात 
जातिभेद व वर्गभेद नष्ट करण्यासाठी, व राज्य- 
घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सामाजिक परिवतंन 
घडवून आणण्यासाठी वर्गकलहाच्या तत्त्वज्ञानाची 
गरज नाही. लोकांना केवळ जातिभेद किवा वगंभेद 
तष्ट करा असे सांगूनही चालणार नाही. या परि- 
वर्तेनासाठी सत्यधर्माचे समग्र दर्शन त्यांच्यासमोर 
उभे केले पाहिजे. दु खाच्या कारणाची मीमांसा 
करून आपले दु:ख आपणच कसे वाढवीत आहो हे 
त्यांना पटवून दिले पाहिजे. त्यांची प्रज्ञा व शीलं 
य़ांची वृद्धी होईल असे प्रयत्न क्षाले पाहिजेत. हे 
करता आले तर जातिभेद व वगगभेद नष्ट करण्या- 
साठी वेगळे प्रयत्न करावे लागणार नाहीत. धरमे- 
शिक्षणामुळे जनतेची जाणीव उन्नत करता आली तर 
जनताच आपल्यातील जातिभेद व वगंभेद नष्ट करील, 


र कककेपाचाच्ट 


रा. पां. निपाणीकर 


महानुभाव पंथाचे अवेदिकत्व $ एक पुनर्विचार- पुरवणी 


* नवभारत ! च्या ऑक्टोबर १९८० च्या अंकात 
प्रस्तुत लेखकाने “ श्रीचक्रधरोक्त आचार्य कोण? ? 
या शीषंकाचा एक लेख लिहून 'आचार्या नरक 
या श्रीचक्रधरोक्त सुत्रातील आचायं शब्दाचा अथं 
* बैदिक आचायं ? असा होऊ शकत नाहीव ते 
महानुभाव पंथाच्या अवैदिकत्वाचे प्रमाण होऊ 
दकत नाही, असे दाखवून दिले होते. त्या लेखात 
महानुभाव पंथ व त्याचे वाडूमय या विषयांचे 
व्यासंगी विद्वान डॉ. वि. भि. कोलते यांनी त्या 
सूत्राचा केळेला अथ कसा चुकीचा आहे, हे दाख- 
विणे आवश्यक होते, म्हणून त्यांच्या या संबंधातील 
लेखाचा संदर्भ द्यावा लागला होता. त्यानंतर डॉ. 
कोलते यांनी * नवभारत ' च्या डिसेंबर १९८० च्या 
अंकात “ श्रीचक्रधरोक्त आचार्य कोण ? ' याच 
इशिषंकाचा एक लेख लिहून ' आचाय म्हणजे वैदिक 
आचायं ' हे आपले मतच बरोबर असल्याचे म्हटले 
आहे. 

डॉ. कोलते यांनी आपल्या या नवीन लेखात 
६ प्रकरणवश्या त ल आख्यायिका दुरुस्त स्वरूपात 
मांडली आहे. या दुरुस्त आख्प़ायिकेत * शंकराचार्या 
एवजी “ भटाचार्यां 'चा उल्लेख आहे व त्यांच्या 
नरकप्राप्तीचे कारण हिसारूपी पाप हे देण्पात आलेले 
आहे. या आख्प्रायिकेतील ' भटाचायं' म्हणजे कोण, 
याचा खुलासा डॉक्टरसाहेबांनी केला असता, तर 
बरे झाले असते. ' भटाचायं ' अथवा ' भट्टाचायं ' 
हे नाव शंकराचार्यांचे एक ज्येष्ठ समकालीन अस- 
णाऱ्या कुमारीलभट्टांचे आहे व त्यांनीही बौद्ध मताचे 
खंडन करून वेदप्रामाण्याची व वैदिक धर्माची 
पुनःस्थापना केलेली होती, हे प्रसिद्धच आहे. कुमा- 
रीलभरट्ट हे कट्टर मीमांसक अर्थात्‌ कमंमार्गी होते. 
सवच मीमांसकांनी वदिक यज्ञांचा जोरदार पुरस्कार 
केलेला होता. किंबहुना वेद हे ' क्रिप्राथं ' आहेत, 
असे त्यांचे मत होते. यज्ञात पशुवध होत असल्याने, 
कोणत्याही हिसेला पाप मानणाऱ्या श्रीचक्धर- 
स्वामींच्या दृष्टिकोणातुन ते नरकाचे अधिकारी 
ढरणे स्वाभाविक आहे. 


पण खरा प्रश्‍न निराळाच आहे. डॉ. कोलत्यांनी 
दिलेली दुरुस्त आख्यायिका प्रमाण मानली तरी 
त्यामुळे ' आचाय ₹ वैदिक आचायं ' हे समीकरण 
कसे योग्य ठरते? कारण संदर्भ भटाचार्यांचा 
असल्यामुळे ' आचार्या नरक * म्हणजे * भटाचार्यांना 
नरक हाच श्रीचक्रधरस्वामींना अभिप्रेत असलेला 
अर्थ मानला पाहिजे. यावर डॉक्टरसाहेबांचे म्हणणे 
असे की जर “भटाचार्यांना नरक' हाच अथे 
श्रीचक्रधरांना सांगावयाचा असता, तर त्यांनी सरळ 
* भटाचार्या नरक? असे म्हटले असते, ' आचार्यानरक' 
असे म्हणून “आचार्य ' हा मोघम व सामान्य शब्द 
वापरला नसता. “* भटाचार्या नरक ' असे म्हणण्या- 
ऐवजी “आचार्या नरक ' असे म्हणण्याची दोन कारणे 
संभवतात, एक म्हणजे श्रीचक्रधररस्वामींची सुत्रमय 
हली. सूत्रे ही ' अल्पाक्षर १? असल्याने ' भटाचार्या 
या चार अक्षरी शब्दाऐवजो 'आचार्या' हा तीन 
अक्षरी शब्द वापरणे त्यांना अधिक सोईचे वाटले 
असावे. दुसरे असे कौ, ' आचायं !' ही पदवी किवा 
उपाधी असल्याने मागील वाक्य़ाते एखाद्या व्यक्तीचा 
उपाधीसह नामोल्लेख आला असल्यास पुढच्या 
वाक्यात केवळ उपाधीनेदेखील त्या व्यक्तीचा बोध 
होऊ शकतो. उदाहरणार्थ मागोल वाक्यात ' डॉक्टर 
कोलते ' अता नामोल्लेख करून पुढच्या वाक्यात 
केवळ ' डॉक्टर ' असा उल्लेख केला, तर्‌ या ' डॉक्टर 
शब्दाचा अर्थ * डॉक्टर कोलते असा मर्यादित 
स्वरूप'तच घ्यावा लागतो, ' सर्वे डॉक्टर ' असा 
घेऊन चालणार नाही. मागे विष्णुशास्त्री चिपळूण" 
करांचे नाव आले असेल, व त्यापुढे ' शास्त्रीबुवा ' 
असा उल्लेख आला, तर त्या ' शास्त्रीबुवा ' शब्दाचा 
अर्थ विष्णुशास्त्र्यांपुरताच मर्यादित करावा लागतो, 
इतर सवं शास्त्रीबुव्ांता त्यातुन वगळावे लागते, 
हे सांगावयास नकोच. खुद्द डॉक्टर कोलतेदेखील 
* आचार्य ' शब्दाचा अथे ' सवं आचायं ' असा कर- 
ण्प़रास तयार नाहीत तसा अर्थ केल्यास श्रीचक्रघर- 
स्वामीचे पट्टशिष्य व महानुभाव पंथाचे पहिले 
भाचाये जे नागदेवाचायं, त्यांनाही नरक मानावा 


महाजुभाव पंथाचे अवैदिकत्व : एक पुनर्विचार- पुरवणी 


लागेल, कारण तेही आचायंच होते. स्वतः 'नागदेवा- 
वार्यांनीच ही शंका बोलून दाखविलेली आहे. डॉ. 
कोलते यांना ' आचार्य ' शब्दाचा व्यापक अर्थ मान्य 
असला, तरी त्यांनाही ' स्व आचार्यांना नरक? हा 
अथे मान्य नाही. ' आचाय ' म्हणजे “* भटाचायें 
आणि त्यांच्या उपलक्षणेने तत्सदृश भाचार्यंच' त्यांना 
अभिप्रेत आहेत. म्हणजे एका बाजूने ते  आचायं 
झाब्दाचा अथ फक्त भट्टाचार्यापुरता मर्यादित न 
करता व्यापक करावा, असे म्हणतात, तर दुसरीकडून 
ते त्याच ' आचाय ' शब्दाचा अथे भटाचायं व तत्स- 
दृश आचार्यांपुरता मर्यादितही करतात. 

: आचाय ' शब्दाच्या अर्थाबद्दल प्रस्तुत लेख- 
काचाही फारसा आग्रह नाही. डॉक्टरसाहेबांनी जो 
अर्थ केला, तो स्वीकारण्यासदेखील त्याची हरकत 
नाही. पण त्यामुळेसुद्धा डॉक्टरसाहेबांचे ईप्सित साध्य 
हीणार नाही. याचे कारण असे को डॉक्टरसाहेबांनी 
जी गृहीतकृत्ये म्हणून धरली आहेत, तोच खरी 
नाहीत. पहिली गोष्ट अश्नी कौ, डॉक्टरसाहेबांनी 
गृहीत धरल्याप्रमाणे सर्वच यज्ञांत हिसा होते, हे खरे 
न ही. अग्निहोत्र, इप्टी यांसारख्या अनेक यागांत 
पशुवध होत नाहो. शिवाय ज्या यागांत पशुहिंसा 
सांगितलेली आहे, त्य़ांच्या बात्रतीतदेखील प्रत्यक्ष 
पश्ुयागाऐवजी “ पिष्टपश्नुयागा'चा विधी अनेक 
वैदिक आचार्यांनी सांगितलेला आहे. उदाहरणाथ, 
श्रोचक्रधरस्वामींचे एक समक!लीन वैदिक आचाय 
व द्वैतमताचे प्रवर्तक श्रीमध्वाचार्‍ये यांनी यज्ञांतील 
पशुहिसा बंद करून पिष्टपशुयागाचा पुरस्कार केलेला 
होता. या मुद्द्याकडे डॉक्टरसाहेवांचे दुलंक्ष झालेले 
दिसते. दुसरी गोष्ट अज्ञा की पशुवधात्मक यज्ञ हे 
वैदिक मार्गाचे अविभाज्प़ अंग आहे, हा डॉक्टर 
साहेबांचा सिद्धांतदेखील बरोबर नाही. असे यज्ञ हे 
विक्षिष्ट कामनापूर्तीसाठी असल्याने, त्यांना काम्य 
कर्मे असे म्हणतात. ज्यांना विशिष्ट कामनापूर्ती 
व्हावी, असे वाटत असेल, त्यांनी ते यज्ञ करावयाचे 
असतात, इतरांना ते करण्याचे कारण नसते. उदा- 
हुरणाथं ज्याला स्वर्गाची अपेक्षा असेल, त्यानेच 
ज्योतिष्टोम यज्ञ करावा, ज्याला वृष्टीची कामना 
असेल, त्यानेच कारीरीनाम इष्टी करावी, ज्याला 
स्वाराज्याची आकांक्षा असेल, त्यानेच राजसूय 
करावा, इतरांनी ते याग करावे, ही अपेक्षा नाही. 


२१ 


कारण या यज्ञाबद्दलच्या वैदिक विधिवाक्यांतच 
मुळी * ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ', “ कारीर्या 
वृष्टिकामो यजेत , * स्वाराज्यकामो राजसूयेन 
यजेत ' अशी शब्दयोजना आहे. त्यामुळे हे यज्ञ 
काय, किवा नंतरच्या काळातील ब्रतेवकल्ये काय, 
ही सर्वे काम्य कर्मे असल्याने, ती सर्वांनी केलीच 
पाहिजेत, असा कोठेही भाग्रह नाही. ज्यांना विशिष्ट 
फलाची अपेक्षा असेल, त्यांनीच ती कमे करावयाची 
असतात. अज्शा परिस्थितीत त्यांना वैदिक मार्गाचे 
अविभाज्य अंग कसे म्हणता येईल ? अर्थातच यज्ञीय 
हिंसेला विरोध म्हणजेच अरवदिकत्व हे समीकरण 
बरोबर ठरत नाही. अद्वैत म्हणजच व॑दिकत्व, यज्ञ- 
यागादिकमंकांड व त्यातील पशुहिसा म्हणजेच 
वैदिकत्व, अशा विपरांत कल्पना जनमातसात दृढमूल 
झाल्या व त्यामुळेच महानुभाव पंथ अर्वदिक अस- 
ल्याची समजत प्रचलित झाली असावी. विद्ज्जनांनी- 
देखील याच कल्पना उराशी बाळगून महानुभावांना 
अवैदिक ठरवावे, हे मात्र मोठे आइचये आहे. 
श्रीचक्रधरवचनातील आचायं म्हणजे (डॉ. कोलत्यांचे 
मत स्वीकारले तरोही) * भटाचा्यं व तत्सदृश 
(> यज्ञीय हिसेचा पुरस्कार करणारे ) आचाये 
ठरतात. “सर्वे वैदिक आचार्य' हा अथं त्यातून 
निघत नाही. अल्ला रीतीने महानुभाव पंथाच्या 
अरवदिकत्वासाठी डॉ. कोलत्यांनी पुढे आणलेले हे 
प्रमाण अगदीच निरुपयोगी ठरते. 

* तुझेनि मुखे अशास्त्रीय न नीगे को:' असे 
प्रशस्तिपत्र श्रीचक्रधरस्वामींकडून ज्यांनी मिळविले, 
ते श्रीचक्रधरस्वामींचे पट्ट शिष्य व महानुभाव पंथाचे 
पहिले आचार्य नागदेवाचाये स्वतः श्रीचक्रघर- 
स्वामींच्या नित्यपूजेच्या वेळी वेदातील पुरुषसूक्ताचे 
पठण करीत असत', असा स्पष्ट उल्लेख महानुभाव 
पंथाचे द्वितीय आचाय बाइदेवबास किवा भावेंदेव 
वप्पास यांनी आपल्या “ पुजावसर ' नामक ग्रंथात 
केलेला आहे. या बाइदेवबासांना श्रीगोविदप्रभ व 
श्रीचकधर या दोघांचेही सान्निध्य लाभलेले होते 
व त्यांची ह्या दोघांवर फार मोठी निष्ठाही अस 
ल्याचे ' स्मृतिस्थळा'वरून दिसुन येते'. तेव्हा त्यांनी 
लिहिलेली ही पुरुषसृक्‍तपठणाची हकीगत प्रमाण 
मानल्यावाचून गत्यंतर नाही. या पुरुषसुकक्‍्तात 
देवांनी केलेल्या यज्ञाचे वर्णन येते.' या यज्ञापासूनच 


२२ 
सवं प्राणी, चारही वेद इत्यादी सृष्टी निर्माण झाली 
असे त्यात सांगितले आहे.” याच सुकतात यज्ञाचा 
भाग म्हणून पुरुषरूपी पशूला बांधून” त्याचे तुकडे 
केल्याचेही' वणंन येते. पुरुषमेधाचे हे वर्णन रूपका- 
त्मक अथवा प्रतीकात्मक मानण्याचा प्रघात आहे. 
पण ते काहीही असले तरी यज्ञाचे आणि त्यातील 
पुढषपशुबंधनाचे व पशुहृत्त्येचे वणन ज्यात येते, 
अशा पुरुषसुक्‍ताचे नित्यपठण करण्याची परवानगी 
श्रीचक्रधरस्वामींनी नागदेवाचार्यांना दिली होती, 
याबद्दल संशय राहात नाही, कारण आपल्या नित्य- 
पूजेच्या वेळी नागदेवाचार्यांच्या या पुरुषसुकक्‍्तपठ- 
णाला त्यांनी कोठेही हरकत घेतलेली दिसत नाहो. 
श्रीचक्रघधरस्वामींच्या चरित्रातील या प्रसंगावरून- 
देखील “ भाचायं ' म्हणजे ' वैदिक आचाय ' हा अर्थ 
श्रीचक्रधरस्वामींना अभिप्रेत असेल, असे वाटत नाही. 

शेवटी डॉ. कोलत्यांनी दिलेल्या 'प्रकरणवशा!च्या 
दुरुस्त पाठाबद्दल एक झांका प्रदशित करावीशी वाटते. 
या दुरुस्त पाठात नृसिहारण्य नावाच्या संत्याशाने 
वेदांची प्रतिष्ठापना करणार्‍या भट्टाचार्यांना 'ऐसे ते 
पुण्यपावन आचार्ये ' असे म्हणून गौरविलेले दिसते. 
नृसिहारण्य हे संन्यासी होते, हे त्या आख्यायिकेत 


संदर्भ व टीपा: 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


स्पष्टच आहे, पण ते कोणत्या संप्रदायाचे संन्यासी 
होते, हे तेथे स्पष्ट होत नाही; मात्र त्यांच्या नावा- 
तील * अरण्य ' या उपपदावरून ते झ्ांकर अद्वैत 
संप्रदायाचे संन्यासी असावे असे वाटते; कारण पुढे 
इ, स.च्या चौदाव्या हतकात विजयनगरसाम्राज्याला 
प्रेरणाभूत ठरलेले * विद्यारण्य ? हे शांकर अद्वैत 
संप्रदायाचे संन्यासी म्हणून प्रसिद्ध आहेत व त्यांच्या 
नावात ' अरण्य” हे उपपद येते. नृसिहारण्य हेही 
विद्यारण्यांप्रमाणेच श्ांकरद्वैतसंप्रदायी संन्यासी अस- 
ण्याचा फार मोठा संभव दृष्टिआड करता येत नाही. 
कोणीही शांकरद्दतसंप्रदायी संन्यासी वेदांच्या प्रतिष्ठे- 
बद्दल शंकराचार्यांचा गुणगौरव करण्याचे सोडून 
शंकराचार्यांनी ज्या मीमांसकांचे खंडन केले, त्या 
मीमांसकांचे अग्रणी असणाऱ्या *भटाचार्यांचा (5 
कुमारील्भरट्टांचा) गौरव करील, हे शक्‍य वाटत 
नाही. या दृष्टीने विचार केल्यास शंकराचार्यांचा 
गुणगौरव नृतिहारण्पाच्या तोंडी घालणारा पाठच 
अधिक तकशुद्ध व सयुक्तिक वाटतो. मात्र “प्रकरण- 
वक्षा'चा कोणताही पाठ स्वीकारला, तरी त्यामुळे 
महानुभाव पंथाच्या वैदिकत्वाला कसल्याही प्रकारचा 
बाध येत नाही, हे विसरून चालणार नाही. 


१. आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथंक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते । मीमांसासूत्र - १. २. १. 
* अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्विवतोमुखम्‌ । अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सुत्रविदो विदु: ॥ 


|; ! 
३. “हे काइ जी : गोसावी आचार्यासि नरक नीरूपिले असेति कि 
डं 


: - लीळाचरित्र-उत्तराधं 


. “भट्टोबासु ' सह शीर्षा पुरष: ” मंत्रावसरू (पुरुषसूक्त) भणती: . 
५. डॉ. शं. गो. तुळपुळे -' महानुभाव पंथ आणि त्याचे वाड्मय? - पृ. ५४. डॉ. अ, ना. 
देशपांडे- ' प्राचीन मराठी वाड्मयाचा इतिहास खं. १ पूर्वार्ध पू. ४३२ 
६. तं यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुर्र॑षं जातमंग्रत 


तेन देवा अयजन्त साध्या क्रषॅमरच ये ।। त्रज्वेदसंहिता १०.९०.७ 


७, तस्मादयज्ञात्‌ सवहुतः 


सभ्यत पषदाज्यम । 
पशून्‌ ताइ्चक्र वायव्यान्‌ आरण्यान्‌ ग्राम्याइ६च ये || -क्र. सं. १०.९०.८ 


तस्माद्यज्ञात्‌ सं्वहुत करच: सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्भादजायत || - %. सं १०.९०.९ 


८.« देवा यद्यज्ञं त॑न्वाना अबेघ्नन्‌ पुरुषं पश्युम ॥ - क्रू.सं. १०.९०.१५ 


९. यत्पुडैषं व्यदघधुः कतिधा व्येकल्पयन्‌ । - तह. सं. १०.९०. ११ 


लळा ळळाचकाचळ 


अनुक्रमणिका 


शरदू पाटील 


फुले तत्त्वज्ञानी होते काय 


सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाची प्रस्तावना मार्क्सं- 
वाद-फुले आंबेडकरवाद या तत्त्वज्ञानाधिष्ठानावर 
झाल्यापासुन कम्युनिस्ट व समाजवादी यांच्याकडून 
प्रश्‍न उभा केला जातो आहे- ' फुले व आंबेडकर काय 
तत्त्वज्ञानी होते ? !'* ही मंडळी आंबेडकरांना 
तत्त्वज्ञानी म्हणायला जरी तयार नसली, तरी 
आंबेडकरांनी स्वीकृत बौद्ध धर्माच्या तत्त्वज्ञानाचे 
विद्वत्तापुर्ण व तौलनिक विवेचत ' द बुद्ध भेंड हिज 
धम्म ? मध्ये केलेले असल्याचे त्यांना मान्य करावे 
लागते. फुलेंनी आपल्या तत्त्वज्ञानाधिष्ठानाचे असें 
विवेचन केलेले नसल्यामुळे त्यांना काही तत्त्वज्ञान 
होते, असे सकृहशंनी म्हणता येत नाही. प्रा. गं. बा 
सरदारांसारखे 'दलितमान्य साहित्यिकही फुलेंना 
तत्त्वज्ञानी म्हणायला तयार नाहीत. “सामाजिक 
क्रांतीचे तत्त्वज्ञान व जोतिराव फुले ' या विषपावर 
राजर्षी शाहू प्रतिष्ठानतर्फे मुंबईला ता. २७१ १७९ 
ला झालेल्या परिसंवादात * फुले शूद्र (010९01911) 
तत्त्वज्ञानी होते ' हे मी केलेले विधान सरदारांनी 
नाईलाजानेच मान्य केले. 

म्हणन, प्रश्‍न असा निर्माण होतो की तत्त्वज्ञान 
म्हणजे काय आणि तत्त्वज्ञानी कोणाला म्हणावे ? 


तत्त्वक्षान व तत्त्वक्षानी 

तत्त्वज्ञानाची व्याख्या सुरेंद्र बारलिंगे खालील- 
प्रमाणे करतात- 

' तत्त्व हा शब्द तत्‌ शब्दाला “त्व? हा प्रत्यय 
लावन झालेला आहे. तत्त्वज्ञावात तत्‌ म्हणजे ज 
स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असते ते; तत्‌ म्हणजे सत्‌ 
किवा ब्रह्म. अर्थात तत्त्व म्हणजे या तत्‌ चे सार. प्रा, 
दे. द. वाडेकर म्हणतात त्याप्रमाणं, “ तत्त्व म्हणजे 


कुठल्याही बाबतीतील अंतिम, केंद्रीय, मूलभूत व 
सामान्य सत्य. ” “ अर्थात तत्त्वज्ञान म्हणजे मानवास 
होणारे- त्याच्या भोवतालची परिस्थिती आणि 
विश्‍व -याबाबतचे भंतिम सत्याचे ज्ञान व त्यातूनच 
उत्स्फू्ते होणारे मानवी जीवनमूल्ये व जीवनरीती 
यांचे * प्रज्ञान '«” असे ज्ञान-प्रज्ञान सवदर्शी प्रत्यया- 
तून गोचर होते. न्यायश्ास्त्रात अश्या सवंस्पर्शी 
प्रत्ययास परामर्श असे म्हणतात. . ...."' 

तत्त्व, तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञ, ज्ञानिन्‌, तत्त्वदशिन्‌ 
हे शब्द उत्तरवैदिक काळात प्रचलित झालेले असले, 
तरी बृद्धकाळापर्यंत ते तत्त्वज्ञान व तत्त्वज्ञानी यांचे 
वाचक बनलेले नव्हते. सुरेंद्रनाथ दासग॒प्त हे भारतीय 
तत्त्वज्ञानेतिहासाचे महत्तम पारंपरिक पंडित मानले 
जातात. ते खुलासा करतात- 

“ य॒थाथे तत्त्वज्ञानासाठी दर्शन या शब्दाचा आद्य- 
तम प्रयोग कणादाचे वेशेषिक सुत्र ( ९.२.१३) 
करते, जे माझ्या मते बुद्धपु्व आहे. बौद्ध पिटके 
( ख्त्रिस्तपूवे ४०० ) बोद्धेतर मतांना “ दिट्ठि” 
( संस्कृत- दृष्टि, त्याच दृश्य धातूपासुन, ज्यापासून 
दर्शन हा शब्द बनलेला आहे ) ..हरिभद्र (इसवीचे 
५ वे शतक) दर्शेन शब्दाचा प्रयोग दशशनव्यवस्था या 
अर्थी करतो ( सर्वदशेनवाच्योःर्थ:।- षडदशंनसमु- 
च्चय १). रत्नकीतिसुद्धा ( इसवीचे १० वे शतक ) 
हा शब्द त्याच अर्थी वापरतो ( “ यदि नाम दशेने 
दर्शने नानाप्रकारं सत्त्वलक्षणम उक्तमस्ति । ” सिक्स 
बुद्धिस्ट न्याय ट्रॅकट्स मधील क्षणभंगसिद्धि, पा.२०). 
माधव ( इ. स. ११३१ ) सवे दशशेनांच्या त्याच्या 
संग्रहाला सर्वेदर्शनसंप्रह म्हणतो. इतर दर्शनांचा' 
संदर्भ देत असताना “ मत” हा शब्दही मुक्‍त- 


» प्रातिनिधिक विवेचनासाठी पहा “ तात्पये ' मधील ( ऑक्टो. ८०) श्रमिक मित्रचे टिपण: 


3.0 


पप्पे वापरला जाई. पण तांत्रिकदृष्ट्या “ दाशं- 
निक ' ( ॥11080]16' ) चा वाचक शब्द 
आढळत नाही. बोद्धेतर मत बाळगणाऱ्यांना बौद्ध 
म्हणत : “ तंथिक ”/. “सिद्ध ”, “ ज्ञानिन्‌ ” इ० 
शन्द आधुनिक अर्थी दाशंनिकांचे बोधक नाहीत. ते 
खरे म्हणजे “द्रष्टे ” (क्रषि ) वा “सिद्ध ” हा 
अथं व्यक्‍त करतात. १ 


वैशेषिकसुत्राचा काळ बुद्धोत्तर आहे. हरिभद्र 
जॅन होता, रत्नकीति बौद्ध, तर माधव वेदांती. 
म्हणजे दशन हा शब्द बुद्धोततर काळात प्रचलित 
झाला, तर तत्त्वज्ञान हा आधृनिक काळात. तत्त्व- 
ज्ञान हा शब्द, खरे म्हणजे, फिलॉसफी या युरोपीय 
शब्दाचा पर्यायवाची आहे. अरबी दशंनात तो 
जसाच्या तसा घेतला गेला. तो मुळात ग्रीक शब्द 
आहे: ॥110-इच्छुक व 80119: ज्ञान, 
ज्ञानेच्छु.' 

भारतीय तत्त्वज्ञानाची प्रारंभावस्था आपणाला 
उपनिषदांमध्ये दिसते. ब्रह्म हे चार पाद व सोळा 
कला यांनी बनलेले असल्याचे सांगणारा प्राग्भौतिक- 
वादी सत्यकाम जाबाल हा मातृवंशक क्षत्रिय तेथे 
आहे, तर ब्रह्म हे वेश्‍वानर आत्मा वा विज्ञानमय 
पुरुष असल्य़ाचे सांगणारे अशवपति केकय, अजात- 
शत्रू, इ० पुरुषसत्ताक राजर्षी तेथे आहेत. भौतिक 
ब्रह्म हे सवंजीववादी असल्याचे सांगणारा महाज्ञाल 
ब्राह्मण उह्दालक आरुणि तेथे आहे, तर परब्रह्म हे 
अनिवेचनीय असल्याचे सांगणारा दुसरा महाशाल 
ब्राह्मण याज्ञवल्क्य तेथे भाहे. ब्रह्माचो भौतिक वा 
अभोतिक ठ्पराख्य़ा उदासीनपणे करणारे ते दाशं- 
निक वा दशंन, असे उपनिपत्कालीन दाहुनिक व 
दशेनांचे स्वरूप होते. कारण तो वणंव्यवस्थेवर 
आधारलेल्या दासशूद्रप्रथाक समाजाच्या स्थैर्याचा व 
समृद्धीचा काळ होता. 


तीर्थ ब ती्थकर 


पण ही अतस्था बुद्धकाळात आपणाला पार बदल- 
लेली दिसते. ब्रह्मजालसुत्तात वृद्ध ६२ प्रकारच्या 
भौतिक (अपरब्रह्मवादी) व परब्रह्मवादी दृष्टीचे 
विवेचन करून सांगतो की या बाळगणारे सवं ब्रह्म- 
जालात अडकलेले आहेत !* बुद्ध ब्रह्मजाल का 
म्हणतो ? कारण तोपर्यंतचे सर्व अपरब्रह्मवादी व 


अनुक्रमणिका 


नेवेभारत 


एप्रिल, १९८१ 


परब्रह्मवादी दाशंनिक सामाजिक संघर्षापासून अलिप्त 
राहून दशंनोपदेश करोत होते, प्रत्यक्षपणे वा 
अप्रत्यक्षपणे वर्णसमाजाच्या शोषकशयासकांची बाजू 
घेत होते. बुद्धाचे समकालीन सहा प्रमुख दार्शनिक व 
दशंने पुढीलप्रमाणे-१) पूरण कस्सप :- अक्रियावाद, 
२) मक्‍खलि गोसाल:-नियतिवाद, २) अजित केस- 
कंबली:-उच्छेदवाद, ४) पकृधकळ्चान :-अकृतता- 
वाद, ५) निगंठ नादपुत्त (महावीर) :-चातुर्याम- 
संवर, व ६) संजय बेलटठ्पुत्त :-विक्षेपवाद (अनि- 
शचिततावाद).यातला भजित केसकंबली भोतिकवादी 
(लोकायतिक) असुनही त्याचे दशन पूर्णपणे नका- 
रात्मक (1111111312) होते. बाकी दशंने तश्लीच 
कमीअधिक प्रमाणात नकारात्मक होती.' तत्कालीन 
भारतीय समाजात समाजक्रांतीचा संघष निकरावर 
आलेला असताही ती नकारात्मक भूमिका घेत होती; 
म्हणून ती ब्रह्मजालात फसलेली असल्याचे बुद्ध 
म्हणतो. 

ब्रह्मजालसुत्तानंतरचे सूत्र श्रामण्यफलसुत्त आहे हा 


:योगायोग नाही. दास पळून गेला तर त्याला पकडून 


आणून त्याचे स्वामी त्याला लक्षणाहत (तापलेल्या 
लोखंडाने डागणे) करीत असत, असे कटाहूक व 
कलंडुक जातके आपणाला सांगतात." बुद्धाने मगध- 
राज अजातसत्तूला विचारले, “ महाराज ! तुमचा 
गुणी दास पळून जाऊन श्रमण झाला तर काय त्याला 
तुम्ही पकडवून आणून (शिक्षा करून) पुन्हा दास 
कराल? ” राजा उत्तरला कौ तो त्याचा श्रमण 
म्हणून आदरसत्कार करील.” बुद्धाने कालबाह्य 
अवैतनिक दासश्रमाऐवजी निमस्वतंत्र वेतनिक शूद्र- 
श्रम आणणाऱ्या समाजक्रांतीचे दशन उपदेशिले. 
उच्छेदवादी लोकायतिक दशन सोडून बाको दशंने 
आत्मावादी असल्याने आत्म्याला देहाचा दास वा 
बंदो म'नणारी होती आणि आत्मा ही संकल्पना 
नित्य (अपरिवर्तनीय) असल्पाने नित्यतावादी होती. 
नित्यतावादी कशी ? ती वणंव्यवस्थेला नित्य मान- 
णारी होती. या विरोधात बुद्धाचे दर्शन अनात्मवादी 
व अनित्यतावादी, आणि म्हणून वणंव्यवस्थाविरोधी, 
होते. समाजक्रांतीची पुर्वतयारो वैचारिक क्रांती 
करीत असते असे आंबेडकर म्हणतात. किंबहुना 
वैचारिक क्रांती विवाय कोणतीही महत्त्वाची समाज- 
कांतो होत नसते. आणि ही वचारिक क्रांती त्या 


फुले तत्त्वज्ञानी होते काय ? 


समाजक्रांतीचे दंन करोत असते. समाजक्रांतीचे 
दर्शन जेंव्हा प्रतिक्रांतीच्या दशंनांचा पराभव करते 
तेव्हाच भौतिक समाजक्रांतीच्या यज्ञाची हमी निर्माण 
होते. ही हमी तत्कालीन भौतिक समाजक्रांतीसाठी 
बुद्धाच्या दश्ंनाने व त्याने केलेल्या दाशनिक संघर्षाने 
निर्माण केली. 

पण, पारंपरिक कसोटी लावली तर बुद्धाचे 
दशंन तत्त्वज्ञान म्हटले जाऊ शकत नाही. कारण, 
तो भिक्षंना बजावीत असे को त्यांनी तत्त्वज्ञानाच्या 
मूलभूत प्रमेयांची उत्तरे मागू नये की त्यावर चर्चा 
करू नये; कारण ती निर्वाणाला आवईयक नसतात- 

“ मालुंक्परपुत्त ! जो कोणी असे म्हणेल -* मी 
भगवानांपाशी तोपर्यंत ब्रह्मचयेवास करणार नाही 
जोपर्यंत भगवात मला पुढील गोष्टी सांगणार 
नाहीत : ( १ ) इहलोक शाश्वत ( नित्य ) आहे; 
( २) इहलोक शाश्‍वत नाही; (३ ) इहलोक 
सान्त आहे; (४ ) इहलोक अनंत आहे; (५) 
आत्मा व देहू एक आहेत; (६) आत्मा वेगळा 
आहे व देह वेगळा आहे; (७ ) मृत्यूनंतर तथागत 
अस्तित्वात असतात; (८ ) मृत्यूनंतर तथागत 
झस्तित्वात रहात नाहीत; ( ९ ) मृत्यूनंतर तथा- 
गत अस्तित्वात असतात व नसतातही; आणि 
( १०) मृत्यूनंतर तथागत न असतात व न नसता- 
तही. ! जसे, मालुंक्‍्यपुत्त ! एखादा माणूस विषारी 
बाणाने जखमी होतो. त्याचे मित्र व नातेवाईक 
झल्यचिकीत्सक वैद्याला घेऊन येतात. तो जखमी 
म्हणतो- ' मी तोपर्यंत बाण काढू देणार नाही 
जोपर्यंत विधणारा माणूस क्षत्रिय आहे को ब्राह्मण 
की वैश्य की शूद्र हे मला कळत नाही... तो अमुक 
गोत्राचा आहे... तो उंच आहे कौ बुट्ठा आहे 
कौ मध्यम ... तो काळा आहे को सावळा आहे 
की गव्हाळा... तो अमुक गावात वा कसब्यात 
राहणारा आहे...... त्याचे धनृष्य चाप आहे कौ 
कोदंड. . . त्याच्या धनुष्याची दोरी अर्काची आहे को 
उुंठ्याची की नहारूची की मठुव्याची की क्षीर- 
पर्णीची... त्याचा बाण कच्छचा आहे कौ रोप्याचा 


२प 


... त्याच्या बाणाचे पीस ससाण्याचे आहे की 
गिधाडाचे को घारीचे कौ मोराचे की शिथीलहनूचे 

... त्याच्या बाणाला लावलेली तात गाईची 
आहे की म्हश्यीची की सिंहाची को माकडाची... 
त्याचा बाण क्षुरप्र आहे कौ वेकंड की नाराच कौ 
वत्सदंत की करवीरपत्र ... ' मालुंक्यपुत्त ! मग हे 
सगळे न जाणताच तो मरून जाईल. तसेच मालंक्य- 
पुत्त ! जो कोणी असे म्हणेल- ' तोपर्यंत मो भगवानां- 
पाशी ब्रह्मचयंवास करणार नाही जोपर्यंत......! 
तथागतांनी तर या दहा गोष्टी अव्याकृत (न 
सांगण्यासारख्या ) केल्या आहेत. आणि मग तो 
( निर्वाणेच्छु माणूस) तसाच मरून जाईल ! 

*“ मालुंक्यपुत्त ! काय या गोष्टी मो व्याकृत 
केलेल्या नाहीत ? - (१) जीवन दुःखमय आहे; 
(२) दुःखाचे कारण आहे; (३) दुःखाचा निरोध 
होऊ शकतो; आणि (४) दुःखनिरोधाचा अष्टां- 
गिक मार्ग आहे. मालुंक्यपुत्त ! कशासाठी या गोष्टी 
मी व्याकुत केल्या ? कारण त्यांनी सार्थक होते, त्या- 
साठीच ब्रह्मचर्य आहे, त्यातूनच निर्वाण ( मुक्‍ती ) 
मिळते. 

बुद्धाच्या ' तत्त्वज्ञानातील ' उणीवा व विसंगतींचे 
कारण ज्प्राप्रमाणे तत्कालीन भारतीय विज्ञानाची* 
मर्यादा हे होते, त्याचप्रमाणे तत्कालीन समाजक्रांतीचे 
यशस्वी वैचारिक व व्यावहारिक नेतृत्व करायची 
आवद्यकता हे सुद्धा होते. 

तत्कालीन भारतीय समाजाला ' हे जग कसे 
आहे ' हे सांगणाऱ्या दर्शनाची गरज नव्हती, तर 
“हे जग बदलावे कसे हे सांगणाऱ्या दर्शनाची गरज 
होती. म्हणून, तत्कालीन दाशंनिकांसाठी श्रामण्य- 
फलसुत्ताच्या संज्ञा आहेत : संधी (संघमुख्य ), गणी 
( गणमुख्य ), गणाचाये व तीथंकर.'” तीथ म्हणजे 
नदीचा पांथा आणि तीर्थंकर म्हृणजे नदीपार नेणारा. 
उपनिषदकाळात तीथंचा अर्थ होता : तत्त्वज्ञान ज्या 
आचार्याकडून शिकायचे त्याच्याकडून तेवढ्यासाठी 
उपनीत व्हायचा संस्कार. उपनिषद्‌ म्हणजे ग॒प्त 
ज्ञान, तीर्थकरांची दशंने मात्र गुप्त नव्हतो. पण 


& बुद्धाची ' सम्यक्‌ दृष्टी ' तत्कालीन आयुर्वेदावर अधिष्ठित होती. ते प्राचीन भारताचे सर्वात 
पुढारलेले विज्ञात कसे होते यासाठी पहा देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायांचा ग्रंथ- 3010106 9110 80०५०४ 


8७10161 ॥1॥तांछ. 
न. भा. ४ 


२ 


बुद्ध सोडून बाकी तीथंकरांची दर्शने भौतिक गुलाम- 
गिरीची व आध्यात्मिक मुक्‍तीची होती, तर वृद्धाचे 
दशंन दिसायला आध्यात्मिक मुक्तीचे पण वास्तवात 
सापेक्ष भोतिक मुक्‍तीचे होते, म्हणून, बुद्ध अन्य- 
तैथिकांच्या दृष्टीला ' मिथ्या ' म्हणत असे आणि 
स्वतःच्या दृष्टीला “ सम्यक *. 

या अन्यतेथिकांची दशंने ' तत्त्वज्ञानाच्या ' मूल- 
भूत प्रमेयांची उत्तरे देण्यावर आधारलेली होती. 
म्हणून, दर्शनांची खरी कसोटी ते पारंपरिक अर्थाने 
* तत्त्वज्ञान आहे को नाही हो नसून ते * सम्यक ' 
आहे को नाहो हो आहे. 
ब्राह्मणी माक्सेवाद 

टिळकांनी गीतारहस्याद्वारे भारतीय स्वातंत्र्य 
योद्धथांना कर्मयोग सांगितला म्हणूनही त्यांना दाशं- 
निक व क्रांतिकारी मानले जाते. त्यांनी काही नवे 
तत्त्वज्ञान सांगितले काय ? नाही. ते अद्वेती वेदांत 
तत्त्वज्ञानाचे सर्वात लोकमान्य भाष्यकार होते. त्यांनी 
कोणत्या भारतीय स्वातंत्र्याचा कर्मयोग सांगितला 
-व केला ?धनंजय कौर शाहूंच्या चरित्रात सांगतात- 

* ... टिळकांनी ८ नोव्हेंबर १९१७ रोजी पुण्या- 
तील शनिवारवाड्यासमोर मराठा राष्ट्रीय संघाच्या 
वतीने काँग्रेस लीग स्वराज्य योजनेस पाठिंबा देण्या- 
साठी भरलेल्या सभेत भाषण केले ... ... “ जुन्या 
पद्धतीचे स्वराज्य हिंदुस्थानला नको. पादचात्त्य 
धर्तीचेच स्वराज्य देशाला स्थापावयाचे आहे. जा ति- 
भेदामुळे हिंदुस्थानावर ब्रिटिशांचे राज्य आले. आपण 
जर जुने तंटे आता सुरू ठेवले तर स्वराज्यातही 
आपला नाश होईल. 

*--पण टिळकांनी आपले ते भाषण आपल्या 
नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे केसरीत प्रसिद्ध न करण्याची 
सावधगिरी बाळगली.” 

म्हणजे, टिळकांना स्वातंत्र्य पाचात्त्य धर्तीचे, 
सामाजिक समतेवर आधारलेले, नको होते, तथा- 
कथित भारतीय धर्तीचे, जातिव्यवस्था अबाधित 
ठेवणारे, पाहिजे होते, तरीही, वर्गेजातिलढावादी 
भाकप नेते प्रभाकर वद्य यांना टिळक सनातनी 
वाटत नाहीत एवढेच नाही तर फुलेंची प्रेरणा पुढे 
नेणारे वाटतात. डांगेंचे जावई बानी देशपांडे यांना 
शंकराचाये व टिळक समान दर्जाचे तत्त्वज्ञानी वाट- 
तात आणि टिळकांचे ' गीतारहस्य ' डांगेंचे इंडिया: 


नवभारत 


एप्रिल, १९८१ 


फ्रॉम प्रिमिटिव्ह कम्यूनिझम ट्‌ स्लेव्हरी ' त्यांना 
सारखीच थोर क्रांतिकारी पुस्तके वाटतात.” भारत 
२० व्या शतकात पुनइच त्रेतायुगात, गणयज्ञाच्या 
युगात, पदार्पण करील ही टिळक व डांगे यांनी 
केलेली भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली आहे, असे 
देशपांडे नमूद करतात." डांगेंनी देशपांडेंचे चोपडे 
क्रांतिकारी ग्रंथ म्हणून गौरवले आहे! * 

टिळकशिष्प़ पां. वा. काणे त्यांच्या ' हिस्टरी 
आफ धमंशास्त्र ' मध्य़े ठासुन सांगतात की भारतात 
ब्रह्मविद्या प्रथम ब्राह्मणांकडेच आली.” त्याबद्दल 
ब्राह्मण विद्वानांमध्येही वाद असला, तरी माक्‍संवादी 
विद्या भारतात प्रथम ब्राह्मणांकडेच आली हे ऐति- 
हासिक सत्य आहे. त्यामूळे तिचे ब्राह्मणी माक्‍सं- 
वादात कसे ख्पांतर झाले हे वर थोडक्यात दिग्द- 
शित केले आहे. 

भारतातील सर्वे पारंपरिक कम्युनिस्ट पक्ष 

मार्क्सच्या अनित्यात्मक व ऐतिहासिक भौतिकवादी 
तत्त्वज्ञानाला मानवाच्या सर्वकष मुक्तीचे एकमेव 
तत्त्वज्ञान मानतात. खुद्द एस. जी. सरदेसाईंसारखे 
वर्गेजातिळढावादी भाकप नेते ज्या शांकर अद्वेती 
वेदांताला जगातले महत्तम विज्ञानवादी ( 1009- 
151 ) तत्त्वज्ञान मानतात, तेही ( अब्राह्मणी ) 
देती सांख्य व उपनिषदीय ( ब्राह्मणी ) अह्वेती 
परब्रह्मवाद यांच्या संकरापासून बनलेले आहे असे 
खुद्द शंकराचार्य कबूल करतात.'' पण मार्क्सवादी 
तत्त्वज्ञानाचा मात्र कोणत्याही परतत्त्वज्ञानाशी, 
विशेषतः फुले-आंबेडकरवादासारख्या शूद्र तत्त्व- 
ज्ञानाशी, संकर ब्राह्मण माक्‍संवाद्यांना मान्य नाही, 
त्याची मुख्य कारणे नववर्गसंघर्षवादी 'तात्पये' कार 
अशी देतात- 

१ ) फुले-आंबेडकरवाद विःवदृष्टिकोन नाही; 
म्हणजे तत्त्वज्ञान नाही, जातीय पैलूवरचा 
तो एक विचार आहे. 

२) वर्गे ही संकल्पना केवळ आथिक नाही, 
सर्वसमावेशी आहे. ' वैशिष्ट्यपूणं रीतीने 
वर्गेसंघर्षे लढवले * तर वगेव्यवस्थेबरोबर 
जातिव्यवस्थाही नष्ट होईल; वेगळ्या व 
पुरक जातिसंघर्षाची गरज नाही." 

वर्गसंघर्षवाद व वर्गेजातिसंघर्षेवाद, माक्‍संवाद व 

फुले-आंबेडकरवाद यांचा समन्वय दुलगतावादी, 


फुले तत्त्वक्षानी होते काय £ 


म्हणजे तात्त्विकदृष्ट्या निषिद्ध ठरेल, असे तात्पर्य- 
कार ठासून सांगतात.* दुलगतावादी सांख्याशी 
अहेती ब्रह्मवादाने केलेल्या संकरातून अद्वेती वेदांत 
जन्मू शकतो, हेगेल्चा अनित्यतावाद व फ्यूरबाखचा 
यांत्रिक भोतिकवाद या दोन भांडवलदारी तत्त्व- 
ज्ञानांच्या संकरातून साक्‍्संचा अद्वेती अनित्यात्मक 
भौतिकवाद जन्मू शकतो, मग ब्राह्मणी माक्‍संवाद 
व हाद फुले-आंबेडकरवाद यांच्या संकरातून आधु- 
निक विद्रोही विदुराचा अहवेती वर्गजातिअंतवाद का 
जन्सू नये ? 

आणि मार्क्सवाद हा ' जीवनाच्या सवे अंगांना 
आकळणारा' व ' सर्वकष मानवमुक्‍तीचा विश्‍वदृष्टि- 
कोन? आहे हा नववगंसंघर्षवादी तात्परयेकारांचा 
दावा भारतातील सवे पारंपरिक वा ब्राह्मणी 
माक्‍संवाद्यांचा आहे. या दोघांमध्ये फरक एवढाच 
की नववर्गसंधर्षवादी हे माक्‍संवादाच्या सवेज्ञतेचा 
पुरस्कार पारंपरिक माक्‍संवाद्यांवर पुढीलप्रमाणे 
टीका करून करतात- “ भारतीय परिस्थितीमध्ये 
माक्‍संवाद लागू करून तिचे विश्लेषण करणे व 
त्याआधारे वैश्षिष्ट्यपूणे रीतीने वर्गसंघर्ष लढवणे 
या कामी आजपर्यंत माक्‍संवाद्यांनी केलेल्या काम- 
गिरीत अपुरेपणा जरूर भाहे. आमचे म्हणणे असे 
की भारतीय परिस्थितीत केवळ भारतीय मार्क्सवादी 
नाहीत तर खुद्द माक्संवादच अपुरा पडलेला आहे. 

माक्‍्संने म्हटले होते को गणसदृश स्वयंपुर्ण ग्राम- 
समाज व जातिव्यवस्था यामुळे भारतीय समाज 
हजारो वर्षे अपरिवतंनीग्र राहिला. जमिनीच्या 
सामायिक मालकीवर आधारलेला फ्यूडल जाति- 
व्यवस्थाक समाज भारतात कधीही नव्हता. खाजगी 
मालकीवर आधारलेला स्वयंपूर्ण ग्रामसमाज व 
जातिव्यवस्था बुद्धो्तर काळाची निपज आहे. बुद्ध- 
पुवे काळात भारतात गुलामगिरीवर आधारलेला 
वर्णसमाज होता. हा समाज पारंपरिक मार्क्सवादी 
ज्याला प्रिमिटिव्ह कम्युनिस्ट समाज म्हणतात व 
ज्याला आम्ही स्त्रीसत्ताक गणसमाज म्हणतो त्याचा 
अंत करून जन्माला आला. म्हणजे भारतात किमान- 
पंथी दोन समाजक्रांत्या झाल्या : पहिली दासप्रथाक 


२९७ 


वणेसमाजाची व दुसरी सामंतप्रथाक जातिसमाजाची. 
असे असुनही मार्क्सं भारतीय समाजाला अपरि- 
वतंनीय वा नित्य म्हणतो. याचा स्पष्ट अथं हा 
होतो की त्याचे अनित्यात्मक व ऐतिहासिक भोतिक- 
वादी तत्त्वज्ञान भारतीय संदर्भात नित्यात्मक 
अनैतिहासिक अध्यात्मवादी ठरले आहे. 

ही अपरिवतंनीय जातिव्यवस्था वासाहतिक 
काळात सुरू झालेल्या भोद्योगीकरणातुन (व तज्जन्य 
वर्गलढ्यातून आपोआप ) नष्ट होईल, असे माक्‍संने 
सांगितले होते. माक्‍संचा हा सिद्धांत गेल्या अधे- 
शतकाच्या अनुभवाने खोटा पाडला आहे, असे एस. 
जी. सरदेसाई त्यांच्या ७९ साली प्रसिद्ध झालेल्या 
* ग्रामीण भागातील वर्गसंघ्षं आणि जातीय लढा 
या पुस्तिकेत कबूल करतात." 

कोणत्याही विषमताधारित समाजवास्तूचा 
चौथरा वरगगसंबंधांनीच बनलेला असतो आणि बाको 
सवे संबंध ऊध्वंवास्तृत समाविष्ट असतात, असा 
माक्‍संचा प्रसिद्ध सिद्धांत आहे. त्यानुसार बी. टी. 
रणदिवे हे माकपचे नेते ७९ सालीच प्रसिद्ध झालेल्या 
त्यांच्या- * जात, वर्ग आणि संपत्तीसंबंध ? या लेखात 
म्हणतात को जातिव्यवस्था ही भारतीय सामंत- 
समाजाच्या ऊध्वेवास्तूचा भाग होती." यातुन 
अपरिहार्यपणे अथे हा निघतो की वगंव्यवस्था ही 
भोतिक वा आथिक असल्यामुळे ती अथंव्यवस्या 
बदलली को नष्ट होऊ शकते, पण जातिव्यवस्था ही 
वेचारिक वा मानसिक असल्यामुळे माणूस बदलला 
तरच बदलू शकते. स्वतः माक्स म्हणतो कौ अथं- 
व्यवस्था बदलायला २०/२५ वर्षे लागतील, पण 
माणूस बदलायला ५० काय १०० वर्षे लागतोल. 
जातिव्यवस्था अपरिवतंनीय आहे असे कम्युनिस्ट 
ते दलित जे समजतात त्याचे मूळ माक्‍संच्या वरील 
सिद्धांतात आहे. भारतीय सासंतप्रथाक समाजवास्तुचा 
आधिक चोथरा जातिसंबंधांनी बनलेला,होता आणि 
भारतीय दासप्रथाक समाजवास्तुचा आथिक चौथरा 
वणंसंबंधांनी बनलेला होता हे लक्षात घेतले म्हणजे 
जातिव्यवस्थेच्या अपरिवतंनीयतेचा आध्यात्मिक 
बागुलबोवा नष्ट होतो. 


* त्यांच्या लेखाचा परामशे मी - ' वर्गेजातिसंघर्षवाद विरोधी ' तात्पर्य 'चा नववगेसंघर्षेवाद ' 


था लेखात घेतला आहे. 


क्टर 


अब्राह्मणी मुक्तिदर्दान 

या वैचारिक व व्यावहारिक व संदर्भात फुलेवाद 
पाहिला तरच त्याची पथ प्रद्शंकता व दार्शनिकता 
लक्षात येऊ शकते. बुद्ध सांगत असे की जाती 
( 89०९68 ) मनुष्येतर जीवसृष्टीत असतात, 
मतुष्यात असु शकत नाहीत. फुले यापुढे जाऊन 
त्यांच्या * सावंजनिक सत्यधमं ' मध्ये सांगतात- 
* मानवी प्राण्यात मूळ जातिभेद नाही. पशुपक्षी 
वगैरे प्राण्यात जर जातिभेद नाही तर मानवी 
प्राण्यात जातिभेद कोठून असणार ?!*१ 

फुलेंनी पाश्‍चात्त्य लोकशाही तत्त्वज्ञान भारतीय 
इतिहासाला लावले असे लक्ष्मणशास्त्री जोली 
सांगतात- 

“,..... ब्राह्मणांनी ब्राह्मणेतरांची उच्च्च संस्कृति 
आणि राज्यपद्धति बुडविण्याचा प्रयत्न केला आणि 

जन्मसिद्ध उच्चनीचभाव, अंधश्रद्धा, दाससंस्था आणि 

मतुष्यामनुष्यातील समतेचा नाझ करणारे तत्त्व- 
ज्ञान निर्माण केले. ब्राह्मणांच्या खर्‍या वर्चस्वाला 
बळीराजाच्या पाडावापासुन सुरवात झाली. ...... 
बळीराजाच्या काळात न्याय व समता यांचे राज्य 
होते. जनता शांति आणि वैभव त्यावेळी भोगत 
होती. म्हणून बलिप्रतिपदेच्या दिवशी कातिक 
महिन्यात त्याचप्रमाणे भाऊबीजेस ब्राह्मणेतर भगिनी 
: इडापीडा जावो व बळी राजाचे राज्य येवो ! अशी 
अमर आशा व्यक्‍त करीत असतात .... ... म्हणून 
फुले असे म्हणतात को, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका 
येथील लोकसत्ता व नागरीक समतेचे हकक या दोन 
तत्त्वांचा विजय म्हणजे बळीराजाच्या राज्यपद्धतीचा 
विजय होय... ...... 

मॉर्गन व एंगल्स माहीत नसताही फुलेंनी भारतीय 
ऐतिहासिक भौतिकवादाची रूपरेषा मांडली एवढेच 
नाही, तर माक्‍संच्य़ा अतित्यात्मक भौतिकवादी 
तत्त्वज्ञानाला भारतीय संदर्भात तित्यात्मक अध्यात्म- 
वादाच्या कचाट्यातून सोडवायची पूर्वतयारी करून 
ठेवली. फुलेंच्या भारतीय एतिहासिक भौतिकवादाचे 
सुत्र शास्त्रीबुवा खालीलप्रमाणे सांगतात --- 

* हिंदुस्थानचा प्राचीन इतिहास म्हणजे ब्राह्मण व 
ब्राह्मणेतर यांच्यामधील झगड्यांचा इतिहास होय, 
असे ऐतिहासिक रहस्य फुले यांनी सांगितले आहे. 


१ २१५ 


७%%७१००१ 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१९ 


शास्त्रीबुवा पुढे म्हणतात कौ फुलेंनी * सार्वजनिक 
सत्यधममे 'मध्ये जीवनाचे नवे तत्त्वज्ञान सांगितले 
आहे - 
€ फुले यांनी नव्या विधायक तत्त्वांची मांडणी 
“ सावेजनिक सत्यधमे ' ह्या पुस्तकात केलो आहे. 
पुस्तकाच्या द्वारे फुले यांनी सत्यशोधक समाजास 
जीवनाचे नवे तत्त्वज्ञान दिले आहे. धर्मभेद व राष्ट्र- 
भेद यांच्या विरुद्ध महान्‌ सत्य पहिल्यांदा फुले यांनी 
असे सांगितले आहे की सगळी मनुष्यजाती ही एक 
आहे आणि सगळ्या मनुष्यजातीचे स्वातंत्र्य, समता 
व बंधुत्व यांच्या पायावर एक कुटुंब निर्माण करणे हेच 
मनुष्यत्वाचे ध्येय होय. सवे मानव स्त्री किवा पुरुष 
यांचे हकक सारखे आहेत. मानव किवा कोणताही 
मानवसमुदाय यास दुसऱ्या मानवावर व मानव- 
समुदायावर स्वामित्व गाजविण्याचा किंवा जबर- 
दस्तीचा अधिकार नाही. परमेश्वराने सवे मानवांना 
जन्मतःच धामिक व राजकीय स्वातंत्र्य दिले आहे -.. 
सर्वांना ऐहिक जीवनाचा, विठवातील वस्तूंचा य॒थेष्ट 
उपभोग घेण्याचा सारखाच अधिकार आहे. शेतकी, 
कलाकौशल्य, मजुरी इत्यादी कामे मनुष्यास हीन- 
पणा आणीत नसुन त्यांच्यायोगे मनुष्याची थोरवीच 
सिद्ध होते, सृष्टीच्या कायेकारणभावाचा अर्थ सम- 
जून घेऊन त्या सृष्टीचा किंवा निसगंशक्तीचा मनु- 
ष्याच्या गरजा भागविण्याकरिता उपयोग करणे 
हा मनृष्य़ाचा मूलभूत अधिकार व कर्तव्य होय« 
ईश्वराने निर्माण केलेल्या सृष्टीत प्रयत्न केल्यास 
सर्वे मनुष्यास त्याचा स्वगं बनविता येईल...भजन, 
नामस्मरण, जप या गोष्टींची ईश्वराला गरज नाही. 
कारण तो सवे विश्वाचा स्वामी आहे. ..! 
बुद्धाने कालामांना उपदेश करताना विवेकबुद्धी 
(109801) हीच सत्यज्ञानाचे साधन वा प्रमाण 
असल्याचे सांगितले होते.” युरोपीय औद्योगिक 
क्रांतीच्या उद्गात्या दाशनिकांनी याच विवेकबुद्धीचा 
उदोउदो केला होता. फुलेंनीही धमंग्रंथ, क्षी, गुरू, 
अवतार, ईदवर व प्रेषित यांनी सांगितलेले तेच शुद्ध 
सत्य नसुन माणसाची विवेकबुद्धी सांगते तेच शुद्ध 
सत्य असल्याचे सांगितले.* ही विवेकबुद्धी फुलेंना 
सर्वकष समानतेसाठी जातिव्यवस्थेविरुद्ध विद्रोह 
शिकवू शकली याचे मुख्य कारण हेहोतेकीते 
या देशातील अब्राह्मणी दाशंनिकांचे- जे वर्णजा ति- 


फुले तत्त्वज्ञानी होते काय ! 


व्यवस्था व स्त्रीदास्य यांचे विरोधक होते- सच्चे 
वारसदार असल्यामुळे ब्राह्मणी वेदांताचे कट्टर 
विरोधक होते.* आधुनिक भारतात ब्राह्मणी वेदां- 
तादी ददवनांविरुद्ध पाड्चिमात्य लोकसत्ताक तत्त्वज्ञाने 
व भारतीय बोड, सांख्यादी अब्राह्मणी दर्शने यांच्या 
समन्वित मक्‍तिदंनाचा झेंडा प्रथम फुलेंनी 
उभारला. 


शूद्र दाशनिक! 

भारतीय दशंनाचे युग संपून केवळ ब्राह्मणी भाष्य- 
कारांचा काळ सुरू झाला तेव्हा होऊन गेलेल्या वाच- 
स्पति मिश्रन ( इसवीचे ९ वे शतक ) या वेदांती 
भाष्यकाराने सांख्यकारिकेवरील आपल्या भाष्यात 
शूद्र नागरगठुया हा दार्शनिक होऊ शकत नाही 
असे उपहासाने म्हटले होते. 


' व्यक्‍त असलेल्या पृथ्वी, इ. ना धुळीने पाय 
भरलेला नागरगठुघासुद्धा ( पांसुलपादको हालिको) 
प्रत्यक्ष प्रमाणाहारे जाणू शकतो; तसेच धूर, इ. 
छिंगांवरून अदृश्य जाळही तो अनुमान प्रमाणाद्वारे 
जाणू शकतो. दशंने जर अशाच गोष्टी जाणण्यासाठी 
असतील तर त्यांचा काय उपयोग ? दशंनाचे खरे 
प्रयोजन आहे जे सामान्य प्रमाणांदवारे जाणणे 
अशक्य आहे ते जाणण्यासाठी." 


दाशेनिकाची हीच कसोटी आजतागायत रूढ 
आहे. या देशातल्या कम्युनिस्टांना व समाजवाद्यांना 
पारंपरिक मार्क्सवादाला पडलेली पारंपरिक ब्राह्मणी 
अन्वेषणपद्धतीची ( 1101110001087 ) मर्यादा 


संदर्भ- 


, परामक्षं, एप्रिल-जुल १९७९, 
गीता, ४.२४ 


ढ् 


७» उक्त, पा. १९-२२. 


बुल 0७ ७ हुन, दुग द दण पुला तुळ 


२९ 


तोडता न आल्यामुळे त्यांचीही दाशेनिकाची कसोटी 
तीच राहिली. या संदर्भात अंतोनिओ ग्राम्सीने 
केलेली दार्शनिकाची व्याख्या महत्त्वाची आहे- 

* प्रथम हा सिद्धांत प्रस्थापित केला पाहिजे की 
सवं माणसे “ दार्शनिक ” असतात; म्हणजे धंदे- 
वाईक वा “ तांत्रिक ” दाशंनिक यांच्यातला फरक 
' गुणात्मक ” नसुन केवळ “ संख्यात्मक ” आहे. . . 
प्रत्येक विचारसरणी, प्रत्येक सामान्य विचारौघ, इ., 
प्रत्येक “ वेशिविक व जीवनविषयक संकल्पना” यांना 
*“ दर्शन ” म्हणणे अचूक होणार नाही. दार्शनिक हा 
विनकसबी कामगाराच्या तुलनेत “ विशेषज्ञ काम- 
गार ” म्हटला जाऊ शकतो; पण हेही समपंक 
होणार नाही. कारण उद्योगधंद्यात कामगार व 
विशेषज्ञ कामगार यांच्याव्पतिरिक्‍त इंजीनिअरही 
लागतो, जो तो उद्योग व्यावहारिक दृष्ट्याच काय 
तर तात्त्विक व एतिहासिक दृष्ट्याही जाणतो... 
दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर तो त्याच्या काळा- 
पर्यंतच्या विचाराचा विकास जोखू शकतो आणि 
एखादी समस्या सोडवण्यासाठी तत्पूर्वी झालेल्या सवे 
प्रयत्नांनी ती जेथपर्यंत आणून सोडली तेथपासुन ती 
तो हाती घेऊ शकतो... 

दाशूंनिकाचा हालिकाशी असलेला अविभाज्य 
संबंध दाखविणारी आणि नेष्कम्यं ब्रह्मज्ञानाला 
समस्यासोडवणुकोच्या शूऱभूमीवर उभी करणारी ही 
दा्शनिकाची व्याख्या आहे. या निकषावर फुले उप- 
रोधिक अर्थाने नाही, साथपणे पथप्रदर्शक दादर 
दार्शनिक होते. री 


ए हिस्टरी ऑफ इंडियन फिलॉसफी, खं. १, पा. ६८. 
द फंडामेंटल्स ऑफ माक्सिस्ट-लेनिनिस्ट फिलॉसफो, पा. १७. 
राहुल सांकृत्यायन, जगदीश काऱ्यप : दीघनिकाय (हिंदी), पा. ५-१५. 


आनंद कौसल्यायन, जातक (हिंदी), द्वितीय खंड, पा, ८४, ९२-९३. 
राहुल सांकृत्यायन, जगदीश काश्यप, उक्त, पा. २२. 
. राहुल सांकृत्यायन, मज्झिमनिकाय (हिंदी), पा. २५३-३५७. 


३० नवभारत एप्रिल, १९८१ 


१०. राहुल सांकृत्यायन, जगदीश कायप, उक्त, पा. १७-१८, 

११, बृहदारण्यक उपनिषद्‌, ६.२.७. 

१२. धनंजय कौर, राजर्षी शाहू छत्रपती, पा. ३१५. 

१३. प्रभाकर वैद्य, महात्मा फुले आणि त्यांची परंपरा, पा, १८१, ५५-५९. 

१४. बानी देशपांडे, द युनिव्हर्स ऑफ वेदान्त, पा. ११, ५६. 

१५. उक्त, पा. १५९-१६०. 

१६. उक्त, पा. ११-१२. 

१७. पां. वा, काणे, हिस्टरी अफ धर्मशास्त्र, खं. २, भा. १, पा. १० ७-१०८. 

१८. एस. जी. सरदेसाई, भारतीय तत्त्वज्ञान: वैचारिक आणि सामाजिक संघर्ष, पा. ५४-५५. 
१९. बा. गं. टिळक, श्रीमऱ्भूगवद्गीतारहस्य, पा. १५३-१५४. 

२०, तात्पर्य, ऑक्टोबर १९८०. 

२१. एस. जी. सरदेसाई, ग्रामीण भागातील वर्गसंघषे आणि जातीय लढा, पा. १३, १५. 
२२. क्रांतिज्योत,,ऑक्टो.-नोव्हें. १९७९. 

२३. गो. गो. अधिकारी (सं.) जोतिराव फुले समग्र ग्रंथ, पा. १५८. 

२४. उक्त, पा. १३, २२. 

२५. उक्त, पा. २०. 

२६. उक्त, पा. २४-२५, 

२७. आनंद कोसल्यायन, अंगुत्तरनिकाय (हिंदी), प्रथम भाग, पा. १९ १-१९२., 

२८. गो. गो. अधिकारी, उक्त, पा. २५-२६. 

२९. धनंजय कौर, स. गं. माल्झे, महात्मा फुळे : समग्र वाडमय, पा. १२२. 


३०. तान थ॒ झा, द तत्त्वकौमुदी, पा. ३५. 
क्ट अुतधनओ ग सिलेक्शन्स फ्रॉम द प्रिझन नोटबुक्स, पा, ३४७. 
धं "> 3 तोडी 
1 कं कय र प. हँ 


शे “डु री 
१.३ ह ना तो 
र बल्लाळ 


ग्ध £०029.08::8090085508% :089::7%: 8. ०१७० 
"प्राक्न' प्रकाशन : चिततततः 
जातःदेक चित 


संपादक : 
डॉ० बसंत स० जोशी 


शी 

शं 

डी | 

डू प्रस्तावना : 
शी 

व 


तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
मुल्य वीस रुपये. 
लिहा : 
चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई. 


य्याण्य्या्या? च्या याच्या य्य य्याय्यााय्या य्य व्याध 


श्र? २>७०६च७०६च७>६च>९२> 


0: 


आ, ह. साळुंखे 


लांकायतद्श 


सधघु-सस्कृता त वसावब शतक 


(उत्तराध- अपूणे ) 


लोकायत व सिंधु-संस्कृती 
लोकायतदरंनाचा असुर-संस्कृतीशी असलेला 
संबंध पूर्वार्धात स्पष्ट केला, आता त्या असुर-संस्क- 
तीचे स्वरूप नेमके काय होते, ते पहावयाचे आहे. 
आर्यांनी लोकायतपरंपरेतील बाणासुराची नगरे 
नष्ट केल्याचा निर्देश मी यापूर्वीच केला आहे. आर्यांनी 
अशा पद्धतीने असुरांची असंख्य नगरे नष्ट केली होती, 
असे निदेश क्रूग्वेदात येतात. लोकायतदर्शनाचे उगम- 
स्थान असलेले आणि ज्यांची नगरे अशा पद्धतीने 
नष्ट करण्यात आली ते असुर म्हणजे नेमके कोणत्या 
संस्कृतीचे निर्माते, ते आता पहावयाचे आहे. या 
बाबतीत डॉ. रा. ना. दांडेकर म्हणतात, “ तथाकथित 
नाल्तिक धर्मपंथांच्या विचार आचारांपैकी अनेकांचा 
प्रारंभ वेदपुर्व आयेतर संस्कृति-संकुलात शोधता 
येण्यासारखा आहे. ” ' या आर्येतर संस्कृतीविषयी 
तेच म्हणतात, “' क्रग्वेदीय इंद्रास “ पुरंदर ' असे 
संबोधिलेले आहे. इंद्राने आपल्या शात्रूंचा निःपात 
करताना जर कोणते वैशिष्ट्यपूर्ण वीरकर्म केले 
असेल तर ते म्हणजे आपल्या शत्रूंच्या पुरांचा नाश 
रणे है होय (१.५१.५; २.१४.६ ; ८.१७.१४) 
ही पुरे कोणती ? वैदिक आर्यांची संस्कृती ही 
आक्रमक, युयुत्सू, अस्थिरवासी ( 'ऐ०॥॥७ता ) 
लोकांची संस्कृती होती. याच्या उलट काही वर्षांपूर्वी 
सिधनदाच्या खोऱ्यात मोहेंजोदारो आणि हुराप्पा 
येथे उत्खनन करून प्रकाशात आणली गेलेली प्राचीन 
सैधवी संस्कृती ही स्थिरवासीची वणिक्‌ संस्कृती 
असावी असा तके करता येतो. या सैंधवी संस्कृतीच्या 
लोकांच्या वसाहती दुर्गप्राकारादी साधनांनी संरक्षित 
होत्या, 007५09 होत्या, पुरांच्या स्वरूपाच्या 


अनुक्रमणिका 


होत्या. त्या संस्कृतीचा खोलवर अभ्यास केल्यास ती 
आरयंपूर्वकाली त-वेदपूर्वकालीत-असावी असे निश्चित 
वाटू लागते. वैदिक भारतीयांनी इंद्राच्या नेतृत्वा- 
खाली त्या संस्कृतीच्या शेवटच्या अवस्थेत तिचा नाश 
केला, त्या लोकांची पुरे उद्ध्वस्त केली आणि म्हणून 
इंद्राला पुरंदर ' हे अभिमानास्पद बिरुद वैदिक 
कवींनी अर्पण केले.” * वैदिक भारतीयांनी सिंध- 
संस्कृतीचा निःपात केला ही घटना एतिहासिक आहे, 
असे दांडेकर मानतात. डॉ. दांडेकरांच्या प्रस्तुत 
विधानांवरून निघणारे स्वाभाविक निष्कर्ष पुढील- 
प्रमाणे मांडता येतील, लोकायतदर्शनाचे उगमस्थान 
वेदपूर्व आ्येतरांच्या संस्कृतीमध्ये आहे, ही आरये- 
तरांची संस्कृती म्हणजेच सिंधुसंस्कुती आणि या 
सिंधुसंस्कृतीचा आर्यांनी विध्वंस केला ही एक ऐंति- 
हासिक घटना आहे. म्हणूनच ब॒ह्स्पतीने लोकायत- 
दशंनाच्या प्रव्तंनाची प्रेरणा असुरांकडून घेतली 
याचा अर्थ सिंधुसंस्कृतीच्या निर्मात्यांकडून घेतली 
असाच होतो. प्रा. देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायांना' आणि 
अर्थातच डॉ. स. रा. गाडगीळ यांनाही' लोकायत- 
दशेनाच्या या उगमस्थानाची जाणीव झालेलो 
दिसते; परंतु त्यांनी या घटनेवर लक्ष केंद्रित केलेले 
नाहो. 


लोकायतदर्शन व सिधुसंस्कृती यांचा संबंध स्पष्ट 
करण्यापूर्वी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडेही अभ्यास- 
कांचे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. तो मुद्दा असा : 
श्री, मार्शल यांनी सिधुसंस्कृतीचा शोध लागल्यानंतर 
भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाचे नव्या दृष्टिकोणा- 
तून पुनर्लेखन व्हावे, अश्ली अपेक्षा व्यक्‍त केली होती. 
परंतु हा शोध लागून अर्धेशतकाहून अधिक काळ 


श्र 


लोटल्यानंतरही श्री. प्र, रा. देशमुखांसारखे' काही 
सन्मान्य अपवाद वगळता असे प्रयत्न फारसे कोणी 
केलेले नाहीत. या संस्कृतीचा शोध लागल्यानंतर 
वैदिक अनुयायांनी तिच्यावर आपल्या स्वामित्वाचा 
शिक्का मारण्याचा म्हणजेच तिचे वैदिकीकरण 
करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला; परंतु तटस्थ संशो- 
धकांच्या संशोधनापुढे हा प्रयत्न टिकला नाही, 
एरव्ही, इंग्रज भारतात येण्यापुर्वीच्या काळात सिंधु- 
संस्कृतीचा शोध लागला असता तर आज़ सिंधु- 
संस्कृती ही वैदिकांच्या अतीव उज्ज्वल व देदीप्यमान 
पुर्वतिहासाचा प्रचार करताना आढळली असती. 
सिंधुसंस्कृती हा वैदिक संस्कृतीचा वारसा नव्हे, हे 
दिसु लागल्यावर वैदिक अनुयायांना तिच्याविषयी 
आत्मीयता वाटण्याचे कारण उरले नाही; अर्थातच 
या संस्कृतीच्या शोधाला उपेक्षेने मारावयाचे असे 
त्यांनी ठरविले. 
वेदपुर्वेकालीनता, असुरोत्पन्नता, आर्यांची शत्रुता 
आणि आर्याच्या द्वेषाचा विषय होणे या सर्व 
बाबतीत सिंधुसंस्कृती व लोकायतदर्शन यांच्यामध्ये 
साम्य आहे. किंबहुना लोकायतदशंन हे सिधुसंस्कृतीचे 
एंक अपत्यच आहे. सिंधुसंस्कृतीच्या लिपीचा अजून 
उलगडा झाला नसल्यामुळे ती मूक संस्कृती आहे, 
असे तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्ञास्त्री जोशी म्हणतात. लोका- 
यतदर्शन म्हणजे या मूक सिंधुसंस्कृतीची वाणी वा 
जीभच होय असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. 
बहुतेक अश्ष्प़रासक मानतात त्याप्रमाणे लोकायत 
हे अप्रगल्भ लोकांचे दर्शन नव्हते, हेहो यामुळे स्पष्ट 
होते. वैदिक परंपरेने लोकायतांची व असुरांची जी 
प्रतिमा उभी केली आहे तिच्या कचाट्यातून पुरो- 
गामी पंडितही बाहेर पडू शकले नाहीत, याचे मात्र 
सखेद आश्‍चयं वाटते. उदा, माक्‍संचा आधार देऊन 
डॉ. देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय म्हणतात, को अप्रगल्भ 
अशा बहुजनसमाजाचे लोकायतदशंन सुखवादी असुच 
शक्त नाही. कारण, सुखवादाचे तत्त्वज्ञान फक्त 
उच्चवर्गाकडूनच मांडले जाते." डॉ. चट्टोपाध्याय यांचे 
हे मत अनेतिहासिक आहे, असे मला वाटते. तत्का- 
लीन संघर्षात एका वाजूला इंद्रप्रधान वेदिकसंस्कू- 
तीचे आयं होते आणि दुसर्‍या बाजूला सिंधृसंस्कृती 
उभारणारे असुर होते. या असुरांच्या विचारांतूनच 
छोकायतदशंन निर्माण झाले असल्यामुळे लोकायतही 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


वेदिक आर्यांच्या विरोधात उभे होते. तात्पयं, हे 
आये भाणि असुर यांचे युद्ध होते. आता, आय हे 
भटके व अप्रगत होते आणि असुर हे भव्य नगरांची 
निमिती करून तेथे स्थिरपणे राहणारे आणि आर्या- 
हुन अधिक सुसंस्कृत व प्रगत होते. डॉ. दांडेकरांची 
उपरिनिदिष्ट विधानेही माझ्या या मताला पोषकच 
आहेत. किंबहुना आये या शब्दाचा अथच मुळी 
भटके असा आहे. आपटे कोशात “क्र ' या धातूला 
* ण्यत्‌ ' हा प्रत्यय लागून आर्य शब्द बनल्याचे 
म्हटले आहे. क्र या धातुचा भटकणे असा अथे आहे. 
कु पासुन कार्ये, धृ पासुन धार्य इ. रूपांप्रमाणे हे रूप 
वनते. “क ' या धातूचा हिसा करणे असा अर्थ 
असल्यामुळे आर्य म्हणजे हिंसक (शिकारी) असाही 
अर्थ निघू शकतो. आर्यांची युयुत्सु वृत्ती पाहता तोही 
अर्थ जुळणारा असाच आहे. तात्पर्य, एकीकडे भटके 
व युयुत्सु आये तर दुसरीकडे समृद्ध व संपन्न नगरे 
उभारून स्थिरावलेळे अनायं असुर यांच्यामध्ये 
संघर्ष झालेला आहे. 

सिंधु-संस्कृतीच्या उत्खननाशी संबद्ध असलेल्या 
श्री. मार्शल यांनी या दोन संस्कृतींची तुलना करताना 
म्हटले आहे, “ ... 8 00॥)10871801 01 (16 
गातेए७ ह्यात. छब्तांद ठप७पा०७ 8010078 
110071081810]19 ॥॥४ ॥॥७४ ७6 प॥'6- 
188त. पह, 18 फांलि'8 0 110- 
वाुुद्या 0लर ७णळए०त ता राह 
१०१६818 18 01 8 97]ए 108४810181, 
९] १छ्टाट्प]८ए81] ]]७016, ७10 18 ए७ 
10 ४७; 68पाला'60 शीळा ॥॥106 ए118 26 
880, छा]0 18ए७ 10 ]ता०७16१७ ०1 
र 3 ठाण ठा ल शार ५०१1०८ 
९0०॥0०॥10 0४७1281071 एला छापा) 
18 1111108, 90 छ056 0868 ६18 
1101065861. छवीछि8 ढआयाहा0०18 
द्वाटभ खी 0811000, 8४ ॥०)९1]०- 
१६९]० त उपा], णा 2 ठल 
18ते, फ० 1806 06186४ 0०००]॥७(60 
णं७168 फां), 801१, ७0111)0010ए8 ॥0ए- 
863 01 00], 6वृ्ा!0१ प) 8068१0. 
७6 8811181101, 0811100115, एए७॥8 
घात ठा ८ा' कक > * मोठे 


लो'कायतदर्शन : सिंधु-संस्छती ते विसावे शतक 


तगररचने विषयी लिहिताना श्री. मार्शल भ्हणतात,. 
6 हाऱणा0 एशपापष१्टा िण ताठ. शा/७, 
पपा ॥0पष्टाा ॥०९1]0-0810 गाट). 
पवाठफ़. छापाहला. हछपाणण्णातठे 09४१ 
७ पा 8 ली 8006 ]0168९0-09४ 
फणाताष्टर 00७ ली राळा” 
श्री. माझंल यांची ही विधाने पाहता आयं व अनायं 
थांच्या संस्कृतींमध्ये असलेली विलक्षण तफावत' 
झ्ापल्या सहजपणे लक्षात येते. आर्यांच्या संस्कृती- 
पेक्षा अनार्यांची संस्कृती फार उच्चपातळीवर होती. 
जोपर्यंत सिंघु-संस्कृतीचा शोध लागलां नव्हता तो- 
पर्यंत असुरांना आर्याहून अप्रगत मानले गेले, याचे 
तितकेसे आष्चयं वाटत नाही. परंतु सिंधुसंस्कृतीचा 
शोध लागल्यानंतरही बहुसंख्य अभ्यासकांनी आपले, 
दृष्टिकोण बदललेले नाहीत. याबाबतीतही श्री, 
मार्शल पाती एक अत्यंत महत्त्वाचा इशारा दिला. 
परंतु त्यांचा तो इशारा हे केवळ अरण्यरुदन ठ्र्ले 
आहे. अनार्यांना हौन मानणार्‍या ठिद्रानांचा निदेश 
करून श्री. माल म्हणतात, “ 11080 कॉ00 
18४७ 0०08७100९0 पांड शांटणा ( याचे 
169 0 ए0७ ७  णर्गि प(७8 ण 
पाठ छ0]७० ) ताण ०७0०0, ०1 
ह०्पा'86, 0. धिठ ्ा'९8 फांण्वि धत 
ळण 018 1६8. ग0प 0९. 
॥७५ए७७160. ॥॥७५ फंलिए0त '],७ ]९- 
्र$818 88 ]01]0 ठा गी प॥.ए(.0०- 
1९0 89ए४१५ट९8, छ100] ग. छ०५॥॥0' 18ए० 
९९॥ ०७8१0७ (० ण'९0 छा] 90४ 
10880100 801010९ ० 7शोंष्टां०) 07 एफ- 
1080]॥४. ए०प "0 100011९0१९ 
0 ४01000) 1188 _00९शा 1७४०1॥॥॥॥0॥1200 
छत ण७ 87७ 001881101९ (0 1 0९0०९- 
१४0 00010 8810 1688 ॥ोषट्रा)]र्‍ ०ए॥॥7९त: 
-10_ 8000 7७४७९०७, 100९९0, 110170 11४- 
॥]र्‍ लशां1!2९0- (8171. 118 0010000" 
7छाए उिपपा७8108 07 1125018118, 1: 
७61०४७७ "8 0 7९्ताचेण गाट 0९पा९: 
810९81 त 7008९ €झाडणग१ट पा8000- 
0९७७.०॥४ 1100 1:) एं! 70100 
:“ नु.र्भा.५ 


श्र 
88 परशा 88 ॥॥७6॥॥ 119018) ७00४०” 


वस्तुत: वतंमान शतकात भारतविद्येच्या क्षेत्रात 
लागलेला सर्वांत मोठा व क्रांतिकारक शोध म्हणजे 
सिंधु-संस्कृतीचा शोध 'होय. या शोधामुळेंचे भार- 
तीय संस्कृती ही जगातील प्राचीनतम अशा ईजिप्त, 
सुमेर इ. संस्कृतींच्या पंक्तीला जाऊन बसली. अशी 
महान संस्कृती निर्माण करणाऱ्या असुरांचे जीवनं 
सध्याच्या आदिवासी जमातीसारखे होते, हे मत 
ऐतिहासिक दृष्ट्या सत्य आहे, असे म्हणता येत 
नाही. अर्थात भारतीय संस्कृतीच्या निमितीमध्ये' 
आदिवासी संस्कृतीचाही वाटा आहे, हे मी नाकारत 
नाही. त्या संस्कृतीचे अष्परयन प्राचीन भारताच्या 
आकलनासाठी अत्यावश्यक व उपयुक्त आहे, हेही 
मला मान्य आहे. आदिवासी जमातींचा व तत्का- 
लीन असुरांचा काही संबंधही असू शकेल. परंतु 
तत्कालीन असुरांची संस्कृती आणि सध्याची वन्य 
जमातींची संस्कृती ही प्रगतीच्या व आचारविचा- 
रांच्या एकाच पातळीवरची आहे असे मानणे हे पूर्ण> 
पंणे अर्नतिहासिक आहे. 

याही बाबतीत श्री. माझेंल यांनी अत्यंत महत्त्वाचे: 
विचार मांडले होते; आणि पुन्हा एकदा त्या विचा- 
रांचीही अभ्यासकांनी उपेक्षा केली आहे. ते म्हणतात; 
6.७ 7111809126, 898 1 80९118 (0 106, शि छा: 
188 (00 0७(शा. 10९९] 118060 88 00शा: 
४0 (8166 016 100९001. ॥षट्रीठ 171008 ह 
६॥७ 17९81 710९]1९8९0(8॥1१०8७. 0 ७ 
ए७-१.१७॥७ 8. ४0० 888ए0)8 "त्वा 
01९४ ॥&ए७ ]]४"९.ए७६७१ 91]. 15 हर 
छ०"५॥ ]९"१९(०9॥॥७ ० 1116 लपा] 
हाते पशोषट्टां०्प8 पिचत या 8 ० ॥॥०॥1७५,७, 
11018 188 8७9५१७ 180. ॥ाल' ]णाष्ट्रा 
५१७९8. 800 180 ॥॥७५ 1४० ॥10ए७३8ा ते 
४९१7७ ४४०, ४8 हौ९ 188 11101) 008४७ 
5 ४00 07 81१6 फा 1७] 816 8180 
180 ॥७' ९ए)॥पा'७0 0०188868..0£ ५0९ 
ग॥७8, त ० टण 0०.ए०ा , ८४७ 
६७० 88 10090)४ 88 टा 700 8 
1018 1007” "१ आदिवासी जमातींचे काढी, विचार 
अनार्यांशी जुळणारे असले तरी त्यांवरून भनाग्रे ढु 


अनुक्रमणिका 


1.3. 


भदिवासी जमातो यांची संपूण संस्कृती एकच होती, 
असे समजणे हे. किती अर्नंतिहासिक आहे हे सांगताना 
श्री. मार्शल म्हणतात, “ 3, (0 9881110, 88 
80 "810४ 19४७ तया, ७; 80 108- 
एप्फ88 70108९1 1110 801 081 01 18 
एशोषट्टांला 18898 1179110181 88 (0 80101080९0 
७४ (106 706 हा'&७8 ६ ॥1ए 107७1४ 
0. ॥॥1686_ 88100 [ंपणा॥१्टा6 171005 816 
19108018४७ 0 1106 1198870 60111- 
९७७ 0 ॥॥०॥९॥1].०१810 810 ७181180" 
_ तात्पयं, लोकायतदशंन सुखवादी आहे हो असु- 
रांच्या _ म्हणजेच सिंधुसंस्कृतीच्या महान ऐहिक 
प्रगतीची स्वाभाविक परिणती आहे. ते तसे नसते 
तरच समस्या वा विसंगती निर्माण झाली असती. 
सिंधु संस्कृतीमध्ये क्रीडा, कला, प्रसाधने, भूषणे 
इ. शी संबंधित अश्या अनेक वस्तु सापडल्या असून 
त्यांचा स्वाभाविक वारसा लोकायतदर्शंनाला मिळा- 
केला आहे. तेव्हा बहुजनसमाजाचे दक्षंन सुखवादी 
कसे असेल असा प्रश्‍न उपस्थित करून इतिहासाच्या 
नावाखाली बहुजनसमाजाची एक मनःकल्पित 
संस्कृती उभी करण्यापेक्षा असुरांची संस्कृती ही 
एक अत्यंत प्रगत अशी नागर संस्कृती असल्यामुळे 
त्याचा वारसा चालविणारे लोकायतदशंनही सुख- 
बादी होते असे मानणे हे सुसंगत ठरेल. असुरांची 
संस्कृती आर्यापेक्षा उन्नत होती, असे तकंतीथ 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनीही म्हटले आहे. 
लोकायतदशंनाने विविध विषयांवर जे विचार 
मांडलेले आहेत, ते अत्यंत उद्नभत व प्रगत अंशा 
सांस्कृतिक पातळीचे द्योतक आहेत. अर्थात त्यांच्या 
विचारातही कालमानोप्रमाणे काही बेदल झाले 
आहेत. वेदिकांनी दिलेल्या नव्यानव्या आह्वानांना 
नॅवी नवी प्रतिआद्वानें देताना त्यांनीही आपल्या 
विचारांना धोासूनपुसुन नेवे आकार दिले आहेत. 
परंतु यांचा अर्थ प्रारंभीच्या काळात ते मागासलेल्या 
भूढ लोकांचे देशंन होते, असे मानता येतं नाही. 
प्रारंभापासुनच एका प्रगत संमाजाचा जीवनविषयक 
वास्तव दृष्टिकोण मांडण्याचे कामं लोकायतदशंनाने 
केले आहे. शिना 
. अंशा प्रगत समाजाला बहुजनसमाज हो संज्ञा 
केशी लावता येईल, असे यांवर कोणी विचारतील, 


नैवभारत 


एप्रिल, १९८१ 


कारण मूठभर . प्रस्त अशा उच्चवर्णीयांखरीज' 
बोकीच्या भप्रगत अशा विशाळ समाजाला वहुजन- 
संमाज ही संज्ञा लावण्याची सध्याची आपली प्रथा 


आहे. यासाठी या प्रश्‍नाचे थोडेसे विवेचन करणे 
आवश्यक' आहे. 


आये हे अप्रगत असले तरी भक्रमक व य्‌य्‌त्स्‌ 
होते. असुर हे प्रगत असले तरी आपली सांस्कृतिक 
प्रगती प्राप्त करण्यात गक होणाऱ्या कोणत्याही 
समाजाप्रमाणेच त्यांच्यातील लढवय्येपणा कमी 
झाला होता, त्यामुळे आये व असुर यांच्या 
युद्धात असुरांचा पराभव झाला, आर्यांनी अनेकदा 
असुरांना फसवूनही विजय मिळविला आहे. परंतु 
या सर्व कारणांची मला येथे चर्चा करावयाची 
नाही. असुरांचा पराभव झाला, एवढे निश्‍चित. हे 
युद्ध चालू असताना व नंतरही या दोन संस्कृतींच्या 
संमिश्रणास प्रारंभ झाला. आर्यांच्या विजयानंतर 
या प्रक्रियेस गती आली. ज्यांचा विजय होतो, 
त्यांच्याकडे पळत सुटावयाचे हा गुणधर्म तत्कालीन 
भारतीयांमध्येही होताच. प्रतिष्ठा प्राप्त करण्यासाठी 
अनेक अनायं, आर्यामध्ये घुसले. आये विजयी 
झाळे असले तरी सत्ता चालविण्यासाठी त्यांना 
प्रगत अनार्यांचे साहाय्य हवेच होते. तेव्हा त्यांनी 
अशा अनार्यांना आपल्यात सामावून घेतले. त्याबरो- 
बरच आर्यामधील ज्या अप्रतिष्ठितांचा सत्तेच्या 
राजकारणात फारसा उपयोग नव्हता, त्यांना खाली 
ढकलण्यात आले. अश्या रोतीने एका बाजूला विजयी' 
आरप्रांमधील सत्ताधारी लोक आणि पराभूत अनार्या- 
मधील सत्तालोलुप लोक यांनी वेदिक परंपरा उभी 
केली. दुसऱ्या बाजूला तडजोड न करणारे अनार्य 
आणि आर्यांमधील अप्रतिष्ठित लोक यांची एक' 
अवेदिक परंपरा उभी राहिली. मगो ब्राह्मण हे 
बहुध्रा दोन्ही परंपरांमध्ये विभागले गेले असावेत, 
मात्र या दोन परंपरा जशाच्या तज्ञा शुद्ध व॑ स्थिर 
स्वरूपात आजपर्यंत टिकलेल्या नाहीत. प्रतिष्ठितांना 
वर उचलून घेणे, प्रतिष्ठेसाठी वर जाण्याची धडपड 
करणे, अंप्रतिष्ठितांनी खाली घसरणे वा त्यांना 
खाली ढकलणे या प्रक्रिया तेव्हापासुन आजपर्यंत 
चालूच आहेत. या परंपरांची नावे तीच राहिली 
आहेत; बाहेरच्या चौकटी त्याच राहिल्या भाहेत] 


अनुक्रमणिका 


लोकायतदर्दान ! सिंधु-संस्कुती ते विसावे शतक 


परंतु अंतर्यामीचा भागय मात्र वारंवार बदलत 
भाला आहे. शिवाय भारतावर अनेक परकीयांची 
आक्रमणेही झाली आहेत. त्यामुळे या देशातील 
लोकांमध्ये भिन्न भिन्न वंशांच्या असंख्य लोकांची 
अनेक मिश्रणे झाली आहेत. त्यामुळे त्यावेळचा 
उच्चवणे हाच आजच्या उच्च्च वर्णीयांचा वांशिक 
दृष्ट्या पूवेज आहे वा त्यावेळचा बहुजनसमाज हा 
आजच्या बहुजनसमाजाचा वांशिक दृष्ट्या पूर्वज 
आहे, असे मात्र म्हणता येत नाही. 


आता लोकायतदहशषंन हे जर आर्याहून अधिक 
प्रगत अश्या असुरांच्या संस्कृतीमधून निर्माण झाले 
असेल तर, त्याला बहुजनसमाजाचे दर्शन असे का 
म्हणावयाचे ? तर विजयी झालेल्या आर्यांनी काही 
अनार्यांना हाताशी धरून जी वैदिक परंपरा उभी 
केली, त्या परंपरेतील लोकांनी पराभूत अनार्यांच्या 
पक्षात असलेल्या लोकायतांना सदव प्राकृत, असुर 
इ. नावांनी हिणवले आहे म्हणून. विजयी लोकांनी 
पराभूतांना हिणविण्यासाठी जी विशेषणे वापरली, 
ती खरी आहेत असे मानून विद्वानांनी असुर हे 
मागासलेले होते असे गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात हे 
-असुर अत्यंत प्रगत होते हे स्पष्ट झाले आहेच. या 
'असुरांच्या पराभवानंतर त्यांची वैचारिक परंपरा 
चालविण्याचे काम बहुजनसमाजाने केले आणि हा 
उत्तरकालीन बहुजन समाज मात्र अनेकवेळा वैदिक 
अनुय्रायांहन अश्रगत अवस्थेत राहिला. भर्थात 
सध्याच्या बहुजनसमाजाचे तत्कालीन बहुजन समा- 
जाक्षी शुद्ध वांशिक नाते सांगता येत नाही; परंतु 
वैचारिक नाते मात्र सांगता येते. वैदिक परंपरा 
वेदांचे नाव घेऊन आपले हितसंबंध जपत आलेली 
आहे; आणि बहुजनसमाजाची लौकिक परंपरा 
वेदांना फारसा मान न देणारी वा विरोध करणारी 
आहे. अशा रीतीने अवैदिक व लौकिक परंपरा या 
अर्थाने लोकायतदशंन बहुजनसमाजाचे आहे. अप्रगत 
लोकांनी निर्माण केलेले दशन या अर्थाने ते बहुजन- 
समाजाचे दशन नव्हे. 


सिंधु-संस्कृती व लोकायतदशंन यांच्यामध्ये पुढील 
अनेक बाबतींत साम्य असल्याचे आढळते. हे साम्य 
'पाहिले म्हणजे त्यांच्यामध्ये एक अतूट नाते असल्याचे 
स्पृष्ट झाल्याखेरीज रहात नाही. 


ड्‌ 


व्यापार 
सिंधू-संस्कृुती ही वणिक्‌-संस्कृती होती, -असे 


डॉ. दांडेकरांसारख्या विद्वानांनी स्पष्ट केले आहेच. 


लोकायतदशंनानेही वाणिज्य व वाणिज्याचा अंत- 
र्भाव असलेली वार्ता ही विद्या यांचा हिरीरीने 
पुरस्कार केला आहे. वैदिक आर्यांच्या विरोधात 
उभ्या असलेल्या या दोघांमधील हा समान: दुवा 
आहे. सिंधु-संस्कृतीमधील लोकांचा दूरदूरच्या देश्यां- 
पर्यंत व्यापार चालत होता हे सांगताना श्री. 
इ. जे. एच्‌. मॅकी म्हणतात, “ ]॥॥811 7. 111168 
॥॥॥७ 60 1020१ 07 एक्ट 1116- 
००पा'856 ॥0७.७९७॥ ॥॥॥6 एतप8 ४8]]60४ 
९०७]७ छते. एला 002000पा3 0 
31101, 117811 810 6)8९%71]1616 118४७ 
109४ 0001 1700)]9 881910118100.” * वजने 
हा वणिक्‌-संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा भाग असून 
तेथे उत्खननात सापडलेली वजने अत्यंत अचूक 
होती आणि तत्कालीन जगात दुसऱ्या कोणत्याही 
संस्कृुतीजवळ इतकी अचूक वजने नव्हती या संदर्भात 
श्री. हेमी म्हणतात, “1'11280 11१08 एट 8 
816 10800 फा) टाः०8,७ 80टप'80४ 
81] 0. टणाडाडशाटए  ॥॥81 110820 0 
1181) 810 ॥16801001.91018.? '* जवाहिर्‍्यांना 
लागणाऱ्या अत्यंत सुक्ष्म वजनांपासुन ते हातांनी 
उचलणार नाहीत इतक्या मोठ्या वजनांपर्यंतची 
विविधता पाहिली असता या व्यापारी संस्कृतीची 
समृद्धी आपल्या ध्यानात येते. या संस्कृतीच्या 
निर्मात्या असुरांना वापरल्या गेलेल्या *पणि * या 
शब्दावरूनच पण, पण्य, आपण, वणिक्‌ इ. प्रकारचे 
वाणिज्याशी संबद्ध असे शब्द संस्कृतमध्ये आले 
आहेत. समृद्ध अशा कोणत्याही व्यापारी संस्कृती- 
मध्ये क्रणव्यवस्थादेखील मोठ्या प्रमाणात प्रचलित 
असते. सिधुसंस्कृतीही याला अपवाद नव्हती. म्हणू- 
नच वैदिक आर्यांनी असुरांना व्याजबट्ट्याचा धंदा 


करणारे असे वारंवार म्हटले आहे. लोकायतदशंनाने 
वाणिज्याचा पुरस्कार केला आणि नि:संकोचपणे 
' क्रणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ ' असे म्हटले याचे कारण 
त्याला सिधुसंस्कृुतीचा हा अथेशास्त्रीय वारसा 
मिळाला होता, हेच होय. 


शिदे 
क्षी 


लोकायतदशंनाने वाणिज्याबरोबरच कुषीचाही 
-पुरस्कार.केला. आणि याचेही कारण सिंधुसंस्कृतीने 
कृषोच्या बाबतीत गाठलेली प्रगती हेच होय. उत्खन- 
“नात सापडलेली धान्याची प्रचंड कोठारे आणि विविध 
ःप्रकारच्या धान्यांचे नमुने हा याचा अत्यंत महत्त्वाचा 
पुरावा होय, टरफल टाकून देऊन धान्याचे सत्त्व 
तेवढे घ्यावे. ही दुःख. टाकून देऊत सुख तेवढे घ्यावे 
.या सिद्धास्ताला लोकायतदशंनाने दिलेली उपमा 
कदाचित कृषिसंस्कृतीमधील लोकांच्या स्वानुमवा- 
-बरून दिलेली असण्याची शक्‍यता आहे. 
उद्योगंघंदे 
उद्योगधंदे हाही लोकायताने पुरस्कारिलेल्या 
'वात्तचा एक महत्त्वाचा घटक असतो. याही बाबतीत 
सिधुसंस्कृतीने कमालीची प्रगती गाठलेली होती. 
सूतकताई, विणकाम, कपडे रंगविणे, धातुकाम, 
भाजीव विटा तयार करणे, इमारती बांधणे, घरा- 
मध्ये लागणारी भांडी व इतर विविध वस्तू तयार 
करणे, अलंकार बनविणे इ. प्रकारच्या उद्योगधंद्यां- 
वरून हे स्पष्ट होते. 
'पश्चुपालन 
छोकायतदशंनाने पशुपालनाला महत्त्व दिले असूत 
सिधुसंस्कृतीमध्ये कृषी, व्यापार इ. प्रमाणे प्षु- 
पालनालाही महृत्त्व होते. तेथील लोकांनी अनेक 
प्राण्यांना माणसाळविलेले होते; या घटनेवरून है 
स्पष्ट होते. म्हैस, शळी, बैल, उंट, गाय इ. प्राण्यांना 
त्यांनी माणसाळविले होते. तिधु-संस्कृतीमधील शिव 
हा पशुपतीच्या स्वरूपात आढळतो. यावरून या 
संस्कृतीमधील पशूंचे महत्त्वपूर्ण स्थात स्पष्ट होते. 
गाईच्या बाबतीत असलेला सिधुसंस्कृतीचा दृष्टिकोण 
हा लोकायतांच्या दृष्टिकोणाझी जुळणारा आहे. एक 
उपयुक्त पशू एवढेच गायीचे स्थान पिधुसंस्कृती मध्ये 
होते. लोकायतदशंनाचाही गायीविषयीचा दृष्टिकोण 
नेमका असाच आहे. उदा. नैषधीय चरितामध्ये 
चार्वाक म्हणतो, 
गां नर्तः कि न तैव्येक्तं 
ततो$प्यात्माधरीकृत: । १७ ६७॥ 
-- गायीला प्रणाम करणारे लोक स्वतःला 
तिच्याहूनही हवीत बनवत नाहीत क्राय !. 


नवभारत 


पग्निल, १९८१ 
राजनीती 


लोकायंतदंनाने वातबरोबरच दण्डनीती हीही 
एक विद्या मानली आहे. राजाने राष्ट्रकण्टकांचा 
'उच्छेद करण्यासाठी लोकायताचा उपयोग करणे, 
राजपुत्रांना लोकायताचे शिक्षण देणे, आणि लोका- 
यत दशंनाने राजालाच परमेश्वर मानणे या गोष्टीं- 
वरून या दशंनाचा राजनीतीशी असलेला संबंध 
स्पष्ट होतो. आता या दशंनाला राजनीतीची ही 
परंपरा कोठून मिळाली हे जर आपण चिकित्सकपणे 
पाहिले, तर ही परंपरा असुरांकडून मिळाली अस- 
ल्याचे स्पष्टपणे दिसते. बळीसारख्या असुरांनी 
कल्याणकारी अशी महान राज्ये उभारलेली होती. 
याबाबतीत प्रारंभीच्या काळात आये मात्र बरेच 
मागासलेळे होते; आणि असुरांबरोबर संघषं सुरू 
झाल्यानंतर त्यांनी राजनीतीचे धडे असुरांकडूनच 
घेतले असे स्पष्टपणे दिसते. या दृष्टीने ऐतरेय 
मआह्ाणातील ( १.१४ ) पुढील पुरावा लक्षणीय 
आहे, “ देवासुरा वा एषु लोकेषु समयतन्त । त 
एतस्यां प्राच्यां दिश्पयतन्त । तांस्ततो$सुरा अजयन्‌ । 
ते दक्षिणस्यां दिश्ययतन्त । तांस्ततो$सुरा अजयन्‌ । 
ते प्रतीच्या दिश्ययतन्त । तांस्ततो$तुरा अजयन्‌ । 
ते उदीच्यां दिव्ययतन्त । तांस्ततो5$सुरा अजयन्‌ । 
ते उदीच्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त । ते ततो न पराज- 


'यन्त । सैषा दिगपराजिता । तस्मादेतस्यां दिक्षि 


यतेत वा यातयेद्वा । 
ते देवा अब्रुन्‌ अराजतया वै नो जयन्ति । 


-राजानं करवामहा इति । तथेति । ते सोमं राजानम- 


कुवंन्‌ । ते सोमेन राज्ञा सर्वा दिशो$जयन्‌ । 
- देव आणि असुर हे या प्रदेशांमध्ये एकमेकाशी 


.लढत होते. ते आधो पूव दिशेला लढले. तेव्हा 


असुरांनी त्यांचा पराभव केला. ते दक्षिण दिझ्षेला 
लढळे, तेव्हा असुरांनी त्यांचा पराभव केला. ते 
पदचिम दिशेला लढले, तेव्हा असुरांनी त्यांचा परा- 
भव केला. ते उत्तर दिशेला लढले, तेव्हा असुरांनी 
त्यांचा पराभव केला. ते ईशान्य दिशेला लढले, 
तेव्हा मात्र त्यांचा पराभव झाला नाही. ती ही 
अपरजित अशी दिशा होय. म्हणून या दिशेला 
लढावे किवा लढण्यास प्रवृत्त करावे. 

सतत होणारा पराजय पाहून ते देव एकमेकांना 
म्दुणाले, आपल्याला-राजा -नसुस्कूमुध्े असुर कोक 


लोकायतदशेन : सिंचु-संस्कृती ते विसावे शतक 


एफ ऑ. ७8 10 एषा] 116 ॥७10 


भापला पराभव करीत आहेत, तेव्हा आपण राजा 
'करू या. ठीक आहे असे म्हणून त्यांनी सोमाला राजा 
'बनविले, मग सोमाच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी सवें 
'दिशांना असुरांचा पराभव केला. ” 


सैन्याला राजा असला पाहिजे ही कल्पना आर्यांनी 
असुरांकडून घेतली, हे यावरून स्पष्ट होते. असुरांना 
मात्र बळी वगैरेंच्या सारखे अत्यंत का!्यंक्षम राजे होते. 
हे राजे देवांचा वारंवार पराभव करीत होते, असे 
पुराणांनीही सांगितले आहे. लोकायतदशंनाने राजा- 
लाच परमेश्‍वर मानले याचे कारणया दशंनाला असुर 
राजांची ही महान परंपरा होती. आयं आणि असुर 
यांचा हा संघर्ष बहुधा ज्ञेकडो वर्षे चालला होता. 
स्वत: इन्द्रालाही एकेका असुराचा पाडाव करण्या- 
साठी चाळीस चाळीस वर्षे लागली असे क्रग्वेदातच 
म्हटले आहे. अशा दीघं संघर्षामध्ये ज्यांचा दोवटी 
ब्रिजय होतो, तेच कायमचे विजयी होतात, आयं 
आणि अतार्यांच्या युद्धात प्रारंभी बराच काळ 
गसुरांनी आघाढी मारलेली होती, परंतु या संघर्षाचा 
देवट मात्र आर्यांच्या विजयाने झाला. आर्यांचा 
विजय झाला याचा अर्थ राजनीतीच्या बाबतीत ते 
अनार्याहून प्रगत होते, असे मात्र कदापि म्हणता 
येणार नाही. हे असुर राजेच सिधुसंस्कृतीच्य़ा 
महान नगरराज्यांचे निर्माते होते. लोकायतदशंनाने 
दण्डनीतीचा पुरस्कार केला, कारण त्यांना सिधु- 
संस्कृतीच्वा या महात राज्यांचा वारसा होता. 


योग 

भारतीय संस्कृतीने सिंधुसंस्कृतीकडून घेतलेली 
आणखी एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे योग होय. 
असुर-परंपरेतील अथवंवेदाला योगसाधनेचे उगम- 
स्थान मानले जाते हेही या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. 
लोकायतदश्षंनाने यज्ञादी कमंकांडावर टीक्रा केलेली 
असली तरी योगसाधनेवर मात्र टीका केल्याचे आढ- 
ळत नाही या मुद्द्याकडे मी विद्वानांचे लक्ष वेधू 
इच्छितो. नंतरच्या काळात जरी योगाचे वैदिकोकरण 
करण्यात आले असले तरी योगाचे स्वरूप प्रारंभी 
अवैदिक व ऐहिक असेच होते. याबाबतीत जॉन 
मार्शल 'म्हृणतात, “ 1,1८6 8810180 1801, 
श०्छ& 18१18 णाष््रां3 80७5 1116 010- 
31780 0०918 07, धा0 ४860518118 


ऱऊ 


९0०१ राऊ, 1 ८8116 10 10199 8 
10007६७ 1012 9. तल १8 
701201." "* 
आयुर्वेद 

लाकायत व'॑ अथवंवेद यांना मिळालेला आयु- 
वेदाचा वारसा हा सिधुसंस्कृतीकडूनच मिळाल्याचे 
दिसते. वैदिक अनुयायी वैद्यांचा आत्यंतिक तिर- 
स्कार करीत होते आणि आंगिरस घराण्यातील लोक 
या व्यवसायात पारंगत होते हे मी यापुर्वीच स्पष्ट 
केळे आहे. मृतांना जिवंत करण्याची संजोवनी विद्या 
असुरांकडे होती, परंतु देवांकडे (आर्यांकडे) नव्हती. 
देव आणि असुर यांच्या युद्धामध्ये देवांचा पराभव 
होण्याचे हे एक मुख्प़ कारण होते, हो संजीवनी 
विद्या म्हणजे बहुधा आयु्वेदच असण्याची शक्‍पता 
आहे. देवांकडे ही विद्या नसल्यामुळेच त्यांनी कचाला 
शुक्राचार्यांकडे पाठवून ती विद्या प्राप्त करण्याचा 
प्रयत्त केला होता. अश्या रीतीने आयुर्वेदाचा हा 
वारसाही सिध॒संस्कृतीकडूनच आला होता, असे 
दिसते. या बाबतीत डॉ. ए. डी. पुसाळकर म्हणतात, 
* 7160608 0 8 ८०81]-01]180]2 8013081106 
ठि'णांपष१्ट 8 0१81-फ०एणा छठीप001॥ ली 
छृ७ ७! 118४0 0९00 तिश्या[ती60, फा 
डाह], एणांलो 13 ]ता०्फा ४०0 68 & 
80९0तील 10” 0४५७५७९७४७, 01800188, 
१]5७88९8 01 (॥७ ]11ए९', 7160118118, 
७७. 887७8] ०॥॥(]७ 131 101683 18ए6 
९०] 10॥1]त 8001760011 ७०.७१. 0प.]७ 
016 18 11018]]7 ए800 83 81. 91]100- 
11861, 910 6212718] ए 11 61568803 01 
७817, 0४९, ॥॥॥0०8॥, 9110 8011. ११७ 1101118 
०. 0 06९ हाते 8116106 ( 8710 
०881017 ४180 0 0 1110061083 ) 
०18 ए७]प8त णा शाला पाहतात 
१०७॥७1९8. 6018) &याते 168४७३ 0० 06 
गाण 80 (9८३1७ 0०॥७ 10108) फा 
०४॥७]१ प86त 88 11९ताला08. 81] (11686 
8000तठ8 816 ओीं]] 68ठ00ते पि 
घणा'ए७काठ गाढताला॥७6, 8100 "08 ४॥॥6 
णाष्ठाण ०. प्रताटुया०प७ णक्वाल8] 


अनुक्रमणिका 


ड्ट 


80861) 01 7118 ॥018%४ 00 7906010 
७७ एता8 ए७]]०ए 0ए]1280या."" 
स्त्री-पुरुष-समानता | 
लोकायतदशोेनाने स्त्री व पुरुष यांच्या समानतेचा 
पुरस्कार केल्याचे मी दाखवून दिले आहे. याबाबतीत 
प्तिधु-संस्कृतीचा दृष्टिकोणही नेमका असाच विवेकी 
होता. उदा. जॉन माशेल म्हणतात, '' 1110 10- 
॥)8]6 6601060118 8 ०७1 10 00 0१५१8] 
का), 1110, (0 10-000171816 0४७, 
110 119]68” * 
पूज़ा-पद्धती व यातुविधी 
असुरांची पूजापद्धती अहिसाप्रधान असल्यामुळे 
लोकायतदशंनही अहिसक होते, असे मी यापूर्वी 
म्हटले आहे. ( नवभारत अक्टो. ८० ). हिंदु- 
धर्मातील सध्याची पूजा ही सिंधुसंस्कृुतीमधून आली 
असावी असे अभ्यासकांचे अनुमान आहे. अश्या 
स्थितीत सिंधु-संस्कृतीचा वारसा मिळालेल्या 
लोकायतदशेंनाचा पूजेविषयी नेमका काय दृष्टिकोण 
होता, हे पाहणे आव्यक ठरते. नैषधीय चरित 
१७.५७ आणि त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित १.१. 
३३५-३६ या ग्रंथांतून पूजापद्धतीवर टीका करणारे 
चार्वाकमत आले आहे. सर्वसिद्धान्तसंग्रहात (इलो. १३- 
१४) देवाल्यांवर टीका आली आहे. आता, सिंधु- 
संस्कृती ही जर पूजाप्रधान असेल तर लोकायत- 
दर्शन हे पूजाविरोधी कसे हा प्रश्‍न निर्माण होतो. 
किंवा पूजाविरोधी असलेले लोकायतदशंन सिंधु- 
संस्कृतीमधून कसे निर्माण झाले असेल, असाही प्रश्‍न 
विचारता येईल. 
सिंधु-संस्कृती हो केवळ प्रगत संस्कृती होती असे 
नव्हे, तर लोकायतदशंनाप्रमाणेच ती अत्यंत उप- 
युक्‍ततावादी संस्क्रती होती. त्यामुळे मंदिरे, धम इ. 
पेक्षा ऐहिक प्रगतीकडेच तिचे लक्ष होते. या संस्कृती: 
मध्ये आढळणाऱ्या धामिकतेच्या अभावाविषयी 
अभ्यासकांनी आइचयंही व्यक्त केले आहे. या 
संस्कृतीमध्ये मंदिरांचे तर अस्तित्वही आढळलेले 
नाही. उदा. माधवसरूप वत्स म्हणतात, “ 10 
1९०७8 1 1110 ॥7९४, 881811 0001111108 
010७) 110107 झाते फ्रिळ्पष्ठी॥ फ०७ 
1& 8110१ ०) णा पवा य पाकटयां- 


नवभारत 


पप्निळ, १९८१ 


16611 (8610101608 1017 116 ४०१७, 80त खा 
५७ 912008 81 10108 01 ०28, 1016 
०७ 88 ५16 ताै3”5ढि०॥, ग. 1118 
गावतण8 ४७11690, प716160 [16 110680 81ए- 
७पा88 ए७!७ 6160060 10' 110 6०017 ए6- 
1101106 01 ॥७ ठा 28118.” १, देवदेवतांसाठी 
भव्य मंदिरे बांधून हाडामासांच्य़ा माणसांना मात्र 
उघड्यावर टाकणाऱ्या तथाकथित महान संस्कृती 
आपल्याकडे आहेत. परंतु सिधुसंस्कृतीचे आगळेपण 
हे, को तिने अश्या प्रकारची मंदिरे बांधण्याऐंवजी 
मानवी जीवांच्या निवाऱ्याची सोय करण्याला 
प्राधान्य दिले. लोकायतदशंनाने मंदिरांवर टीका 
करून ऐहिकतेला प्राधान्य दिले, याचा अथच असा 
कोर्‍या दरशेनाला थेट सिधुसंस्कृतीपासूनच प्रेरणा 
मिळालेली होती. सिधुसंस्कृतीवर वैदिकतेचा शिक्का 
मारू पाहणाऱ्या डॉ. पुसाळकरांनाही पुढील उद्गार 
काढावे लागले आहेत, “धू ७110१11128 ॥1&ए९ 
80 81 10९01 01860४७160 11 ॥॥6 1108 
१७] फएपाले 101899 0७ तशीगाशीए 
716९४81१९0 88 1७॥॥]]68, 9116 8४ए७॥ 1110860 
कन्प्7प]]! ०७88९0 88 हाला ]8४९ 
ऱा७]१९१ ॥0०7018ा0ण5 101168. ५७8 810 
10 ४7168, 8818, 0 8ाए 0९01112 
००४ ०७]७०७४. 118 111066त. ल्यशठप8 
8, 16 [तप गाते 00 100 ालाप१७ 
8115 ]]0311ए0 100॥टा018 1181608), 101 
एभोष्टांणा 188 81998 [197०७१ 8 तठाणा- 
18 ७ 11 8110011 ला]00168, 8॥त 
68860091]]7 11 एता, ए॥661 98 
णा ७100 180101 110॥]ताग2१्ट ॥॥७॥४९8 
०1 ७०७] 10 82७5. 7 * 

अशा रीतीने तिधु-संस्कृुतीने मंदिरांना विरोध 
केलेला असल्यामुळे लोकायतांनी मंदिरांना केलेला 
विरोध हा ऐतिहासिक दृष्ट्या सुसंगतच ठरतो, 
आता सिंधु-संस्कृतीमध्ये धामिकतेचे फारसे पुरावे 
आढळलेले नसले तरी तेथे आढळलेल्या मुद्रांवरून 
तेथील लोक मूतिपूजक असण्याची शक्‍यता मानण्यात 
आली आहे. लोकायतांनी मात्र मूतिपुजेला विरोध 
केला आहे. या ठिकाणी सकृहृशंनी तरी विसंगती 
आहे, असे वाटू लागते. 


अनुक्रमणिका 


लोकायतद्शीन : सिंधु-संस्छती ते विसावे शतक 


या संदर्भात माझे मत असे आहे की सिंधु- 
संस्कृतीमध्ये असलेल्या मूतिपूजेला धाभिकतेचे स्वरूप 


आलेले नव्हते. ही पुजा यातुविधीच्या स्वरूपातच . 


चालत असली पाहिजे. आता यातुविधी हे मागासले- 
पणाचे चिह्ृ मानले जात असल्यामुळे सिंधु-संस्कृतीची 
प्रगत अवस्था आणि यातुविधी यांचा मेळ कसा 
घालावयाचा, असा प्रश्‍न उभा राहील, याचे विवेचन 
मी विस्तृत स्वरूपात स्वतंत्रपणे करणार आहे. येथे 
याबाबतीतील दोन मुद्द्यांचा फ्त निदेश करून ठेवत 
आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, यातुविधीमध्ये अति- 
मानवीशकक्‍्तीचे अस्तित्व मानावे लागत नसल्यामुळे 
यातुविधी हे अप्रगत स्वरूपाचे विज्ञानच असते. अति- 
मानवी शक्तीच्या साहाय्याविना आपण भौतिक 
परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित करू शकतो, याची 
जाणीव यातुकारांना झालेली असते. म्हणूनच यातु- 
विधी हा धर्मापेक्षा विज्ञानाला अधिक जवळचा 
असतो. त्यामुळे भौतिक प्रगती साधू पाहणाऱ्या 
सिधु-संस्कृतीने यातुविधीचा आश्रय घेतला तर 
त्यात आइचरय नव्हते. दुसरी गोष्ट अश्शी, की प्रगती- 
च्या उच्च अवस्थेतील लोकही यातुविधीचा त्याग 
करीत नसतात, या गोष्टींकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. 
उदा. कुंकू लावणे व मंगळसुत्र परिधान करणे हें 
यातुविधोच आहेत. कारण, कुंडू व मंगळसुत्र या 
वस्तू अतिमानवी शक्तीची मदत न घेता स्वतःच 
पतीचे संरक्षण.करतात, या भावनेतून त्यांचा प्रयोग 
केला जातो. स्वतःला प्रगत म्हणवून इतरांना हिण- 
वणाऱ्या लोकांनी हे आणि यासारखे किती-तरी 
अन्य यातुविधी विसाव्या शतकातही टाकून दिलेले 
नाहीत, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. तेव्हा 
यातुविधी आढळल्याबरोबर त्या संस्कृतीची तुलना 
वन्य टोळयांवरोबर करू पाहणार्‍या विद्वानांनी या 
गोष्टीची दखल घेणे आवश्‍यक आहे. शिवाय, मूति- 
पूजेचे मोठ्या प्रमाणात वैदिकीकरण झाल्यानंतरही 
या पूजेमध्ये अजूनही यातुविधीचा अंश आहे, हे 
नाकारता येणार नाही. 

लोकायतदरशेनानेही प्रारंभी यातुविधीचा आणि 
अर्थातच यात्वात्मक मूतिपूजेचा स्वीकार केलेलाच 
होता, असे मला वाटते. या दृष्टीने उदयनाचार्यांच्या 
न्यायकुसुमांजलीवरील वरदराजकृत ' बोधनी ' 
आणि वर्धमान उपाध्यायकृत ' प्रकाश ' य़ा टीकां< 


२९ 


मधील काही माहिती पाहण्पासारखी आहे. उद- 
यनाचार्यांनी ग्रंथाच्या प्रारंभीच चार्वाकांचा ईश्वर- 
ब्रिषयक दृष्टिकोण सांगताना “ लोकव्यवहारसिद्ध' हे 
ईदवराचे स्वरूप असल्याचे म्हटले आहे. बोधनीटीके- 
मध्ये या शब्दाचे स्पष्टोकरण करताना, “ राजादि- 
देंश्‍्यमानः चतुर्भूजादिरूपा प्रतिमा वा । ” असे म्हटले 
आहे. प्रकाशटीकेमध्ये पुढील विधान आढळते, 
“यथा लोके व्यवहिपते चतुभुंजाद्युपेतदेहवान्‌ , 
नेत्वदृर्य इत्यथं: । ” 

या स्पष्टीकरणावरून असे दिसते कौ, लोकायत” 
दर्शनाने अदृश्य ईश्वर जरी नाकारलेला असला तरी 
दृश्य प्रतिमा मात्र त्यांना मान्य होती. त्याचप्रमाणे 
त्याने देव नाकारले, याचा अर्थ वेदिकांचे इंद्रादी देव 
नाकारले. बोधनी आणि प्रकाश या टीकांनी केलेला 
हा निर्देश केवळ गफलतीने केला आहे, असे 
म्हणण्यापेक्षा लोकायतदशंनाला यात्वात्मक मृतिपुजा 
मान्य होती आणि तिचेच पडसाद या टौकांनी व्यक्‍त 
केले आहेत, असे मानणे सय्‌क्तिक ठरेल. अद्ला 
स्थितीत लोकायतदश्ंनाने ज्या पूजापद्धतीवर टीका 
केली ती पुजापद्धती आणि सिंधु संस्कृतीमधील पूजा- 
पद्धती या संकल्पना पूर्णपणे भिन्न होत्या, हे ध्यानात 
घेतलें पाहिजे. यातुविधीच्या स्वरूपातील अहिसक 
पूजा लोकायतदर्शनाला मान्य होती. बहुजनसमाजाने 
यज्ञांना झुगारून देऊनं ही पूजापद्धती .स्वीकारल्या- 
मुळे तिचा खूप. प्रसार झाला. नेहमीप्रमाणे वैदिक 
अनुयायांनी या पूजापद्धतीचे वेदिकीकरण केले. राजे 
हे रत्नहर अप्ततात, असे म्हटले जाते. एखाद्या 
गरीबांला रत्न सापडले, तर ते त्या गरीबाला शोभत 
नसल्यामुळे त्याच्याकडून ते हिसकावून घेण्याचा 
राजेलोकांना जणूकाही अधिकारच असतो. वैदिक 
-संस्कृुती पिढ्यानुपिढ्या या राजेलोकांप्रमाणेच 
वागत आलेली आहे. अवैदिकांनी वारंवार महान 
मूल्यांचा शोध लावला आणि वैदिकांनी पुन:पुन्हा 
अशा शोधांचे वैदिकोकरण केले. बृहस्पतीपासुन ते 
कृष्णापयंत आणि बुद्धापासून ते म. गांधींपर्यंत 
भल्याभल्यांचे वैदिकीकरण करण्याचे प्रयत्न झाले. 
पूजेचेही यज्ञासारखेच कमंकांड उभे करण्यात आले. 
षोडशोपचार पूजाविधी अस्तित्वात आला. अर्थातच 
लोकायतदशेनाने वैदिकीकरण केलेल्या या पूजेवर 
प्रहार केले, 


अनुक्रमणिका 


छ्र्ट नवभारत पम्निल, १९८१ 
टीपा $-2 
१ हिंदुघमं : इतिहास आणि माशय, पू. ४५ 
२ वैदिक देवतांचे अभिनवदशंन, पू. ९७-९८ 
३ कित्ता पृ. ९९ 
४ 1,01579198, 0. 58 
५ लोकायत, पृ. २१ 
६ ऐ१ळाशा]०-1)90 8छात शा तप8 ७७ा]2901, ४०.1 7?. 77-78 
७ 1,01567919,, ?. 30 
८ सिंधु संस्कृति, क्र॒ग्वेद व हिंदुसंस्कृति 


जि 


१० 


कित्ता, पू. ११० 

कित्ता पृ. १५ 

कित्ता पृ. ७७-७८ 

लोकायत, पृ. २६ 

कित्ता पृ. ७८ 

कित्ता पु. ७८ 

वैदिक संस्कृतीचा विकास, पू. ४४ 

छपरा 12३०१ ए७81018 8 ॥[0121]0-1)810, ए०]. 1, 7, 639 
मार्शल यांचा उक्त ग्रंथ, पृ. ३७ 

सर्वदशंनसंग्रहू- चार्वाकदर्शन 

कित्ता, पू. ५४ 

पाडा हाते 00॥७पा० ० 0०01101811 7७णू]6, ए०]. 1, 00. 181-182; 
कित्ता, पृ. ११० 

ग] पा ८पा छी पभ 8४० ०1 10ताड, ए०]. 1, 0. 111 

कित्ता, पू. १८९ 


डळ 
ज्य >, य 


-करखगघरचिठछनसञ' 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर स्थद्वार 


संगणकीकृत 


प्र. शं. मराठे 


वार्धक्य हा रोग नव्हे 


दुसऱ्याला जागा करून देण्याची सोय- ईश्वराने 
मानवाला दिलेला * आत्महत्या ' हा मोठा अधि- 
कार. वार्धक्यांचे आरोग्य हे एक आता निराळेच 
शास्त्र झाले. साऱया जगभर त्याला ९०8108 
म्हणून म्हणतात; जेरॉस व आमोट्रोस या दोन शब्दा- 
पासून डॉ. नॅशर यांनी १९१४ साली या वा्धेक्या- 
विषयी एक विशेष अभ्यास सुरू केला, या म्हातारे 
वाटणाऱ्या मानसिक, शारीरिक व सामाजिक 
स्थितीविषयी विचार करूनच मग ओषधोपचार 
करावा असा विचार मांडला. पण खरे प्रत्यक्षात 
डॉ. हंफ़रे रॉलस्टन यांनी या विषयांत विशेष लक्ष 
घातले, ते १९२२ साली. तेव्हापासून सवे जगातील 
डॉक्टरांचे लक्ष याकडे वेधले. डॉक्टरांनी या विषयावर 
अनेक' व्याख्याने दिली, व या विषयाला विशेष 
आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून दिली व तेव्हापासुन 
(७९५६०७) हे एक महत्त्वाचे वैद्यकीय तत्त्वज्ञान 
झाले, 


अलीकडे तर त्याचा अधिक विचार सुरू झाला, 
कारण माणूस बरेच वर्षे जगू लागला. पाश्‍चात्य 
देशात तर शेकडा २० टक्के माणसे साठ वर्षावरील 
व तीही चांगली निरोगी. भारतात पूर्वी सर्वसाधारण 
आयुर्मान २७ वर्षे होते ते५० झाले; व रस्तोरस्तीही 
साठीच्यावर असलेली स्त्री-पुरुष हिंडताना दिस- 
तात. काही निरोगी, काही दुखण्यांना कंटाळलेली, 
इंग्लंड, अमेरिकेत तर दर पंधरा माणसामागे एक 
तरी व्यक्‍ती ६० च्या पुढे. अमेरिकेत व रश्षियात 
सवे साधारण आयुर्मान २५ होते ते जवळजवळ ७० 
झाले. ग्रामीण भाग व शह्रांत या वयाच्या माणसांची 
गर्दीही जाणवू लागली. त्याबरोबर त्यांची शारी- 
रिक व मानसिक दुखणी वाढत गेली. 

त. भा. ६ 


जन्मापासुनच वय वाढणे सुरू होते. पाळण्यांत 
असतानाच त्याची अंत्ययात्रेची तारीखही ठरलेली 
असते असे म्हणतात, पण ती नक्को कळत नाही, 
म्हणूनच हे जग चालले आहे असे एका तत्त्वचित- 
काचे म्हणणे, वार्धक्य म्हणजे डोईवरचे केस कमी 
होणे, दृष्टी मंद होणे, दाताची सर्व चाळ मोडक- 
ळीस येणे, नाहोतर सर्वच दात कुत्रिम, पांढरे केस, 
कमी ऐकूं येणे, शरीरावर सुरकुत्या पडणे व मुख्य 
म्हणजे रक्‍तवाहिन्या कठीण होणे, आणि हेच दुखणे 
वा्धेक्याचा सतत छळवाद करते. मधुमेह हा रोग 
अपघातातच लक्षात येतो. प्रकती चेक करिताना 
रक्‍तदाब व मधृमेह ही दुखणी लक्षात येतात. 
आजाऱ्यांची काहीच तक्रार नसेल तर रक्‍तदाबा- 
बद्दल त्याच्याशी बोलणे डॉक्टरनी न केलेले चांगले, 
मधुमेहाबद्दल फक्त आहाराची कल्पना द्यावी व 
काही औषधे द्यावी. मधुमेह हा काहीतरी भयंकर 
रोग आहे असे म्हाताऱ्या माणसांना वाटता कामा 
नये. ती एक नैसगिक आपत्ती असेच त्यास सांगावे. 
रक्‍तदाब झालेल्यांना एकदा ' ब्लड प्रेशर! हा शब्द 
कळला कौ मग हे ब्लडप्रेशरवाले चार चार दिव- 
सांनी “ 0. 0. घ्या ” म्हणून डॉक्टरकडे वरचेवर 
येतात. त्यांना समजावणे कठीण, अनेकवेळा 13. ?, 
जास्त असेल तर एखादा चतुर डॉक्टर त्याला ते 
कमी सांगतो. रोगी खूष पण पुन्हा आठ दिवसांनी 
हजर, “ 3.0. घ्या.” 


तरीसुद्धा निरोगी म्हातारे अमर्याद उत्साही दिस- 
तात, सामाजिक, राजकीय, विशज्लेषतः धार्मिक 
कार्यात विशेष लक्ष देतात. अगदी हसत, खेळत 
जीवन जगत असतात. काहींचा उत्साह तर इतका 
की स्वत: अमर आहोत असेच धरून चालतात. 


४२ 


खांद्यावरुन मृत माणसाचे ओझे नेताना आपण कधी 
काळी ती वरची जागा घेणार आहोत हा विचार 
ज्याचे मनांत येत नाही, त्याला जीवनाचा खरा 
अथे कळला यांत शंका नाही. 


वैद्यकीय व शास्त्रीय माहितीप्रमाणे (110189) 
चेलसा परगण्यात अश्या पंधरा हजारांची तपासणी 
झाली. त्यांत सर्व ६५ वयाच्या वरचे, काही आनंदी, 
काही निराज्यावादी, काही तरूणपणाच्या आठवणीने 
त्रस्त, काही उत्तम निरोगी, तर काहींच्या मनात 
मरणाचे स्मरणही नाही. त्यात असे आढळून आले. 
काहींची नाडी प्रत्येक मिनिटाला १०८ ( जास्तीत 
जास्त ) तर बऱ्याच जणांची ४४. पण हे सगळे 
आनंदी; आजारी वाटले नाहीत. या वयांत १६० 
रक्‍तदाब, साधारणपणे नॉर्मल समजावा. त्याची 
त्यांना जाणीवही नसते. फारच थोड्या लोकांत 
हृदयविकार झालेला लक्षात आला. पण ज्यांना हा 
विकार होता, त्यांची लक्षणे किवा तक्रार नव्हती. 
शरीराचे तपमानसुद्धा काहींचे नॉर्मल तर काहींचे 
१०० फें. च्या आसपास. पण त्याबद्दल हो माणसे 
अगदी अज्ञानी, कारण त्यांनी स्वतः थर्मामिटर 
लावून ताप कधीच पाहिला नव्ह्ता. मधून मधून 
चालताना दम लागणे ही थोड्यांची तक्रार, 


पोटाचे स्नायु ढिले पडतात. स्त्रियांचा जेव्हा 
भेनोपॉज येतो. (विटाळबंद) तशाच प्रकारचा मेल 
( ४७] लांप७००) ची अवस्थेत बरीच 
माणसे आढळली, 


निद्रानाश ही तक्रार मात्र बऱ्याच जणांची. दुपा- 
रच्या भोजनानंतर तास दोन तास झोप घेतल्या- 
नंतर रात्री क्षोप न येणे हे नेहमीचेच; वाधेक्‍्यांचे 
असे खास काही आजार नाहीत. 'कॅन्सर ' या 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


रोगाच्या धास्तीने मात्र ही माणसे सदैव भितात. 
यांतून बरे वाटणे अशक्य ? ही समजूत अगदी पक्‍्की- 
एका कॅन्सर सर्जेनला स्वतःच्या गळ्यात अन्ननलि- 
केचा कक झाल्याचे कळले. लगेच त्याने जीवन 
संपवले. कारण त्याचे परिणाम तो जाणून होता. 
पण अशा जीवनशेवटाला घाडस लागते. 

वार्धक्यात होणारे आजार- १) फ४1]81'छटा 611 
ण 10986. २) हृदय कमकुवत होणे, त्यामुळे 
सर्वे अवयवावर सुज. पोट मोठे वाटते. यकृताचा 
आकार मोठा होणे. दारूची सवय असेल तर त्यांतून 
निभावून जाणे कठीण. ३) स्मरणशक्‍ती कमी होणे. 
४) ऐकू न येणे. ही अवस्था इतकी चमत्कारिक की 
प्रत्येकजण आपल्यावद्दलच बोलत आहेत असे वाटणे. 
५) दृष्टी कमी होणे. 

आमच्या वेळी असे नव्हते, हल्ली सारे ब्रिघडतच 
चालले आहे अशी तक्रार करताना मात्र कोणी दिसत 
नाहीत, नवीन तरुण पिढीशी जमवूत घेणेच त्यांना 
सोयिस्कर, बरेचजण “* बृद्धाश्रमा 'बद्दळ बोलतात पण 
जात नाहीत. जन्मभर कष्ट करून मुलांचे शिक्षण 
केलेल्या बापाचे मुलाचे पटत नाही, ही चित्रेही 
हल्ळी दिसतात; तेव्हा मात्र अंतःकरणाला यातना 
होतात. पण अशी उदाहरणे थोडी. वार्धक्यातील 
काही शस्त्रक्रिया संपुर्ण यशस्वी होतात. मुळव्याध, 
प्रॉस्टेट, हा निया, गॅस्ट्रिक अल्सर, स्त्रियांची एप १७(०- 
780011]'ही हल्ली अत्यंत सोपी व हमखास यशस्वी. 
पण एवढे मात्र खरे कौ, आपली कामे आपल्याला 
करता येईनाशी झाली, किवा नैसगिक विधीला 
दुसऱ्याची मदत लागली, तर अत्यंत प्रिय माणसांनाही 
त्याचे ओझे वाटते, व त्याच्या क्ेवटाची ते वाट 
पाहतात. अशावेळी स्वत:हून जीवन संपवणे हे उत्तम. 
क, गोपाळराव मंडलीक यांनी हे धाडस दाखविले. 


ग्रंथ-परीक्षण 


२3 2 ३ चट 
: वेदिक संस्कृतीचे पेळू ? :- डॉ. चिं. ग. काझीकर, प्रकाशक : दि. हू. घुपकर, कार्यवाह, 
टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे ३०, पृष्ठे १७२, कि. ८ रुपये. 


इतिहास म्हणजे मानवी समाजाने केलेल्या बऱ्या- 
वाईट कर्मांची नोंद. अज्ञाताचा पडदा बाजूला सारून 
भविष्यात डोकावण्याचा मनुष्याचा जसा स्वभाव 
आहे, तसेच त्याला भूतकालाचे पुनःस्मरण करावेसेही 
वाटते. त्यातील घटनांची, प्रवृत्तींची, परिणामांची 
संगती लावण्याचा तो प्रयत्न करतो. संस्कृतीच्या 
प्रवाहातील एक घटक या नात्याने त्यातील गौरवाचे 
क्षण त्याला स्ववैभवाचे वाटतात. सामाजिक तसेच 
वैयक्तिक जीवनात त्या इतिहासाला मानाचे स्थान 
प्राप्त होते. 


भारतीय सांस्कृतिक इतिहासाचा आरंभ वेद- 
कालापासून दाखवितात. वेद हे भारताचेच काय पण 
विद्वाचे अतिप्राचीन वाड्मय आहे. वेदकाल म्हणजे 
मानवाच्या उमलत्या जाणिवांचा काल. मानवी 
मनाची ऐंहिकतेकडे, आध्यात्मिकतेकडे असलेली 
भोढ, स्वत:च्या सुखासाठी निसर्गातील शक्‍तींकडे 
त्यांनी केलेली प्राथेना, सृष्टीतील विविध, भव्योदात्त 
दृश्ये पाहून त्याच्या मनाला आलेली विस्मितता 
इत्यादींचे सुस्पष्ट दर्शन वेदांमधून होते. जीवनातील 
कोणत्याही पहिल्या अनुभवात ताजेपणा असतो. 
संस्काराचा हा टवटवीतपणा वेदकालीन मानवाच्या 
विचारांतून आणि प्रतिक्रियांतून प्रत्ययास येतो. 
तात्कालिकता आणि चिरंतनता अश्या दोनही 
वैशिष्ट्यांचे दर्शन वैदिक वाड्मयात होते. 


५ वैदिक संस्कृतीचे पैलू! हा डॉ. चि. ग. काशीकर 
यांचा ग्रंथ वैदिक कालाच्या विविध अंगोपांगांचा 
परिचय करून देणारा आहे. एखादा गुण रक्तातच 
असावा लागतो किवा तो असतो असे म्हणतात. 
पूर्वजांपासुन परंपरेने तो आपल्याकडे येतो. भारतीय 
रक्‍तात वैदिक परंपरेने अनेक गोष्टी आल्या आहेत, 
याची जाणीव हा ग्रंथ वाचताना आपल्याला होते. 
समाजाची नवीन रचता, घडण करताना ' प्राचीन 


वेद कालबाह्य झाले आहेत. त्यांचा विचार करण्याची 
मुळीच आवश्यकता नाही. उलट त्यांचे भारतीय 
जीवनावरील, संस्कृतीवरील वचेस्व क्षुगारून दिले 
पाहिजे , अशी विचारसरणी आज आढळते. परंतु 
वेदकाल, वैदिक वाडमय हा आपल्या इतिहासाचा 
महत्त्वाचा भाग आहे, हे तर नाकारता येणार 
नाही ! आपल्या पूर्वजांशी असलेले नाते विसरता 
येणार नाही, त्यांनी आपल्याला जे दिले ते सववस्वी 
झुगारता येणार नाही. जीवनरीती कालमानाप्रमाणे 
बदलत जाते. काळाच्या ओघात जुन्याची पडझड 
होतच असते. परंतु जे जीवनविकासाला उपकारक 
ठरलेले असते, त्याचा कालही विध्वंस करू शकत 
नाही. त्यातील जीवनदायी गुण बरोबर घेऊनच 
प्रवास करणे इष्ट ठरते. ' वैदिक संस्कृतीचे पैल ! 
हा ग्रंथ वाचताना हे विचार मनात दृढ होत जातात. 


एकशे बहात्तर पानांच्या या ग्रंथात एकूण चोपन्न 
प्रकरणे आहेत. या प्रकरणांतून वेदिक संस्कृतीचे 
आणि वैदिक मानवाचे एक संकलित चित्र डोळ्यां- 
पुढे उभे राहते. यातील काही लेख अगदी लहान 
तर काही मोठे आहेत. परंतु प्रत्येक लेखात त्या त्या 
विषयाची सुगम मांडणी केलेली दिसते. लेखक वैदिक 
वाडमयाचे व्यासंगी अभ्यासक आहेत. वैदिक संस्कृती 
हा त्यांच्या अखंड चिंतनाचा विषय आहे. तिच्याकडे 
पाहण्याचा लेखकाचा दृष्टिकोन गौरवाचा आहे, 
आपलेपणाचा आहे. पण लेखकाच्या कोणत्याही 
विधानात पूज्य भावनेचा अतिरेक नाही. वैदिक 
लोकांच्या देवता, दैनंदिन उपासना, आचारधमे, 
जीवनमूल्ये, विज्ञान, कौटुंबिक जीवन, आकांक्षा, 
स्त्रीजीवन, सामाजिक जीवन अश्या अनेक विषयांतुन 
लेखकांनी वेदिक संस्कृतीला शब्दबद्ध केले आहे. 


प्रत्येक लेखाचा आरंभ वैदिक मंत्राने झाला आहे. 
त्या मंत्राचा अर्थ देऊन लेखकांनी त्या संदर्भातील 


४४ 


कथा, व्यक्तिचित्रणे, दैवतकथा, अनुष्ठाने इत्यादींची 
माहिती दिली आहे वैदिक लोकांचा आचारधर्म 
विशद करून लेखकांनी वेळोवेळी मामिक अभिप्राय 
दिले आहेत. त्यातुनच मानवी जीवनातील सनातन 
मूल्ये, स्वभावविशेष यांचे दर्शन घडते. त्यामुळे या 
लेखांतून वैदिक जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टीच वाच- 
काला प्राप्त होते. वैदिक मानव अग्निपूजक होता. 
श्रीताग्नी, स्मार्ताग्ती, गाहुंपत्य, आहवनीय, दक्षिण, 
सभ्य, आवसथ्प इत्यादी अग्नींची स्थापना, उपासना 
जीवनभर करून आहिताग्नी मृत्यूनंतर स्वतःची 
आहुती अखेरीस अग्नीत देतो, ही त्यागाची पर- 
मावधी आहे, पितृपुजेतुन वैदिक क्रषींची पितरां- 
संबंधीची आदराची, भावना दिसते त्याचबरोबर 
भूतकाळाशी संबंध ठेवण्याचीही प्रवृत्ती दिसते, 
यजमान-क्र्त्विज संबंधातून सामाजिक विकासाची 
प्रक्रिया जाणवते, अश्या प्रकारच्या अनेक अभिप्रायां- 
तुन लेखकांच्या अध्ययनातील तन्मयता जाणवते. 

वैदिक मानवाची जीवनमूल्ये यावर एक प्रकरण 
या ग्रंथात आहे त्या मूल्यांचे महत्त्व सनातन आहे. 
वैदिक क्षींनी आपल्या प्रतिभेने जीवनमूल्यांचा 
शोध घेतला. ' चरत? हे त्याचे एक सुंदर उदाहरण 
आहे. करत म्हणजे सृष्टीचे नियत चक्र किवा बाह्य 
सृष्टीचे नियमन करणारे तत्त्व- ' त्रत ' शब्दाचाच 
पुढे ' सत्य ' हा अथ झाला. सत्य हे नीतीचे आदि- 
तत्त्व आहे. सत्य म्हणजे जे जसे आहे, तसे समजणे. 
सत्य'माषण करणाऱ्यांचे कल्याण होते, खोटे बोलणे 
हे वाणीचे व्यंग आहे; इत्यादी विचार येथे स्पष्ट 
झाले आहेत. दम-दान-दया या मूल्यांवर आधारलेली 
वैदिक कथा, क्रणकल्पनेचे स्पष्टीकरण वेदविचारातील 
मौलिकता स्पष्ट करणारे आहे. आजच्या जीवन- 
प्रणालीत क्रणकल्पमना थोडे निराळे रूप देऊन 
स्वीकारता येण्यासारखी आहे. व्रतकल्पना वेदांइतकी 
जुनी आहे, व्रत हा एक पराक्रम, मंगल आहे. 
सत्याचे आचरण हे व्रताचे मर्म आहे. सर्वच वैदिक 
आाचारधर्माचे आत्मशुद्धी, आत्मविकास हे मर्म 
हेखकांनी विशद केळे आहे, 

४“ विज्ञान हे ब्रह्म आहे ” हा मंत्र वैडिक क्रषींच्या 
उज्ज्वल, सुक्ष्म प्रतिभेचा व प्रत्यय देणारा आहे. 
* विज्ञानामुळे उत्पत्ति-स्थिति-लय * हाही विचार 
विज्ञानाची क्षितिजे स्पष्ट करणारा आहे. आधुनिक 


नवभारत 


पम्निळ, १९८१ 


वैज्ञानिक युगातील माणसाला या विचाराची 
प्राचीनता आइचर्यकारक वाटेल. वैदिक त्रषींच्या 
प्रतिभेचा हा आविष्कार भारतीय मनाला निश्‍चितच 
अभिमान वाटण्याजोगा आहे. 

भारतीयांनी ज्या वैदिक परंपरांचा, कल्पनांचा, 
विज्ञानाचा स्वीकार केला आहे, त्यांतील एक म्हणजे 
कालगणना. शुक्‍्ल-कृष्णपक्ष, मास, त्रनू, अयन, 
संवत्सर, नक्षत्रज्ञान इत्यादी गोष्टी वेदकालापासून 
आपल्याला प्राप्त झाल्या आहेत. गणितातील सम, 
न्यून, अतिरिक्‍त या कल्पना वैदिक कालातील आहेत. 
भंगुली, पुरुष, तीळ, हात, कोपर, टीच, वीत, पाऊल 
इत्यादी अंतर मोजण्याची परिमाणे प्राचीन काला- 
तील आहेत, हे विवेचन सामान्य वाचकालाही काही 
गवसल्याचा आनंद देणारे आहे. वैदिक आर्यांचे 
भूमितिविषयक ज्ञान लेखकांनी विस्तारपु्वेक विशद 
केले आहे, ते उचित असेच आहे. शुल्बसूत्रातील 
हे सिद्धान्त ग्रीकांच्या तत्सम सिद्धान्तांपूर्वीचे आहेत. 
आद्यत्वाचा मान या सिद्धातांना आहे. 

या पुस्तकातोळ ब्रह्मोथे - विद्वानांतील तत्त्व- 
ज्ञानविषयक्र वादस्पर्धा - ही वेदकालातील तत्त्व- 
जिज्ञासेचा आरंभ दर्शविणारी आहेत ती मार्मिक 
तशीच वैदिक प्रतिभेची सुक्ष्मम्राह्कता स्पष्ट करतात. 
वैदकालातील ग्रामीण व्यवहाराचे दशंन घडविताना 
लेखकांनी बारा बलुत्यांचे वर्णन केले आहे. त्यांचा 
सवे व्यवहार यज्ञाच्या संदर्भात स्पष्ट केला आहे. 
तसे करणे अपरिहार्य आहे. वेदकालीन संगीतातून 
भारतीय संगीतप्रणालीचा जन्म कसा आहे, हेही 
लेखकांनी दाखवून दिले आहे. 

“ आजचे प्रश्‍न सोडवायला प्राचीन समाजाचे 
उदाहरण उपयोगी पडेल ही शक्‍यता नाही? हा 
विचार डाँ काशीकर यांनी प्रांजळपणे मांडला आहे. 
त्यांच्या समतोल विचारसरणीचाच तो परिपाक 
आहे. त्यांच्या सर्वच विवेचनात सुगमता आहे. 

आज संस्कृत भाषेला अभ्यासात मानाचे स्थान 
प्राप्त होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रयत्न चालू 
आहेत. संस्कृतातील प्राचीन वाडूमय जनसामान्यां- 
पर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य झाले पाहिजे. ' घरोघर 
वेद ' ही आधुनिक घोषणा आहे. ती सिद्ध व्हायला 
हवी असल्यास वेदांचे सुगम विवेचन करणारा, 
निवडक वेच्य़ांचे मराठीत भाषत. केलेला ग्रंथ 


प्रेथपरीक्षण 


निर्माण होणे आयइयक आहे. डॉ. काशीकर यांचा 
ग्रंथ या प्रयत्नातीलच एक महत्त्वाची पायरी ठरेल. 


असे ग्रंथ महाविद्यालये, विद्यापीठे, निरनिराळ्या 
अध्यापनसंस्थांतून अभ्यासासाठी नियुक्‍त केळे जाणे 
आवड्यक आहे. 

पुण्यातील टिळक यहाराष्ट्र विद्यापीठाने १९७१ 
मध्ये आपला सुवणे महोत्सव साजरा केला. त्या- 
निमित्ताने ग्रंथयोजना हाती घेऊन त्यातील हे एक 


पुष्प प्रसिद्ध केळे आहे. साप्ताहिक केसरीत प्रसिद्ध 
झालेल्या लेखमालेला ग्रंथबद्ध केल्याने वाचकांची 


फार मोठी सोय क्षाली आहे. त्याबद्दल टिळक विद्या- 
पीठाला धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच ! 


-गो. वि. देवस्थळी 


सपक 


* मुकज्जी ' : ( कादंबरी ) शिवराम कारंत; 
अनु. सौ मीना वांगीकर; कॉन्टिनेंटल प्रकाशन पुणे; 
पृ, २५२; कि. २५ रु, 


* मुकज्जी ' एक सनातन चिंतन 

ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते प्रख्यात कन्नड लेखक 
डॉ. शिवराम कारंत यांची गाजलेली कादंबरी 
' कनसुगळु मुकज्जीय ' ही होय. या कादंबरीचा 
मराठीत भावानुवाद मीना वांगीकर यांनी केला 
असुन तो कॉन्टिनेन्टलने प्रसिद्ध करण्याबाबत 
औचित्य दाखविले आहे. 

मुकज्जी ही या कादंबरीची नायिका. ती ऐंशी 
ओलांडलेली आजी आहे. मात्र आपल्या इकडच्या 
ज्या आजीविषयक' कल्पना आहेत, त्यांत ही आजी 
बसत नाही. ती वृद्धा आहे याचा अर्थे ती जीवनात 
परिपक्व आहे. ती प्रत्येक वस्तुतील मूलतत्त्वाशी 
भिडते. सर्वांवर प्रेम करते. नातवाच्या मामाकडून 
मोडलेले नागीचे जीवन ती ताळ्यावर आणते. या 
उतारवयातही सर्वांच्या आनंदात सह्मागी होण्या- 
साठी ती नातू नारायणाच्या विवाहासाठी कोल्लूर- 
पर्यंत जाते. आपली जाऊ तिप्पक्‍्काचा अंत्यविधि 
यथासांग पार कसा पडेल हे पाहते. यातुन तिच्या 
परंपरागत श्रद्धा व्यक्‍त होतात. जुनाट वातावरणात 
वाढलेली व सर्व कष्ट करणारी मुकज्जी ही माणूस 
असली तरी विचारांनी जगाच्या फार पुढे गेली आहे. 

मकज्जीचा नातू सुब्बाराव हा इतिहासप्रेमी आहे. 
तो विविध ठिकाणी ऐतिहासिक संशोधन करतो. 


अनुक्रमणिका 


४५ 


उत्खननात सापडलेल्या वस्तू तो जेव्हा जेव्हा मुक- 
ज्जीस दाखवितो त्यावेळी तो प्रत्येक वस्तुच्या मागे 
असलेली कथाही सांगते. तिला विविध स्वप्ने पड- 
तात. तिच्या सर्जनशील मनाच्या आविष्कारातून 
पडलेली ही स्वप्ने त्रिकालज्ञानाची साक्षी आहेत. या 
जगाचे सवे अनुभव ती लपून पाहते. माणसाने निर्मि- 
लेल्या पाप-पुण्य या संकल्पनेला आव्हान देते. रूढीं- 
वर व त्याह्वारा निर्माण झालेल्या अत्याचारांवर ती 
कडाडून प्रहार करते. ती विधवा असली तरी स्त्री- 
पुरुष संबंधाचे आदिम नाते ती चांगल्या रीतीने 
जाणते. या भावसंवंधातून पुरुषसत्ताक कुटुंबपद्धतीतून 
स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाची ती दखल घेते. जेव्हा 
ती घरात कुणाशी फारसे बोलत नाही अन्‌ एकांतात 
स्वतःशी बडबड करते तेव्हा माणसे तिला वेडी ठर- 
वितात. ती ऐहिकातील माणसांशी फारसे बोलत 
नाही, त्यामुळे लोक तिला मुकी मानतात, पण तिचे 
स्वतःशी बडबडणे हा आत्मसंवाद आहे. अन तिचे 
हे वेड स्वात्मशोधाच्या पहिल्या पायरीवर विसाव- 
णारे आहे. काहीही न शिकणारी ही मुकज्जी जीव- 
नाच्या विद्यापीठातील डॉक्टरेट भाहे. तिचा सुब्वा- 
रावश्ी या कादंबरीत जेव्हा जेव्हा संवाद घडतो तो 
मुळात वाचला की आपण सुन्न होतो. अंधाऱ्या 
खोलीत वावरणाऱ्या या मुकज्जीला इतके ज्ञान 
कुठून आले याचे आश्‍चये वाटते अन्‌ ती अंधारी 
खोली हेही प्रतीकात्मक वाटते. 

मुकज्जी पहात असलेल्या व स्वप्नांपलीकडे दिस- 
णाऱ्या जीवनातील चिरंतन सत्य म्हणजे माणसाचे 
जीवनानुभव व त्याची अनंतता. यातून जीवनात 
निर्माण होणारे शाश्‍वत प्रश्‍न. मुकज्जी असले प्रश्‍न 
अतींद्रिय पातळीवरून सोडविते. समाजात अक्षया 
प्रकारची व्यक्‍ती असू शकेल का हा मकज्जीचा मळ 
प्रश्‍न आहे, या प्रश्‍नाच्या अनुरोधाने ती हा शोध 
घेता घेता जीवनशोधाच्या मुळाशी येते; की जेथे 
फक्त वासना व भावना नग्न स्वरूपात उभ्या अस- 
तात. या मुकज्जीच्या क्षणात हजारो वर्षांचा सांस्कृ 
तिक इतिहास आहे. यातून निर्माण होणारे निष्कषं 
सृष्टीच्या स्थितीचे व ल्याचे अंतिम नाहीत असे 
मुकज्जी समजाविते. तिने पुराणकथांनाही परखड 
प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडविले आहे. * पुनजेन्म 
देवांनाच असू दे ' (पू. १६३). “आम्ही कोणाला न 

"उवपञ्य”...” 


४९ 


विचारता जन्मलो, न सांगताच मरू (पृ. १७४). 
* मरण काय कुणालाही चुकलं नाही. तरीही 
मला लवकर मृत्यू येऊ दे असं मी कोणाकडेही 
मागणं मागितलं नाही. आणि मागणारही नाही 
(पृ. १७९). ' माणसांना हवे तसे देव आले (पृ. 
२२६). यातून मुकज्जीचे परिपक्व चिंतन उत्यक्‍त 
होते; म्हणून ती चिरंजीव-सनातन आहे. कादंबरीतही 
ती मरत नाही. तिची जख्खडता शारीरिक असली 
तरी मनाने शाश्‍वत आकाशविचारांना कवेत घेणारी 
आहे. म्हणून मुकज्जी हा एक अखंड जीवनशोध 
वाटतो. तो अथांग जीवनप्रवाह वाटतो. 
अशी व्यक्तिरेखा मराठीत नाही. जीवनाची 
इतकी परिमाणे लाभलेली मुकज्जी कारंतांच्या बुद्धि- 
प्रधान चिकित्सेचा अक आहे. अंधश्रद्धा, आत्मवंचना, 
मनोविकृती या सर्वांचा शोध या कादंवरीत आहे. 
डॉ. कारंतांनी घेतलेला हा सूक्ष्म शोध मुकज्जी 
संपविल्यानंतरही अस्वस्थ करतो हे कादंबरीचे यश. 
डॉ. कारंतांची मानसकन्या मीना वांगीकर यांनी 
हा भावानुवाद नेमकेपणाने मराठीत आणल्याबद्दल 
त्यांचे अभिनंदन. श्री. अनंतराव कुलकर्णी यांनी 
काळजीपुर्वेक या भावानुवादावर संस्कार केले आहेत. 
कॉन्टिनेन्टलने पुस्तकही चांगले काढले व सुभाष 
अवचटांच्या मुखपृष्ठातुनही मुकज्जी चांगल्या रीतीने 
व्यक्‍त झाली आहे याबद्दल कोणीही दर्दी वाचक 
मनःपूर्वक दाद देईल. 
यशवंत पाठक 


“पापच 


: इस्कोट ? ( कादैवरी : लेखक - भीमसेन देठे, 
प्रकाशक - जगदीश रा. मोरे, सरचिटणीस संबोधी, 
१७/५२६ शास्त्रीनगर, गोरेगाव (पर्चिम), मुंबई 
- ४०००६२; पृष्ठे - १७५; मूल्य - तीस रुपये. 


दिनांक १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी परमपुज्य 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या ५ लाख अनु- 
यायांना बौद्ध धर्माची नागपूर येथे दीक्षा देऊन नवी 
जीवनदृष्टी प्रदान केली. धर्मांतराच्या कृतीने महा- 
राष्ट्राच्या खेडोपाड्यांतील सारे महारवाडे खडबडून 
जागे झाले, हे जागेपण महारवाड्यात, दलित 
समाजात गेल्या पाव शतकात कसे घडले याचे प्रति- 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


पप्निळ, १९८१ 


दर्शी सर्वेक्षण म्हणजे ही कादंबरी. वडगावच्या 
महारवाड्याची ही कथा समग्र दलित समाजाची 
प्रातिनिधिक मनोवेदना. दामू वाघमारे हा महार- 
वाड्यातील कर्ता पुरुष. त्याची वायको सखू ही 
ग्रामपंचायतीतील झाडूवाली. दामू आणि सखू पडेल 
ती कामे करून, कष्ट-अपमान साहून आपल्या मुलाचे 
-मधूचे शिक्षण पुणे करतात. मधूला उच्चवर्णीय 
विद्यार्थ्यांचा सहवास लाभतो. प्रेम लाभते. मेघा ही 
ग्रावच्य़ा अप्पा कुलकर्णी या जबरदस्त ब्राह्मण 
असामीची मुलगी. शाळेय जीवनापासून तिचा सहवास 
मधूला लाभतो, जातींच्या बंधनात त्यांचे प्रेम कधी 
अडकत नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या निमित्ताने 
दोघेही मुंबईच्या सिद्धाथे कॉलेजात विशेष साहचर्यात 
येतात. परिणती विवाह. असंख्य अडचणींवर मात 
करून मधू व मेघा आपला संसार, स्वप्न साकार- 
ण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु गावचा पाटील, सरपंच 
यांच्या चिथावणीने अप्पा-मेघाचे वडील-कटकार- 
स्थानात सामील होतात. मधूच्या निमित्ताने वड- 
गावचा सारा महारवाडा जाळला जातो. उद्ध्वस्त 
केला जातो. सिद्धार्थनगर बेचिराख होते. दलितांच्या 
साऱ्या आशाआकांक्षांचा चक्काचूर होतो. म्हणून 
* इस्कोट , हे अस्वथेक ग्राम्य शीषेक. इस्कोट होण्या- 
पुर्वी अन्यायाला तोंड देणारा, आपल्या समाजाचे 
छातीचा कोट करून संरक्षण करणारा दिलदार 
कचर्‍्या; दलित समाजाची आज्ञा अंकुरित करणारे 
भोसले साहेब, सनातन वातावरणात वाढूनही मधूवर 
निर्व्याज माया करणारी मेघाची विधवा राधा- 
आत्या ही सारी व्यक्‍तिचित्रे चित्रपटाप्रमाणे एका- 
मागून एक सरकत असतात. इस्कोटची ही अशी 
सारकथा, 


केंद्रबिंदू 


दलित समाजाची प्रदीघं कहाणी हेच केवळ या 
कादंबरीचे प्रयोजन नव्हे. एकूण मराठी कादंबरीत 
व्यापक आहयतेने, चितनीयतेने लक्षणीय ठरेल अशी 
ही पहिली दलित-सामाजिक कादंबरी आहे. प्रा. 
केशव मेश्राम म्हणतात त्याप्रमाणे “ पशुपातळीवर 
ठेवल्या गेळेल्या समाजातला नवा सांस्कृतिक बदल 
हाच श्री, भीमसेन देठे यांच्या ' इस्कोट 'चा केंद्र- 
बिंदू आहे.” 


प्रंथपरीक्षण 


या कादंबरीत आक्रस्ताळेपणा नाही. अकारण 
ऊरबडवेपणा नाही. सवर्णांवर निष्कारण ऊठसूट 
खापर फोडण्याची बाष्कळ भाष्यगिरी नाही. आहे 
ते स्वच्छ दलित समाज दिग्दर्शन. पारदर्शक दिग्दर्शन, 
यातून दलितांतर्गेत अदृश्य गुणदोषांचे दशेनही 
सुटलेले नाही. चांभार फोजदार दलित समाजाचा 
कृतांत काळ कसा ठरू पाहतो हे सांगण्याचे धारिष्ट्य 
आहे. म्हणूनच ही कादंबरी दलित-दलितेरांबरोबरच 
दलित-दलितांतर्गत सहसंबंधीय संस्कृतीचा संदर 
भाविष्कार वाटतो. ही व्यापकता होच या कादं- 
बरीची यशस्विता आहे. या कादंबरीत बळकट 
दलित पुरुषार्थाचा प्रत्यय आहे. जिद्द आहे; नव्या 
जीवनाची उभारी आहे. दलित मनाला इस्कोट 
होऊनही सशक्त सांत्वन आहे. कारण शोवटी 
सनातनी, परंपरावादी झुंड्याहीला दलितांची 
* झुंजशाही ' हीच पर्याय ठरणार आहे. हीरोशिमा 
व नागासाकोपेक्षा भयाण असा माणुसकी नष्ट 
करणारा हा जातीय वैमनस्याचा झगडा कोण व 
कसा मिटविणार? हाच प्रश्‍न अग्निकांडाकडे पाहात 
विमनस्क वसलेल्या सखूच्या किकाळीतून सूचित 
होतो. 

तकंतीथं श्री, लक्ष्मणश्नास्त्री जोशी या कादं- 
बरीच्या लसलसत्या शक्‍तिवीजाचे रहस्य कादंबरीच्या 
उद्‌घाटन समारंभात मार्मिकपणे सांगतात : 

“ हजारो वर्षे स्तिमित राहिलेल्या अस्पृश्य समा- 
जाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेची 
ऊन लाभली, आणि तीच प्रेरणा घेऊन आज हा 
दलित समाज नव्या उन्मेषाने वाटचाल करू लागला 
आहे. भीमसेन देठे यांची ही “ इस्कोट ' कादंबरी 
म्हणजे समाजपुरुषाच्या वेदनेची हृदयस्पर्शी कहाणी 


आहे. ” 
- सतीश वि. कुलकर्णी 


४>->>>>> 


: बाघधीण ! ! ले. व. बा. बोधे; मेनका प्रकाशन, 
पुणे; १९८०; पू. १९६; कि. २० रु. 
गरीबांचे शोषण करणारा खेड्यातला सावकार, 


इनामदार, खोत हा धनाढ्य वर्ग, त्यांचा विषय- 
पिपासूपणा, त्यांचा अन्याय्र, दलितांवर होणारा 


अनुक्रमणिका 


४७ 


जुलूम याविरुद्ध लढण्याकरिता उभा ठाकलेला 
क्वचितच जन्म घेणारा, गरिबांचा क॑वारी वीर- 
पुरुष- त्याचा या वर्गाविरुद्ध व सरकारविरुद्ध चाल- 
णारा लढा, त्याला अखेरीस आलेले वीरमरण, 
होतात्म्य हे मराठीच्या ग्रामीण आणि प्रादेशिक 
कादंबरीतले अनेकांनी अनेकवेळा हाताळलेले कथा- 
नक आहे. यावर पुर्वी ग. ल. ठोकळ, र. वा. दिघे, 
म. भा. भोसले यांसारख्या सिद्धहस्त लेखकांनी 
लिहिलेल्या कादंबऱ्या अत्यंत यशस्वी ठरल्या. लोक- 
प्रिय झाल्या. अनेक अर्थांनी त्या खरोखरीच चांगल्या 
होत्या. भाषासौष्ठव, पात्ररेखन, कथानकाची खृला- 
वट यात निःसंशय सुंदर होत्या. त्यांपैकी काहींवर 
निघालेले चित्रपटही गाजले. तशाच कथानकावर 
प्रा. बोधे यांची नवी कादंबरी * वाघीण ! उभी आहे. 
फरक एवढाच नायकाची जागा एक लढवय्या स्त्रीने- 
* रत्ना * नावाच्या वाघिणीने घेतली आहे. भावाच्या 
खुनानंतर चिडून ती भावाची बंदूक त्याचा सूड 
उगवण्यासाठी अन्यायाच्या परिमाजेनासाठी उचलते. 
अन्यायाविरुद्ध, सरकारविरुद्ध, प्रस्थापितांच्या विषय- 
वासनेविरुद्ध एकाकी लढा देत रहाते. अखेरीस 
धारातीर्थी पडते. तिची जमातही तिच्या बाजूने 
उभी रहात नाही. वेळप्रसंगी तिची निंदानालस्ती 
करते. तिच्याशी दगाबाजी करते. लेखकाने एवढेच 
कथानक साध्यासुध्या रांगड्या भाषेत रंगवले असते 
तर कादंबरी निदान वाचनीय निर्चित झाली 
असती. 
पण याखेरीज कादंबरीत नसावे असे खूप काही 
आहे. अर्वाच्च, बिभत्स भाषा आहे. शिव्यांचा शब्द- 
कोश म्हणून कादंबरीचे उदाहरण देता येतील अशा 
अस्सल ग्रामीण शिव्या आहेत. जाता येता संभो- 
गाचे उल्लेख आहेत. असहाय्य स्त्रीवर केलेल्या 
बलात्काराचे, अवध स्त्रीपुरुष संबंधाचे मुलगा आणि 
आई यांच्यातील संबंधाचे संदभ आहेत, वर्णने 
आहेत, किंबहुना कथानक त्याशिवाय पुढे सरकतच 
नाही. कानफाटी गोसाव्यांच्या जीवनावरची कादंबरी 
असे मलपृष्ठावरच्या परिचयात आवर्जून सांगितले 
गेलेय. पण प्रत्यक्षात कानफाटी गोसावी हे शब्द 
वगळता कादंबरीत या जमातीचा काही एक परिचय 
होत नाही. प्रत्यक्षात आहे पुण्या-मुंबईच्या सर्वे- 
सामान्य झोपडपट्टीतले म्हणून नेहमी रंगविले जाणारे: 


४८ 


नमुनेदार जीवन. प्रत्यक्षात या झोपडपट्टीतले दादा, 
त्यांचे हस्तक, दारूचे अड्डे यांचेच दर्शन होते. 


मळ कथानक हाणामाऱ्या, खून, बलात्कार यांनी 
भरलेले असल्यामुळे सर्वसामान्य वाचकाला ही 
कादंबरी वाचनीय वाटेल. पण खरोखर अशी पुस्तके 
वाचकांच्या अभिरुचीचे अधःपतन करणारीच ठरतात, 
मलाबाळांच्या, लेकीसुनांच्या हातात द्यावयाचे हे 
पुस्तक निरचितच नव्हे. यात कुठेही मानवी स्वभा- 
वाच्या कंगोऱ्यांचे दशेत नाही, अनोख्या भावनांची 
गंफण हलक्या हाताने उकलून दाखवायचा प्रयत्न 
नाही. प्रा. बोध्यांची “ वाघीण! कादंबरी निश्‍चितच 
होन अभिरुचीला प्रोत्साहून देणारी, मराठी कादं- 
बरीच्या ऱ्हासाला कारण होणारी अश्ली आहे असेच 
तिचे वर्णन करावे लागेल. अथपासून इतिपर्यंत 
नेटाने ग्रामीण भाषेची नक्कल वापरण्यात मात्र लेखक 
यशस्वी ज्ञाला आहे. ग्रामीण वातावरण जरी नाही 
तरी ग्रामीण व ग्राम्य भाषेचा परिचय मात्र 
चांगलाच होतो. मराठी भाषेच्या अभ्यासकाला 
या दृष्टीने कादंबरी उपयुक्‍तच वाटेल. 


-ऱयामकांत कुलकर्णी 


टप्पा 


स्वागत 


* सहजीवन ' लेखिका - रमाबाई केशवराव 
गोखले; प्रकाशक- कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, विजया- 
नगर कॉलनी, पुणे- ३०; पृष्ठे- १४४; किमत- 
दहा रुपये. 


जुन्या पिढीतील एक थोर स्वातंत्र्य सैनिक, महान 
देशभक्त, तळमळीचे कार्येकत व 'कर्नाटक वाघ ' 
म्हणून लौकिक प्राप्त झाळेले दिवंगत केशवरावजी 
गोखले यांच्या पत्नी रमाबाई गोखले यांनी चितारलेले 
स्वातंत्र्यसंग्रामातील हें सहजीवन, 

केवळ कन्नड चार इयत्ता व इंग्रजी दोन इयत्ता 
शिकलेल्या या झुंझार महिलेने भापले सहजीवन 
मराठी जनतेपुढे वयाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षी मांडावे 
हा महान योग होय, स्वातंत्र्यपूवे काळातले मंतरलेले 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


दिवस या पुस्तकाने पुन्हा एकदा उभे राहतात व 
त्या वेळच्या अनुभवांचे येथे प्रभावी चित्रण झाल्याने 
ह्या स्मृतिलह्री रोचक व मनोवेधक वाटतात. 


मराठी साहित्यात सुमारे ५० तरी स्त्रियांनी 
आत्मचरित्र-क्षेत्रात महत्त्वपूणे भर घातली आहे. 
त्यात सहचरित्रे नाहीत असे नव्हे. यापूर्वीच पति- 
भक्तीमय अशा रमाबाई रानडे, लीलाबाई पटवधंन, 
अन्नपुर्णाबाई रानडे, इंदिरा भागवत, लक्ष्मीबाई 
पटवर्धेन, राधाबाई आपटे यांच्या आत्मकथा आपणा- 
पुढे आहेतच, या वेशिष्ट्यपूर्णे आत्मचरित्रात पति- 
भक्ती व राष्ट्रभक्ती यांनी ओथंबलेले श्रीमती 
रमाबाई गोखले यांचे हे सहजीवन खचितच चित्ता- 
कर्षक वाटेल, या सहजीवनाने भारतीय स्वातंत्र्य- 
संग्रामात कर्नाटकातील एका स्त्रीने किती महत्त्वाचा 
वाटा उचलला आहे, केशवराव गोखले यांना स्फूर्ती, 
चैतन्य देऊन अलौकिक असे धैय कसे दाखविले 
आहे, हे स्पष्ट होते. या आत्मकथेत त्यांनी महात्मा 
गांधी, पंडित नेहरू, गंगाधर देशपांडे, सेनापती 
बापट, गरोविदराव याळगी, वळवंतराव दातार, 
बाबासाहेब सोमण, बॅ. जिना, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर, आचार्य प्र, के. अत्रे, दीनानाथ मंगेशकर 
यांच्या सांगितलेल्या आठवणी रसाळ आहेत. 
संसारात राहून स्वार्थत्यागाने देशकाये कठीण महा- 
कर्मे आहे. हा त्याग मागच्या पिढीतील भारतमातेच्या 
सुपुत्रांनी आचरणात आणला. हे त्यांचे उद्गार 
सार्थच आहेत. परतंत्री मानवी जीवना'ची सार्थकता 
स्वातंत्र्याच्या साफल्यात असते. हे साफल्य रमाबाई 
गोखले व केशवराव गोखले या दांपत्याने आपल्या 
स्वार्थेत्यागाने, तपदचर्येने व कष्टाने प्राप्त केले आहे. 
हा सवंच इतिहास स्वातंत्र्योत्तर काळातील पिढीने 
एकदा अवलोकन करावा. मानवी जीवनातील खेद, 
हर्षे, आपदा, विरह याप्रसंगी त्यांच्या भावोत्कट 
अंतःकरणातुन स्फुरलेल्या काही कविताही यात 
समाविष्ट केल्या आहेत, स्वातंत्र्यप्रेमी व्यक्‍तीला व 
देशभक्तीचे बाळकडू घेणाऱ्यांना हे पुस्तक निरचितच 
आवडेल असा विश्वास वाटतो, 


प्रंथपरीक्षण 


क क अ क क आ डाक 
“तेजस्वी नेतृत्व ब कर्वृत्व- इंदिरा गांधी ' 
छेखक पंढरीनाथ पाटील, प्रकाशरिका - सौ. आशा- 
द्वेवी पंढरीनाथ पाटील, तपोधन गृह सहकारी 
संस्था, ब्लॉक नं. १२, जयप्रकाश रोड, अंधेरी 
( प. ) मुंबई- ४०००५८; पृष्ठे १००; किमत - 
दहा रुपये. 
2 नानाचा 
विद्यमान जगातील एक धुरंधर, मुत्सद्दी, धडा- 
हीच्या क्रियाशील राजकारणी व गरीबांबद्दल सतत 
कृणव वाळगणाऱ्या आपल्या देशाच्या गौरव अस- 
लेल्या आदरणीय पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी 
यांच्या तेजस्वी नेतृत्वाची व अलौकिक कतृत्वाची 
ओळख सर्वसामान्य जनतेस व विद्यार्थीवर्गास श्री. 
पंढरीनाथ रावजी पाटील यांच्या या छोटेखानी 
वरित्राने उत्तम प्रकारे होते. एकूण दहा छोट'या 
प्रकरणांतून इंदिराजींच्या व्यक्तिमत्वातील अलो- 
किक गुणांचे दर्शन घडते. इंदिराजी या भारतीय 
जनतेच्या स्फूतिनिधान कशा आहेत हे लेखकाने 
अत्यंत समर्पक भाषाशलींने पटवून दिले आहे. 
उत्कृष्ट अशी छायाचित्रे व प्रभावी मुखपृष्ठ यामुळे 
पुस्तकाच्या आकषंकतेत खचितच भर पडली आहे. 
सुप्रसिद्ध दलित साहित्यिक व समीक्षक प्रा. केशव 
भेश्राम यांनी प्रस्तावनेत इंदिराजींच्या मोठेपणाचे 
रहस्य मनःपुर्वकतेने सांगितले आहे. * विरोधाच्या 
बादळात ठाम उभे राहणार्‍या झाडाची ओळख 
करून देणारा हा आनंदाचा ठेवा घराघरांत जावा 
अशी प्रा. मेश्राम यांच्याप्रमाणेच वाचक सदिच्छा 
इय्रक्त करतील, यापूर्वी श्री. पंढरीनाथ पाटील 
पांनी स्वर्गीय वसंतरावजी नाईक (१९७५) व 
श्री. शंकररावजी चव्हाण ( १९७६ ) यांचे चरित्र 
वाचकांसमोर ठेवले आहे. सार्‍या देशाच्या प्रेरणा. 
स्थान, श्रद्धास्थान व दलितांच्या आशास्थान 
झालेल्या नि जगातील विकसनशील देशांच्या मार्ग- 
दात्या असलेल्या श्रीमती इंदिराजी गांधी यांचे हे 
प्रेरक व चैतन्यदायी जीवनदशेन योग्य वेळी घडवून 
श्री. पाटील यांनी महान राष्ट्रीय कार्यच पार 
पाडले आहे. 


न. भा, ७ 


छर 


* प्रोफेसर सत्तिगिरी ' : संपा. वसुंधरा कट्टो; 
प्रकाशक- कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे -३०; 
पृष्ठे १००; किमत १० रु. 


सुशिक्षित पदवीधरांच्या तीन पिढ्यांतील इंग्रजीचे 
उत्कृष्ट प्राध्यापक म्हणून कोर्ती मिळविलेले दिवंगत 
बी. डी. सत्तिगिरी यांच्या आठवणींचा हा संग्रह. 
प्रा. सत्तिगिरी यांच्या कन्या डॉ. सौ. वसुंधरा कट्टी 
(कुमुद सत्तिगिरी) यांनी हे कायं करून पितृत्रहण 
अंशतः फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे. केवळ इंग्रजीचे 
प्राध्यापकच म्हणून नव्हे, तर आदश विद्यार्थी 
मनाचे प्रांजल, कलंदर, उमदे, मिस्किल, मूतिभंजक, 
भला माणूस, अखंड ज्ञानसाधक, क्रिकेटप्रेमी अश्या 
विविध पैलूंची ओळख आठवणींच्या रूपाने त्यांच्या 
सहवासात आलेल्या निकटवर्ती व्यक्‍तींनी करून 
दिली आहे. सुमारे पृष्ठ अर्धापृष्ठ मर्यादेतील ४८ 
स्फुट लेखांमुळे प्रा. सत्तिगिरी या शिक्षणप्रेमी 
व्यक्‍तीची मूर्ती चटकन उमी राहते. विविध क्षेत्रांत 
या थोर आचार्यांचे थोर शिष्य आपल्या कतृंत्वाने 
तळपत आहेत हे या संग्रहावरून दिसून यते. 


>< >< >< 


: छळ ' : लेखक- प्रा. बाबुराव गायकवाड 
प्रकाशक- सुरेश राऊत, १ कोस्तुभ, पं. गुणीदास 
मार्ग, माहीम, मुंबई १६; पृष्ठे- ७४; किमत- 
आठ रुपये, 


नवलेखक उत्तेजन योजनेतून प्रकाशित झालेली 
प्रा, बाबुराव गायकवाड यांची ही पहिली कादंबरी. 
मानवी जीवन किती गंंतागुंतीचे, क्लिष्ट, जटिल 
असते याची सुंदर अशी भावगुंफण या कादंबरोत 
केली आहे. केवळ सामाजिक परिस्थितीमुळेच दलित 
जीवन गुंतागुंतीचे होते असे नव्हे, तर या जीवनातही 
अंतर्गेत- मानसिक आघाताचे किती जीवघेणे प्रसंग 
येतात हे या कादंबरीत उलगडून दाखविले आहे. 
बदफैली माता, स्वाभिमानी पिता, मिलटरीतील 
कतृत्ववान बंधू, त्याच्याशी आंतरजातीय विवाहू 
करण्यास तयार होणारी अधिकाऱ्याची कन्या, नंतर 
तिला उद्‌ध्वस्त होऊ वाटणारे वास्तव; हे सवं पाहून 
व सोसूत हतबुद्ध झालेला लेखक या सर्वांचे मानसिक 


५2 


आंदोलन म्हणजे ही कादंबरी. एखाद्या घराला आग 
लागली कौ त्याच्याशी अनुबंधित अश्या वस्तीत झळ 
आपोआप पसरते. परिस्थितीच्या आवर्तात निर्माण 
झालेली ही झळ सर्वच मनोरथ कसे उलटून टाकते 
हे प्रा. बाबुराव गायकवाड यांनी छान पद्धतीने 
दाखविले आहे. 


> > > 


डक आडत त मी 
“कवडसे ' (कविता संग्रह) : संपादक- दिलीप 

माळहवणकर; प्रकाशक-- रविद्रनाथ प्रकाशन, ब्लॉक 

ए-५०३, उल्हासनगर-४; पृष्ठे ५४; कि. ६ रु. 


सववेश्री संजय पवार, राजा बिवलकर, ज्योतिका 
आओझरकर, श्िराज मुजावर, जयंत पवार, राजेंद्र 
चव्हाण, सुनीता टिल्लू, प्रकाश पुराणिक, भाऊ विश, 
कॅस्केड व दिलीप मालवणकर या नवोदित कवींच्या 
विविध भावभावनांचा आविष्कार करणाऱ्या कवि- 
तांचा हा प्रातिनिधिक संग्रह. यातील प्रत्येक 
कवीच्या काव्यशक्‍्तीचा * कवडसा? पकडल्पाचा व 
नवोदित कवींना प्राघान्य देण्याचा हा उपक्रम 
निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. तथापि पुरवप्रसिद्ध कवि- 
तांना स्थान न देता केवळ नवीन कविताच अल्या 
माध्यमातून येणे विज्ञेष प्रोत्साहनात्मक ठरले असते. 


> > > 


_ “महामायाचक्त? : ठेवि सेल स महापायाचक्र' : लेखिका- लोला भट; 
प्रकाशक- स्वयं प्रकाशन, ई ७1१२ गोदरेज वसाहत 
( हिल साइड ) , विक्रोळी ( पश्चिम ), मुंबई- 
४०००७९, पृष्ठे- ४०; फिमत- चार रुपये. 
-पप्पागा-----------_..“__ 

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर महाराजांच्या ज्ञानेश्‍वरीने जसे 
मराठी जनतेला मोहित केले आहे तसेच त्यांच्या 
चरित्रानेही. कथा, कादंबरी, काव्य, चरित्रनिवेदन 
या माध्यमांद्वारे त्यांचे जीवनदर्शन घडविण्याचा 
अनेकांनी यत्त केला आहे. या प्रयत्नांत श्रोमती 
भट लिश्वित मुक्‍्ताबाईंचे हे स्वयंनिवेदत मनाची 
पकड घेते. केवळ ४० पृष्ठांत या कुटुंबाचे भाव विश्व 
या चितनिकेत ज्या पद्धतीने दिग्दशित झाले आहेते 
केवळ अभूतपूर्वच. आपल्या मुलांच्या भावी कल्यपाणा- 
कंरिता विवेकी, प्रेमळ मातापित्यांनी पत्करलेला 
याग, भोवतालची परिस्थिती, भावांची अकाली' 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


एप्रिल, १९८१ 


समाधी या सर्व गोष्टींचे * मुक्ता ' ने केलेले हे मुक्‍त 
चितन वाचकाला शेवटपर्यंत खिळवून ठेवते. ह्या 
कुटुंबातील माणसांनी ज्या प्रकाराने आपली गती 
थांबविली; त्यामुळे ते सर्वे मुक्‍त झाले का? या 
प्रश्‍नावर सातशे वर्षांनंतर झालेले हे भाष्य वाचकाला 
निश्‍चितच विचारप्रवृत्त करील. 

> > >< 


नास्ता .______ 
' तीस वर्षांचे सूळ? : ( काव्य ) - कवी- 
प्रा, माधव थोरात, प्रकाशिका- सौ. सुमन माधव 
थोरात, मल्लिकार्जून प्रकाड्नन, साळी बिल्डिंग, 
कोपरगाव; पृष्ठे- ४८, किमत- पाच रुपये. 


प्रा. माधव थोरात यांचा हा पहिला कविता- 
संग्रह. समग्रदर्शी भावनांचा रसोत्कर्ष म्हणजे हा 
कवितासंग्रह. प्रीतीच्या सुक्ष्म भावच्छटा, सामाजिक 
जाणिवेशी अनुबंधित, राजकीय विमर्शाशी परिचित 
अशी ही चित्ताकषंक कविता. यात भावकणिकांचा 
व बालगीतांचाही समावेश आहे. कविवये प्रा. वसंत 
बापट प्रास्ताविकात सार्थपणे म्हणतात, “ या कवी- 
जवळ अनुभवांची विविधता आहे. त्याचे कवित्व 
बहुलक्ष्यी आहे आणि कवितेला सौंदर्य देणारा 
शब्दांचा व शब्दसंहितांचा न्यास निर्माण करण्यात 
त्याची लेखणी यशस्वी झाली आहे.” 
> > > 


_ "कतुस्पक्षे' लवम पज कतुस्प्श ' लेखक- अशोक बेंडखळे; प्रकाशक' 
प्रफुलचंद शेणई, १९२ नारायण भुवन, जीवदानी 
रोड, विरार ( पुर्व), जिल्हा- ठाणे, पृष्ठे ११२, 
किमत १० रु. 


लावन. 
विविध नियतकालिकांतील पुवेप्रकाशित १६ 


ललित लेखांचा हा संग्रह; महाराष्ट्र राज्य साहित्य 
संस्कृती मंडळाच्या अनुदान योजनेतून प्रसिद्ध झाला 
आहे. यातील बहुतेक विषय दैनंदिन अनुभवातले 
आहेत. पण त्यातील मनोतरंग वेधक वाटतात. 
उदा., रस्ते, समुद्रक्ाठ, कालाच्या फरकानुसार 
भावुकतेत होणारे निरनिराळे बदल या सर्वच ललित 
निबंधांचे वेगळेपण ठरावे. प्रस्तावनेत श्री. विजय 
तेंडुलकर यांनी ललित लेखांच्या प्रकाराची चिकित्सा 
केली आहे. 


>€ >< 


राज्यम 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


* अस्तोद्य ! । कवी- शंकर शामराव काळे 
( चंद्रचूड ) प्रकाशक- विनायक शामराव काळे, 
काळे ब्रदसं पब्लिकेशन, शामसदन, ६० सोमवार 
पेठ, पुणे-१ ; पृष्ठे-६०; फिमत-पाच रुपये. 


लोकमान्य टिळकांच्या निर्वाणानंतर थोड्याशा 
कालावधीत रचलेले हे विलापिका खंडकाव्य. या 


वाचकांचा पत्नव्यवहार- 


लोकायतद्र्वांन व कणसंकल्पना 


संपादक “ नवभारत ' यांस-- 

नवभारत ऑक्टोबर १९८० च्या अंकात प्रा, आ. 
ह. साळुंखे यांनी- 

यावज्जीवं सुखं जीवेत्‌ क्रगं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत: || 
या दइलोकावरून लोकायतिकांचा बेजबाबदारपणा 
सिद्ध होतो या आक्षेपाला उत्तर देण्याचा यत्न केला 
आहे. 

प्रा. साळुंखे यांचे या बाबतीतले लोकायतांचे सम- 
थेन मला लंगडे वाटते. प्रा. साळुंखे यांच्या मते 
“ चार्वाकांच्या या विधानामागे एक अर्थशास्त्रीय व 
समाजशास्त्रीय पाश्‍वंभूमी ' आहे (पृ. २८). ही 
पादवंभूमी त्यांनी अगोदर (पृ. २५) पुढीलप्रमाणे 
स्पष्ट केली आहे. 

“क्ण हा क्रणको व धनको यांच्यामधील 
एक करार असतो ...त्रणकोचे घेतलेले कर्जे परत 
फेडण्याची इच्छा आहे, कर्जावर काही ठ्प्राज 
देण्याची त्याची तयारी आहे, भविष्यकाळात 
व्याजासह कर्जे परत करण्याची कुवत त्याच्याजवळ 


आहे. इ. गोष्टी कर्जाच्या व्यवहारात गृहीत 
धरल्या जातात...एखादा मनुष्य कर्ज देतो, तेव्हा 
व्याजाच्या रूपाने आपला फायदा होणार आहे, 
हे तो गृहीत धरत असतो. त्याचप्रमाणे व्याजाची 
हानी स्वीकारूनही एखादा मनुप्य कजे स्वीका- 


रतो, तेव्हा होणाऱ्या हानीपेक्षा त्याला होणारा 


५१ 


खंडकाव्यात कवीने लो. टिळक यांचा अस्त व 
महाःमा गांधी यांचा उदय या मामिक कल्पनेचा 
मेळ सुंदररीत्या वणिला आहे. १६ चित्रांतील ही 
विलापिक्रा एकेकाळी अतिशय गाजली. तिचे पुनर्मुद्रण 
६० वर्षांनी करून कवींच्या बंधूंनी त्यांची स्मती 
चिरंतन स्वरूपात कोरून ठेवली आहे. 


- सतीश वि. कुलकर्णी 


लाभ हा नि:संशयपणे अधिक मोठा असतो. म्हण- 
जेच या व्यवहारात क्रणको व धनको या दोघां- 
चेही हित असते. यामध्ये सामाजिक दष्ट्या 
वजबाबदारपणाचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही... 
आज माझ्याजवळ एकादी वस्तु नाही, दुसऱ्या- 
जवळ मात्र ती त्याच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे, 
त्या वस्तूच्या अभावी मला अतोनात त्रास सहन 
करावा लागणार आहे, भविष्यकाळात मात्र ती 
वस्तू मला भरपूर प्रमाणात मिळणार आहे, 
असे दिसत असले तर मनुष्य त्या वस्तुची उसन- 
वारी करतो; हा नित्याचा व्यवहार आहे. . .आध- 
निक अथंव्यवस्थेचा फार मोठा भाग कर्जांच्या 


व्यवहारावर आधारलेला असतो... .?(अधोरेखा 
मुळातल्या नाहीत. ) 


ही मांडणी बरोबर आहे. पण कजेव्यवहार केव्हा 
योग्य ठरतो याचा वरच्या उताऱ्यात प्रा. साळंखे 
यांनी स्वतःच जो निकष दिला आहे (अधोरेखित 
भाग पहा) तोच वापरला तर 'घृतं पिबेत्‌'चे समथन 
करता येणार नाही. कजे व्याजासह परत करता 
येईल अशी बळकट संभाव्यता दिसत असेल तरच 
कर्ज घेणे क्रणकोच्या दृष्टीने श्रेयस्कर ठरेल; तसे 
नसेल तर ते वर्तन बेजबाबदारपणाचे ठरेल असे 
प्रा. साळुंधे यांच्याच शब्दांमधून प्रतीत होते. 

अथेशास्त्राच्या परिभाषेत ' घृता'साठी घेतलेले 
कर्जे हे 'उपभोग कर्ज ((१01811111)101 1०891 ) 
असल्यामुळे त्यामधून क्रणकोची * परतफेडीची शक्‍ती? 
( 5३७8४१४ ०9०४४ ) वाढत नाही. कजे 


जव निवन प्त 
टरढडटच्पा४त्दच० 
-पफनभप ळर 


ळ्च्त 


षे 


बर  भांडवलगृुंतवणुकीसाठी (117७६11011), 
०81६8] 8०टप॥1॥18(101 ) वापरले तरच 
त्यातुन पुढे ' वस्तू ... भरपूर प्रमाणात ' मिळेल, 
म्हणजेच परतफेडीचे सामथ्ये वाढेल, ( काही अप- 
बादात्मक परिस्थितीत उपभोग हाही भांडवलस्वरूप 
ठरतो किंवा त्याचा काही अंश भांडवलस्वरूप ठरतो. 
पण त्या तपशिलात येथे जाण्याचे कारण नाही ) 

सवंसाधारण परिस्थितीत उपभोगातून ( 001- 
४711010101) ) धनवृद्धी होत नाही; अज्ञा स्थितीत 
जर कर्ज काढले तर माणूस 'कर्जबाजारी' होण्याचा 
म्ह्णजे तो कर्जाच्या ओझ्याखाली बृडण्याचा संभव 
निर्माण होतो. म्हणून उपभोगासाठी कर्ज काढण्याचा 
सल्ला हा शहाणपणाचा सल्ला आहे असे म्हणता 
येणार नाही. 

ही झाली अथंक्षास्त्रीय बाजू. एका विशिष्ट नैतिक 
दृष्टिकोणातून प्रा. साळुंखे असे म्हणू शकतील की 
माणूस जर दारिद्रथामुळे नेहमीच्याच अन्नाला मुकू 
लागला तर मानवी दृष्टिकोणातून त्याचे कर्ज काढून 
जगणे क्षम्य मानले पाहिजे. प्रा. साळुंखे ' तूप या 
विषयावर लिहितात त्याच्यामागे हीच भूमिका 
अनुस्यूत दिसते. “ तूप पिणे म्हणजे चैन करणे वा 
सण साजरा करणे, अश्ली स्थिती त्या काळात नव्हती, 
तुप पिणे म्हणजे आपले अत्यावश्‍यक असे दैनंदिन 
भोजन घेणे, असा अर्थ होता. ” (पृ. २६ ) 

या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणे जरूर आहे. 
ती अशी की हे समथंन प्रा. साळुंखे म्हणतात तसे 
अथंशास्त्रीय नाही. हे समथन एका विशिष्ट प्रकारचे 
नैतिक समथन आहे. '“' आधूनिक अथंव्यवस्थेचा 
फार मोठा भाग ” कर्जांच्या व्यवहारावर आधार- 
लेला असतो तो अज्ञा तर्‍हेच्या, उपभोगकर्जांच्या, 
व्यवहारावर नाही. 

दुसरे असे की तूप पिणे म्हृणजे ' आपले अत्या- 
वश्यक असे दैनंदिन भोजन घेणे ' हे प्रा. साळुंधे 
यांचे विधान अतिरिकक्‍तपणाचे वाटते. 'त्या काळात' 
असे होते की काय याचा शोध तज्ज्ञांनी घ्यावाच; 
पण मला हे फार शंकास्पद वाटते. '' त्या काळात 
गोधन हेच भारतीयांचे खरे धन होते ” असे साळुंखे 
म्हणतात, व आपला निष्क्षं सर्माथत करतात. 
आज ज्या देशांमधून ( उदा. हॉलंड, डेन्माके ह. 
देश ) दूधदुभत्याचे वंपुल्य आहे त्यांमध्ये तरी 


नवंभारत 


एप्रिळ, १९८१ 


दुग्धजन्य पदाथ ( तूप किंवा लोणी सोडाच ) हे 
भुख्य अन्न आहे काय? को मांसपदार्थ व गहू हे 
आहे ? गोधन म्हणजेच तूप असेही समीकरण मांडून 
चालणार नाही. आपल्याकडेही * गोघन ' मांस- 
भक्षणासाठी वापरीतच असत. शिवाय तूप हे दुघा- 
सारखे ' पुर्णात्न ? तरी आहे काय? म्हृणजे त्यावर 
माणूस नीटपणे जगू शकेल काय ? 

घृत निरनिराळया प्रसंगी अर्पण करण्य़ाबद्दलचे 
उल्लेख (पृ. २६) देऊन अथजंवेदात ( व पर्यायाने 
लोकायतिकांत ) ते किती महत्त्वाचे होते हे साळुंखे 
यांनी दाखविले आहे. यावरून खरे तर साळुंखे 
म्हणतात त्याच्या उलटच निष्कषे निघण्याचा 
संभव आहे. आपण जी गोष्ट ( अग्नीला, अतिथीला) 
अपंण करतो ती मूल्यवान असते. म्हणजेच सापेक्षतेने 
ती दुभिळ असते. म्हणूनच * भाकरीसाठी ( किंवा 
* खावटी'साठी ) कर्ज ' म्हणून कुणी म्हटले तर जसा 
त्याला नेतिक अथं प्राप्त होईल तसा तुपासाठी 
कर्जे याला होणार नाही. “आम्ही थाळीतून तूप 
प्यालो आहोत ' (पृ. २६) हे विधान अथंवादा- 
त्मकच धरावयास हवे. ' मिशीला तूप लावून हिंडणे? 
या वाक्‌प्रयोगात तूप हा चैनीचा पदाथ असल्याचेच 
ध्वनित नाही काय ? 

* कणं कृत्वा... ' हे विघान दोन दृष्टिकोणां- 
मधून पाहूता येईल. एक, वर म्हटल्याप्रमाणे केवळ 
लोकिक, आधिक पातळीवर त्याचा विचार करता 
येईल. पण या विधानाचा दुसराही एक अर्थ आहे 
एकूण कजजेब्यवहारांवरच धर्माची फारशी कृपादष्टी 
नाही. (जशी हिंदुधर्माची नाही तशी इतर धर्मांचीही 
नाही. ) अशा अवस्थेत ते धर्मविरोधीही ठरते 
'विद्रोहो' ठरते. चार्वाकांवरील रागाचे हेही आणखी 
एक कारण असावे. 

कजंव्यवहाराबद्दलची ही एकूण अवकूपा का 
आणि सवच जुन्या संस्कृतींमध्ये ती का दिसून येते 
याचे मुळात काही आथिक कारण असू झकेल. 
पुर्वीचे समाज तंत्रविद्येच्या दृष्टीने सापेक्षतः: कुंठित 
होते. उत्पादनतंत्र बदलत असे पण फार सावकाशीने, 
कदाचित्‌ शतका-डातकांच्या अवधीनंतर. भांडवल- 
गुंतवणुकीची लाट नव्या उत्पादनतंत्राच्या अनषंगाने 
बहुधा येते. नंतर ही लाट ओसरते ती पुन्हा नवे 
तत्रज्ञान उदयाला येईपयंत ( प्रामुख्याने प्रा. जोसेफ 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


ह्ुंपीटर र्यांनी हा विचार मांडला आहे.) आजचा 
काळ वेगळा आहे. तंत्रज्ञानाचा वेग वाढला आहे 
आणि भांडवलगुंतवणुकीचाही ( गेल्या २-३ दात- 
कांतला भांडवलशाहीचा विकास तंत्रज्ञानीय 
विकासापासून फारसा वेगळा करता येणार नाही). 
म्हणून पुर्वीच्या काळची बहुतांश कजे ही भांडवल- 
गुंतवणुकीसाठी म्हणजेच * उत्पादक ? (1?1700प- 
७१७) असण्यापेक्षा उपभोगासाठी, म्हणजेच 
मनृत्पादक ( 71100 ए०१७) असण्याचा संभव 
जास्त. यातून कर्जबाजारीपणाच निष्पन्न होणार. 
म्हणून धर्माझञेलाही काही सामाजिक-भथिक अथे 
असणार असे म्हणता येते. ( उत्पादक कामासाठी 
कर्ज वापरता येण्याच्या शक्‍यता वाढू लागल्यावर 
स्त्रिरचन धमंशास्त्र्यांनीही धमंनियमांना मुरड घाल- 
ए्यास किवा त्यांवर वेगळी भाष्ये करण्यास प्रारंभ 
केला.) 

एक आनुषंगिक मुद्दा तुपाच्या महत्त्वाविषयी आहे. 
साळुंखे यांचे म्हणणे असे की चार्वाकांना तुपाचे 
विशेष महत्त्व वाटत होते. हे सिद्ध करण्यासाठी 
त्यांनी काही उदाहरणे दिली आहेत ( पृ. २६). मी 
यातला तज्ज्ञ नाही, पण मला शंका अशी की 
वैदिकांनाही तुपाचे तसेच महत्त्व वाटत होते असे 
संदर्भ काढून दाखविता येणार नाहीत काय ? अली- 
कडच्या काळात तर स्थिती अशी दिसते को तूप 
खाण्याची पद्धत ब्राह्मणांतच विज्षेषत्वाने दिसून येते. 
सधन शेतकरीवर्गातही तूप खाण्याची फारक्षी पद्धत, 
निदान परवापरवापर्यंत तरी, नव्हती, उलट “ अन्‌- 
शुध ' (अन्नशुद्धी ) म्हणून तुपाचा एखादा तरी थेंब 
भातावर पडल्याशिवाय ब्राह्मणाचे ६ चान * वाच्या- 
र्थानेही ' हलणार ' नाही. भरपूर ( लोणकढ्या ! ) 
तुपाशिवाय ब्राह्मण खूष होत नाही; आणि केवळ 
नाममात्र तूप वाढणारांना त्याने कंजूष ठखवून 
इलोकांमधून विनोदाचा विषय बनविले आहे: 

१) आनन्दताण्डवपुरे द्रविडस्य गेहे 

चित्रं वसिष्ठवनितासममाज्यपात्रम्‌ । 
विद्युल्लतेव परिनृत्यति तत्र दर्वी 
धारां विलोकयति योगबलेन सिद्ध: 

अनवाद : गावाचे नाव आनंदतांडवपूर ! त्यातही 
द्रविडाच्या घरी (एका समारंभानिमित्त जेवणावळ) 
आहे. मात्र तुपाचे भांडे इतके चिमुकले आहे की 


अनुक्रमणिका 


1 


जणू अरुंधतीची (वसिष्ठवनिता) चांदणीच ! त्यात 
तुपाची पळी आत जाऊन इतक्या वेगाने बाहेर येते 
की जणू विद्युल्लतेचा नाचच ! आणि तुपाची धार 
अक्ली सूक्ष्म की एखाद्या सिद्धपुरुषाला ती योग- 
सामर्थ्यानेच दिसणार ! 
२) या इलोकाचा प्रथमाधं आठवत नाही. 
द्वितीयाधं असा: 
घृतस्य धारा पतिता न वा स्यातू । दिवं गता 
वा$थ भूवं गता वा ॥ 
अनुवाद: तुपाची धार पडली को पडली नाही? 
खाली पडली को वरच्यावर अदश्य काली ? 
चि. वि. जोऱ्यांच्या एका गोष्टीत भाराभर कप- 
ड्यांच्या बदल्यात बोहारणोने एक लहानसा चमचा 
काढल्यावर “ कोकणस्थांच्या घरी तूप वाढायला 
चांगला आहे ' असा मर्मभेदक फटकारा गुलाबबाई 
£ दिघे ' मारतात. 
माझ्या लहानपणी खेडेगावात ब्राह्मणांची “ तुप- 
खाऊ ' म्हणून इतर लोक चेष्टा करीत. माझे मराठे 
मित्र “ सागुती खायला येणार का? त्यात तुंप 
घालू ” असे मला चिडवीत. म 
मी एक लोककविताही ऐकली होती. तिचा एकच 
चरण आज माझ्या ध्यानात आहे : 
बामनं, पोल्िसिंगं खात्यात त्ये, 
धिरित म्हंजे तूंप ! 
यातही तूप आणि ब्राह्मण यांचे साहूचये ध्वनित 
आहे. ( बहुधा ही संपूर्ण कविता म्हणजे ब्राह्मणी 
शब्दांचा एक थट्टेखोर कोश असावा. ) 
वरच्या कवितांशात तूप आणि पोळी यांचे साह- 
चर्ये ध्वनित आहे, तूप आणि भाकरी यांचे नाही. 
भाकरीबरोबर मीठ, कांदा किंवा फारतर भाजी ! 
हेही अथंपूर्णे दिसते. हीच गोष्ट दुसर्‍या मजेदार 
गाण्यातही मी ऐकली आहे. 
तुझ्या पोळिवर तूप, गोपाळ्या, 
माझ्या पोळिवर तूप । 
वढ्यानं पळतंय हूप ( वानर ), गोपाळ्या, 
वढ्यानं पळतंय हुप ॥ 
मुद्दा असा की तूप वैदिकांना अप्रिय नाही. कदा- 
चित्‌ अधिकच प्रिय असावे. 
ह्या विषयाझी संबंध नसलेला एक विचार सुचतो 
तो असा, की आयुर्वेदाने ज्याला बलव्धेक मानले ते 


1... 


तूप लोकसंस्कुतीत ब्राह्मणी नाजुकपणाचे प्रतीक कसे 
बनले? 

असो. प्रा. साळुंखे: यांची सर्वच लेखमाला एक 
सामान्य वाचक म्हणून मला फार विचारचेतक 
वाटली. फक्त एका मुद्दयावर काही शंका उपस्थित 
कराव्याद्या वाटल्या, त्या केल्या आहेत. 


-- स. हृ. देशपांडे 


संपादक * नवभारत * यांस-- 

नवभारतच्या जानेंवारीचे अंकांतील दोन लेखां- 
बद्दल दोन शब्द लिहीत आहे. 

“ गांधीजींचे स्मरण ' हा लेख मला आवडला. 
अगदी सरळ व कथनात्मक पद्धतीने त्यात गांधींचा 
दृष्टिकोन व पद्धत स्पष्ट केली आहे. श्री. घोरपडे 
यांचेप्रमाणेचे मी गांधीविषयक जो विचार व 
अभ्यास केला आहे त्यावरून मलाही निविवाद असे 
वाटते, की चुकीच्या मार्गाने आतापर्यंत आपण गेलो 
असलो तरी अजूनही गांधींच्या शिकवणुकीचे मर्म 
समजून धेऊन आजच्या परिस्थितीत ती शिकवणूक 
आचरणात आणली तरच तरणोपाय आहे. गांधींनी 
सांगितलेल्या मार्गांत सतत विज्ञानाची प्रगती व 
त्यामुळे प्राप्त होऊ शकणारी मानवी जीवनाची 
समृद्धी व दुःखनिवारण याकडे पाठ फिरवावी 
लागत नाही. 

संपादकीयाचा विषय माझ्या आवडीचा आहे व 
ग टपां810 1711 1०8017,1211108011 7 ०1 
81181४8 वगैरे नावांनी ओळखले जाणार्‍या तत्त्व- 
ज्ञानाचा त्या विवेचनात उत्तम उपयोग केला आहे 
असे मला वाटते व असाच नेहमी केला गेला तर नवे 
तत्त्वज्ञान प्रगतिपर आहे. याबद्दल दुमत होणार 
नाही असे वाटते या विवेचनातील धर्म ( व ईइवर- 
कल्पना ) याबद्दल मला स्वतःला तत्त्वज्ञानाचा 
विद्यार्थी म्हणून असे वाटत आले आहे की, भौतिक, 
आधिक, सामाजिक या सवे क्षेत्रांतील अनुभवाचा 
समत्वय साधण्याचा धर्म हा प्रयत्न आहे. या पलीकडे 

वेगळे असे धर्माला अस्तित्व आहे असे कुणीही 
धर्मनिष्ठ व्यक्‍ती खरोखर समजत नाही. तत्त्वज्ञान 


नवभारत 


एप्रिळ, १९८९ 


किंवा धमं ही 1118] आहेत ती इतक्याच अर्थी की 
कोठेतरी विदिष्ट वेळेला त्यांचे घटकांचे तुलनेने 
ती स्थिर असतात व असावी; परंतु जर जीवनाचे 
सवे क्षेत्रांत महत्त्वाचे बदल होत असतील, सुधारणा 
होत असेल तर तिचा परिणाम धर्मविषयक कल्प- 
नांचेही सुधारणांत झालाच पाहिजे. खरे तर वस्तु- 
स्थिती अशी आहे की धर्माची उपेक्षा झाल्याने त्यांत 
व्हायला हव्या होत्या त्या सुधारणा झाल्या नाहीत 
व म्हणून विज्ञाननिष्ठ, मानवतावादी प्रगतिपर 
जीवनात धर्माचा अडथळा येतो असे वाटते. राजा 
राममोहन रॉय, विवेकानन्द रानडे, टिळक, गांधी 
हे सर्व भापआपल्या प्रकारे धर्मनिष्ठ होते, परंतु 
सामाजिक जीवनाच्या एक किवा अनेक क्षेत्रांत 
त्यांनीच सुधारणा घडवून आणल्या. हिदुधर्मीयांनी 
करावयास हवे ते हे की अज्ञान व असहिष्णुता यांवर 
आधारित असलेले वतन सोडून विदवबंधुत्व, न्यायी- 
पणा, निसर्गप्रेम शिकवणाऱ्या थोर प्राचीन अर्वाचीन 
हिंदूप्रमाणे भाचरण ठेवावे. म्हणजे विज्ञान किवा 
माणुसकोशी विसंगत असे काही त्यांचे हातून घडणारच 
नाही. राजा राममोहन, विवेकानंद, रानडे, टिळक, 
गांधी हे सर्व धर्मनिष्ठ होते, परंतु मानवी जीवना- 
तील मूल्ये किवा विज्ञानाचे सिद्धांत यांशी विसंगत 
असे त्यांचे आचरण किवा दृष्टिकोन नव्ह्ता. 
गांधींच्या उद्गारावरून विज्ञानाशी विसंगत असा 
त्यांचा दृष्टिकोन होता असे वाटते परंतु व्पापक व 
सखोल विचार केला तर माणसाचे यंत्र बनव॒ नका 
व विज्ञानाचे आधारावर ज्या सुखसोयी मिळतात 
त्या आपल्या मूल्यप्राप्तीची साधने आहेत-साध्य 
नाहीत, हे लक्षात ठेवा, इतकेच गांधींना म्हणायचे 
होते हे पटण्यासारखे आहे. हिंदूशिवाय इतर धर्माचे 
भारतीय नागरिक यांनीही आपआपल्या धर्माचे 
आचरण डोळसपणे केले तर त्यांच्या सामाजिक 
जीवनातील वंगुण्ये नष्ट होतील. आपल्या देशात सवे 
धर्मीयांस समान वागणूक व स्वतःच्या धर्माचे 
आचरण करण्याची मुभा आहे परंतु याचा अर्थ 
माणुसकी, समता व न्याय यांशी विसंगत असलेले 
जुने रीतिरिवाज त्यांनी आाजही पाळावे असा नाही. 


- प्र. रा. दामले 


साभार पोच 


/क 


क 


श्र 
शू 


श् 


“पार्थेय' (काव्यसंग्रह )- श्रीपाद जोशी, कॉन्टि- 
नेंटल प्रकाशन; विजयानगर कॉलनी, पुणे ३०; 
१९८०; पृ. ७७; किं. ६ स्पये. 

: प्रवतैक ? ( कवितासंग्रह ) - कवी व प्रकाशक 
गोतम शिदे ; टागोरनगर १-२५०/३३१५८, 
मुंबई ८३; १९७८; पृ. ३६; किं. ५ रुपये. 

* संतश्रेष्ठ तुकाराम: वेकुंठगमन की खून ?” 
- सुदाम सावरकर; साहित्यप्रभा प्रकाशन, गणेश 
कॉलनी, अमरावती ; १९७९; पृ. ३५४; कि. 
३० रुपये, 

' मेघदूत '- बा. भ. बोरकर ; श्रीविद्या प्रकाशन; 
२५० शनिवार पेठ, पुणे ३०; १९८०; पृ. ६३; 
किमत १० रुपये. 

* मराठी भाषेचे मूळ ' - विश्वनाथ खरे; 
प्रकाशक मराठी संशोधक मंडळ, मुंबई मराठी 
प्रंथसंग्रहालय, दादर, मुंबई ४००० १४; १९७९; 
पृ. ११६; किमत २० रुपये. 


/ ६ टिळकविचार'? - भा. कृ. केळकर ; श्री विद्या 


प्रकाशन, पुणे २०; १९८१; पृ. २१२; किंमत 
४५ रुपये. 

* मऱ्हाटी संस्कृती काही समस्या ? -डॉ. शं. 
बा. जोशी, व्हीनस प्रकाशन, ३८१ क, शनिवार 
पेठ, पुणे ३०; पृ. २९४; कि. ४५ रुपये 


: ्‌स्कोट '- भीमसेन देठे; ' संबोधि ' प्रकाशन 


१७॥५२६, शास्त्रीनगर, गोरेगाव ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०६२; पृ. १७५; किमत तीस रुपये. 
: सव्यापसव्य ?- विजय काचरे; चेतश्री प्रका- 
शन; देशमुख चाळ, अंमळनेर, जि. जळगाव; 
पृष्ठे ७५. मूल्य आठ रुपये 

“चिगूर'- शिवाजी नामगवळी; चेतश्री प्रकाशन, 
देशमुख चाळ, अंमळनेर, जि. जळगाव; पृ. ६०, 
मूल्य भाठ रुपये. 


% “ अरण्यरुदन - एस्‌. डी. इनामदार. वाल्मीक 


प्रकाशन, एफ्‌ ३३९ मराठा मंदिर मारग; मुंबई 
४०० ००८; १९८०; पृष्ठे १८४. मूल्य सोळा 
र्पये. 

* कवडसा '- उमिला सिरूर; मौज प्रकाशन 
गृह, मुंबई ४; १९८०; पृष्ठे १८८, म्‌ल्य 
दहा रुपये. 

: आणि बाकीचे सगळे - इ्याम मनोहर; 
मोज प्रकाशन गृह, मुंबई ४; १९८०; पृष्ठे १९८, 
मूल्य १२ रुपये. 


*॥"' एकेक पात गळावया - गौरी देशपांडे; 


मोज प्रकाशन गृह, मुंबई ४; १९८०; पृष्ठे १५८. 
किमत रुपये १७-५०, 

: शिक्षणाचा सामाजिक संदर्भ - अ. र. 
कामत, मानद कायवाह, समाज प्रबोधन संस्था, 
४३०-४३१, शनिवार पेठ पुणे ३०; १९८०; 
पृष्ठे १३४; मूल्य ४ रुपये. 

“ विश्वस्त ' - एकनाथ विश्‍वनाथ जोशी; मौज 
प्रकाशन गृह, मुंबई-४; १९८०; पृष्ठे १०९; 
किमत १८ रुपये. 

* काव्ये आणि विज्ञाने २: आय. ए. रिचडेस 
भाषांतर- रा. भि. जोशी; महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई-३२; १९७९, 
प्रथमावृत्ती; पृष्ठं १२३; किमत ८ रुपये. 

“ झळ * (कादंबरी) : प्रा. बाबुराव गायकवाड; 
प्रकाशक- सुरेश राऊत; शिरीष एजन्सीज, 
माहिम, मुंबई-१६; १९८०; पृष्ठे ७४; 
किमत ८ रुपये. 

“ तज्षपुरी महात्म्य ' $ श्रीशेषकविकृत, संपा- 
दक-- टी. आर. भीमराव; प्रकाशक- अ. 
वडिवेलन, सन्माननीय चिटणीस, सरस्वती 
महाल ग्रंथालय, तज्जावर; १९७९; पृष्ठे १८६ 
:- ५७; किमत रु. ८-५ ० 


षट्‌ नवभारत एप्रिल, १९८१ 


$ “ घग ' ( कथासंग्रह ) - किशोर घोरपडे; १ हिंदविजय लोसायटीचे पगडी आजोबा 


घनश्री प्रकाशन, कपूर गल्ली, जालना ४३१२०३; ( बालकादंबरी ) - पद्मजा फाटक; अमेय 
१९८०; पृ. १२२; कि. १५ रुपये. प्रकाशन, रुईकर माग, नागपूर; १९८० ; पू. ६७; 
कि. ५ रु. 


७ ' महिरप? ( कथासंग्रह ) - शंकर परच्रे; गच 

. धनश्री प्रकाशन, कपूर गल्ली,जालना ४३१२०३; * रसग ( नाटक ) - मणि मधुकर, अनु. 
१९८०; पू. १०५; कि. १५ रपये, चंद्रकांत पाटोल, अमेय प्रकाशन, रुईकर मार्ग, 

नागपूर; १९८०; पृ. ९७; कि. ९ रु. 

$ ' संभ्रम! - अनिल अवचट ; अमेय प्रकाशन, 
रुईकर मागे, नागपूर; १९८० ; पृ. १५१; 


* पएसिकहाणय-अनु. ज. र. जोशी; प्रका. तत्त्व- 
ज्ञान विभाग, पुणे विद्यापीठ, पुणे ७; १९८० ; 
पृ. २५ ; कि. ६ स्पये, 


कि. २५ रु, 

% घरकुल ( बालकादबरी ) - सो. नीला साठे; * सावल्यांची लिपी (कथासंग्रह) - वसंत नरहर 
अमेय प्रकाशन, रुईकर मागे, नागपूर ४४०००२; ' फेणे; श्री विशाखा प्रकाशन, ५८ जझ्ञनवार पेठ, 
१९८०; पृ. ७८; कि ५ रुपये. पुणे ३०; १९८१; पृ. १५९; किं. अठरा रुपये. 

न ---»४%-२>--य 


नवभारत मासिक 


प्रकाशन स्थळ : ११५ गंगापुरी, वाई. 
प्रकाशत दिनांक : दरमहा एक तारीख. 
मुद्रक : पांड्रंग गोपाळ आपटे. 
जात 4 हिंदू. 
| पत्ता : दि प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई. 
प्रकाशक : मे. पुं. रेगे. 
जात : हिंदू. 
पत्ता : ३१५ गंगापुरी, वाई. 
संपादक : प्रा, मे. पुं रेगे 
जात : हिंदू. 
पत्ता : पारीख सेंटर फॉर एज्यूकेशनल स्ट 
होस्टेल, काळिना, विमातितती- बज रककम ण 
मालक : प्राज्षपाठशाळा मंडळ, गंगापुरी, वाई. 


[ रूल नंबर ८, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूजपेपर्स सेंट्रल रूल्स १९५९६ अन्वये - उन्षातितत 


आर. 


सार-संकठन 


परदेदा 
भरतवाक्य आणि नांदी 

पाऊिस्तान, अफगाणिस्तान आणि सिया या 
तीन देशांत नुकत्याच घडलेल्या विमान अपहरणाच्या 
तीन अंकी पाकिस्तानी नाटकाची फलशरूती काय 
हसेल ? ह्या नाटकातील प्रमुख भूमिका अर्थात्‌ 
तिघा सड्वस्त्र पाकिस्तानी दहदतवाद्यांनी व्ठविल्या. 
पण त्याचे दिग्द्शंक आणि सुत्रधार कोण होते? हे 
जे कुणी सुत्रधार असतील त्यांच्यांत आपली गणना 
होत नाही असे रशियाचे म्हणणे आहे. टास ह्या 
अधिकृत सोव्हिएट वृत्तसंस्थेने तर कावूलच्या विमान- 
तळावर रशियाचे काही नियंत्रण नाही असे जाहीर 
केले आहे. काबूलच्या विमानतळावर ह्या चाच्यांना 
अधिक झास्त्रे मिळाली इतकेच नऱ्हे तर एका वेळेला 
हे तीन्ही चाचे विमान सोडून, अफगाणी आणि 
रशियन अधिकाऱ्यांबरोबर बालणी करायला बाहेर 
पडले होते; पण ह्या अधिकाऱ्यांनी ओलीस धरलेल्या 
प्रवाशांची मुक्‍तता करण्यासाठी ह्या संधीचा फायदा 
उठविला नाही अज्ली माहिती विमानतळावर प्रत्यक्ष 
हजर असलेल्या व्यक्तींकडून मिळते. 

पण ह्या अपहरणाची योजना करण्यात रशि- 
याचा हात असवा असे मानायला काही आधार 
ताही. उलट हवाई चाचेगिरीचे अस्त्र त्याचा वापर 
करणाऱ्यावर कधीही उलटू शकते हे इतरांप्रमाणे 
रशियालाही चांगळे माहीत आहे. अफणाणिस्तानच्या 
सध्याच्या कळसूत्री राजवटीला पाकिस्तानकडून 
होणारा विरोध जर दुबळा करता आला तर ते 
अर्थात रशिय्राला हवे आहे. ह्या पलीकडे ह्या प्रकर- 
णात रकश्षिप्राचा स्वार्थ अडकलेला नाही. अपहून 
विमानाला प्रवेश देण्याचा आणि शरण आलेल्या 
चाच्यांना अभय देण्याचा सिरियाचा निणंय अर्थात्‌ 
रक्षियाच्या अनुमतीने घेतला गेला असणार. 

ज्या तिघा पाकिस्तानी चाच्यांनी विमानाचे अप- 
हरण केळं ते संशय्रित खुनी म्हणून पोलिसांना हवे 
होते. ह्या कृत्याच्या साहाय्याने त्यानी स्वत:ची तर 

टका करून घेतली, पण आपल्या अनेक नातेवाई- 

क्षांची व मित्राचीही सुटका केली. आपण ' अल्‌- 
झल्फिकार' ह्या संघटनेचे सभासद आहोत असा 
त्यांचा दावा आहे. पाकिस्तानचे भूतपूर्व पंतप्रधान 
झल्फिकहार अलि धूत्तो ह्यांचे चिरंजीव कका ततो 
हे तिचे प्रमुख आहेत. तिचे पूर्वीचे नाव * पाकिस्ता 


अनुक्रमणिका 


मुक्ति सेना ' असे होते. एप्रिल १९७९ मध्ये भत्तो 
यांना फाशी दिल्यानतर लवकरच लंडन येथे तिची 
स्थापना करण्यात आली होती. परदेशात शिकणारे 
पाकिस्तानी ठिद्यार्थी आणि पाकिस्तानी सैन्यातील 
काही फूटीर अधिकारी यांचा, ह्या संघटनेला, सुर 
वातीला पाठिंबा होता. पण आता खृद्द पाकिस्ताना- 
तील विद्यार्थ्यांच्या डाव्या गटांवर तिचा प्रभाव 
वाढत आहे. | 

पंतप्रधान भूत्तो यांचा पाडाव झाल्यानंतर मुतेक्षा 
भूत्तो यांना पाकिस्तानातून प्रयाण केले आणि नंतर 
ते कधीही मायदेशी परतलेले नाहीत. भूत्तो यांच्या 
पदचात्‌ त्यांच्या “ पीपल्स पार्टी ' या पक्षाचे नेतृत्व 
त्यांची पत्ती आणि त्याची मुलगी ह्या करतात. 
त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे मुतंझा भुत्तो हे ऑक्स्फडं 
येथे पोएचू. डी. चा आपला प्रबंध लिहिण्यात गर्क 
आहेत. पण अन्य ठिकाणाहून मिळणाऱ्या माहिती- 
प्रमाणे मुतंझा भुत्तो हे अनेकदा प्रवास करीत 
असतात आणि विशषतः: मध्यपूर्वेत स्थायिक झालेल्या 
पाकिस्तानी कामगारांचा “'अलु-झुल्फिकार? ला 
पाठिंब्रा मिळविण्याचे प्रयत्न करीत असतात. काबुल 
येथे आणि लिंबियाची राजधानी ट्ररिंपोली येथे ह्या 
संघटनेच्या कचेऱ्या आहेत. 

सलामृुल्ला टिप्पू हा चाच्यांचा नेता आहे. हा 
कराची येथ विद्यार्थी होता, तो आणि त्याचे दोघे 
साथीदार यांनी गेल्या महिन्यात ' उजव्पा ' गटाच्या 
एका विद्यार्थीनेत्याचा खून केला असा त्यांच्यावर 
भारोप आहे. ह्या खुनानंतर त्याच्या काही नातेवाई- 
कांची धरपक्रड करण्यात आली. चाच्यांनी ज्यांच्या 
मृक्‍ततेची मागणी केली होती त्यांच्यांत ह्या सर्वांचा 
अतर्भाव होतो. 

१६ फेब्रुवारी रोजी कराची येथील स्टेडियमवर 
कॅथलिक धमंगुरू पोप यांनी जो ' मास साजरा 
केला होता त्याच्यापूर्वी बांब्रचा स्फोट झाला होता, 
जानेवारीमध्ये पाकिस्तान एअरलाइन्सचे एक नागरी 
विमात जळून भस्मसात झाले होते. ही कृत्ये 
आपल्या संघटनेने घडवून भाणली आहेत असा 
चाच्यांचा दावा आहे. राजा अन्वर ह्या “ अल्‌-मुल्फि- 
कार? संघटनेच्या एका सस्थापकराने गेल्या वर्षी 
एका युरोपिअन पत्रकाराला असे सांगितले होते, की 
सभासदांना घातपाती कृत्ये करण्याचे प्रशिक्षण 
देण्यात येत आहे आणि १९८१ च्या सुरवातीपासून 


र का. कका 

1 कॉ” नयभारत रे. 
ष्ट 0: दर ी 
११ धृ >> 


आहेत आणि काही अफगाणिस्तानातून चोरट्या 
मार्गांनी आणण्यात आली आहेत. 
“ ओलिसम्हणून घरलल्या उतारूपकी तारीक रहीम 
मांना चाच्यांनी ठार केले. भुत्तो यांची राजवट 
उलथून पाडण्याच्या कामात रहीम यांनी जो भाग 
घेतला होता. त्याचे हे त्यांना मिळालेले ज्यासन आहे 
असे मानण्यात येते. रहीम हे पंतप्रधान भत्तो यांचे 
व्यक्‍तिगत संरक्षक ( ए. डी. सी ) होते आणि ज. 
किया यांनी १९७७ मध्ये भुत्तो यांना पदच्युत करून 
सत्ता ज्प़ा दिवशी आपल्या हाती घेतलो त्या दिवशी 
ते भृत्ता यांच्या सोबत होते. दुसऱ्या दिवशी त्यांची 
परराष्ट्र खात्यात बदली करण्यात आली. भूत्तो 
याच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्याची जी कामगिरी 
त्यांनी बजाविली होती तिच्याबद्दलचे हे त्यांना दिलेले 
पारितोषिक होते असे मानण्यात येते. पण पाकि- 
स्तानी सरकारने ही गोष्ट अमान्य केली आहे. 

चाच्यांनी केलेळे विमानाचे अपहरण हा पाकि- 
स्तानच्या लष्करी राजवटोला मिळालेला एक शह 
आहे, सरकार त्यामुळे अडचणीत आले आहे ह्या 
भावनेने राजवटीवर नाराज असलेल्या पाकि- 
स्तान्यांनी ह्या घटनेचे प्रारंभी स्वागत केले. पण 
रहीम यांना ठार मारण्यात आल्यानंतर एकंदरीत 
चाच्यांविषयी घृणेचीच भावना पाकिस्तानमध्ये 
फैलावली, पाकिस्तानातील नऊ पक्षांनी, ' पीपल्स 
पार्टी 'च्या नेतृत्वाखाली, जे ' लोकशाही पुनःस्थापना 
आंदोलन * सुरू केळे होते, त्याचीही ह्या हिंसक 
घटनेमुळे पिछेहाट झालं. पीपल्स पार्टीचे नेतृत्व 
विरोधकांना निघृंणपणे मोडून काढायला पुढेमागे 
पहाणार नाही ही तिच्या सहकारी पक्षांच्या मना- 
तील भीती ह्या प्रसंगामुळे जागी झाली. झिया 
यांनीही ह्या घटनेचा फायदा उठविला, भुत्तो यांची 
पत्नी आणि मुलगी धरून आठल्ये राजकीय कार्य- 
क्वर्त्यांची त्यांनी धरपकड केली. 

ह्या चाचेगिरीच्या घटनेमागे परकी राज्यांचे 
कारस्थान आहे असा आरोप झिया यांनी केला आहे. 
ह्या आरोपात काहो तथ्प दिसते. अपहरणापूर्वी काही 
दिवस मुतिझा भुत्तो काबूल येथे होते. विमानतळा- 
वर त्यांनी अफगाण अधिक्राऱ्यांना मिठी मारलेली 
भनेकानी पाहिली आहे. ' हे आमचे बच्चे आहेत 
भाणि आपली पहिली कामगिरी त्यांनी यशस्वीपणे 
पार पाडली आहे ' अते त्यांनी ह्या अधिकाऱ्यांना 


व शबखबबब अख 


पप्रिळ, १९८१ 


होती. जेंव्हा विमान काबुलहून निघाले तेव्हा 
त्यांच्याकडे स्वयंचलित शास्त्र होती, बाँब आणि 
ग्रेनेडस होते. लिंबियाचे आणि पाकिस्तानचे संबंध 
चांगले नाहीत. ह्या वर्षाच्या सुरुवातीला इस्लामा- 
बादमधील लिबियाच्या वकिलातीतील दोन अधिका- 
ऱ्यांना पाकिस्तानने परत पाठविले होते, भपह्रणाच्या 
घटनेत लिंबियाचा काही हात असावा असा संशय 
घ्यायला काही जागा आहे. 

हे परकी राष्ट्रांचे कारस्थान इस्लामविरोधी आहे 
अश्ली भूमिका घेणे ज्षिया यांना सोयीचे आहे. 
सध्याच्या साम्यवादी अफगाणी राजवटीशी आणि 
म्हणून तिचा ' बोलविता धनी ' असलेल्या सोव्हि- 
एट राजवटीशी ' अल्‌ झुल्फिकार 'चा संबंध आहे 
ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. ह्याचा पीपल्स 
पार्टीच्या पाकिस्तानमधील लोकमरियतेवर प्रतिकूल 
परिणाम घडून येणे शक्‍य आहे. 

अफगाणी राजवटीशी समझौता घडवन आण- 
ण्याच्या दिशेने झिया हे आतापर्यंत अत्यंत सावध- 
गिरीने प्रयत्न करीत होते. हे प्रयत्न ते आता बहुधा 
सोडून देतील. पाकिस्तानमध्ये भाज वीस लक्ष 
अफगाण शरणार्थी आहेत. ते आपल्या मायदेशी इक्‍्य 
तितक्या लवकर परतावेत अश्ली अर्थात झिया यांची 
तीव्र इच्छा असणार, अफगाणी राजव्टीविरुद्ध जी 
गनिमी कारवाई चालू आहे तिला उघडपणे पाठिंबा 
देण्याचे झिया यांनी आजपर्यंत टाळले होते आणि 
अमेरिकेने देऊ केलेली लष्करी मदत नाकारली होती. 
ही मदत स्वीकारली तर तिच्यामुळे रशियाची जी 
प्रतिक्रिया होईल तिला तोंड देण्याइतकी पाकिस्तानची 
शक्‍ती तिच्यामुळे वाढणार नाही, ती अपुरी आहे 
असे त्यांचे म्हणणे होते. पण प्रे. रीगन यांची राजवट 
पाकिस्तानला खूपच अधिक लष्करी मदत देईल 
आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध लढणाऱ्या गनिमी 
संनिकांना अधिकृतरीत्या लष्करी साहिध्याचा पुरवठा 
करील अशी लक्षणे आहेत. ही गोष्ट झिया यांच्या 
सोयीची आहे आणि ह्या मदतीचा स्वीकार ते 
करतील हे अगदी संभवनीय आहे. मुर्जझा भुत्तो 
यांनी केलेल्या कारवाईचा परिणाम म्हणून झिया 
यांची राजवट काही काळतरी बळकट होईल आणि 
तिचे अमेरिकेशी असलेले संबंध अधिक दढ होतील 
हे असंभवनीय नाही. तसे घडून आले तर ही कारवाई 
एका नवीन नाटकाची नांदी ठरेल 


अनुक्रमणिका 


नवभारत । एप्रिल १९८१ हुा,(0, ४४0०, 58॥' 2 


प्राज्ृरपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाणने 


& वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. 
& अद्वतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
& क्रोचेचे सोंदर्यशास्त्र: एक भाण्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
७ पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ सुमंत मुरंजन ८ रु. 
७ गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५झु. 
&% लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. 
% भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सो० कमल पाध्ये ४ झु, 
& हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
७ महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना | च्रा० अ० दाभोलकर २ झु. 
% श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० झु. 
% संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी १२ रु. 
& ज्ञानदेव चितन (संपादित ) । डा०् वसंत स० जोशी २० रु. 
$ आनंदाचा डोह । प्रा रा० ग० जाधव ८ रु. 
५ भावायं रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) बालकांड १२ झं. 
७ तरंगयामिक्‌ व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे ५ झु. 
७ आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० रु. 
% वागोश्‍वरी । डॉ० गो० के० भट १० झ. 


प्रंथविक्रत्यांना २० टवके कमिदान. 


प्राज्ञणाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 
हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१ गंगापुरी, वाई येथे छापून 
मे, पु. रेगे यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


'& अमृतमहोत्सवी, न 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


